संस्कृताभ्यासासाटी सर्वाना उपयुक्त 


हास्यप्रवाहः 


विविध विषयांवरील प्रबोधक व रजक 
संस्कृत-विनोदसंग्रह 


मराठी अनुवादासह 


-पं.स. व्यं. रहातेकर 





ॐ 


संस्कृताभ्यासासाटी सर्वानि उपयुक्त 


। || हास्यप्रवाहः।। । 


विविध विषयांवरील प्रबोधक व रजक 
संस्कृत-विनोदसंग्रह 


मराटी अनुवादासह 








लेखकः - पं. स. त्रयं. रहातेकर 


९, 
शम 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


हास्यप्रवाहः 





आवृत्ती - द्वितीय (२०१९ ) 


प्रव्छाश्क्छ - 
सदाशिव त्रय॑बक रहातेकर 


डां. आंबेडकर पुतव्व्याजवव्छ , कर्जत, 
जि. रायगड. पिन ४९१०२०१ 


दूरभाषांक - ०२१४८ -२२३३१३ 
९.७६५३१.७३२२ ^ ९८६.७८७०८२८ 
अक्षरजुक्वणी - 

श्री. रमण गांगल, कोतवालनगर, कर्जत 
मुद्रक - 

स्वाती मुद्रण, गोपी टोंकीजजवव्छ, डोबिवली 
वितरक - 


सौ. नम्रता मणेर, २०४, अर्चिस अपाठमिंटस, 
पिंटो गँसजवव्छ, विद्ुलनगर, कर्जत, जि. रायगड. 
दूर भाषांक - ८०८५७५७ ८१९५ 


किमत - ₹ १०० 





सर्व हक्क प्रकाशकाचे स्वाधीन 








-- हास्यप्रवाहः ~ 


(ड हास्यप्रवाहः - एक हस्रा अनुभव % 


-- प्रथम आवृत्तीवरील अभिप्राय) -- 

कर्जत (रायगड) येथे वास्तव्य करणारे श्री. स. त्रयं. रहातेकर यांचे 
“हास्यप्रवाहः' हे दुसरे पुस्तक प्रसिद्ध होत आहे. यात सुमारे नव्वद विनोद आणि 
प्रहेलिका (कोडी) यांचा समावेश आहे. संस्कृत भाषेतील विनोद व त्याखाली त्यांचे 
मराठी भाषांतर, तसेच वृत्तबद्ध काव्य आणि त्याचे गद्य मराठी भाषांतर असे पुस्तकाचे 
एकूण स्वरूप आहे. 

पुस्तक वाचताना प्रकर्षानि जाणवते कौ लेखकाने विनोदाच्या माध्यमातून 
संस्कृत भाषेची गोडी उत्पन्न करण्याचा स्तुत्य प्रयत साधला आहे. मराठी भाषांतरामु्ठे 
वाचकाना विनोद समजणे सुलभ होते, पण त्याचवेव्ठी अभ्यासूना संस्कृतचा अभ्यास 
करणेही शक्य होते. आधुनिक काव्गाशी सुसंगत असे विनोद संस्कृत भाषेतूनही 
सहजपणे व प्रभावी रीतीने अभिव्यक्त करता येतात हे लेखकाने दाखवून दिले आहे. 

फार वषपूर्वी प्रा. अर्जुनवाडकर (कण्टकार्जुन) यांनी "कण्टकाञ्जलिः' हे 
आधुनिक परिस्थिती, राजकारण, समाजातील व्यक्तीच्या विविध प्रवृत्ती यावर 
खुसखुशीतपणे टीका करणारे पुस्तक लिहिले होते. त्यानंतर श्री. रहातेकराचे त्याच 
प्रकारचे, विनोदात्मक "हास्यप्रवाहः हे पुस्तक प्रसिद्ध होत आहे. 

सहज समजेल अशी सोपी रचना हे या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. 
उदाहरणादाखल "कथय कोऽहम्‌", “विश्वदूतम्‌' इ. रचनांचा उल्लेख करता येईल. 
पूर्वी देह परोपकारासाठी कसा आहे याचे अनेक करवीँनी वर्णन केले आहे. पण आजच्या 
काठात हा देह “निजभोगशाला", 'वैद्ंची प्रयोगशाला" केमिस्ट लोकांची 
“व्यवसायशाला' आणि रोगजंतूची "विहारशाला' आहे या विषयीचा श्लोक 
वस्तुस्थितीचा निदर्शक तर आहेच, पण शौलीदार रचनेचे उत्तम उदाहरणही आहे. 
“यम-नियम" शब्दावरील श्लेष, पोलीस हे जनरक्षक कौ नाशक हा सतावणारा प्रशन, 
आधारपत्र कादण्यासादी ज्येष्ठांची होणारी फरफट, याविषयी श्री. रहातेकर यानी 
मार्मिक टीका केली आहे. 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


समस्यापूर्ती हा संस्कृतमधील कविजनप्रिय काव्यप्रकार श्री. रहातेकर यांनीही 
सिद्धहस्ताने हाताव्ठला आहे. "समयसारिणी' (टाईमटेबल) विषयी श्लोक तर 
वस्तुस्थितीचे मार्मिक दर्शन घडवतो. 

या लेखनाविषयी आश्वर्याची गोष्ट अशी कौ, श्री. रहातेकर यांनी केव 
शालेय स्तरापर्यतच संस्कृतचे अध्ययन केले होते. नंतर रेल्वेच्या प्रदीर्घ नोकरीत 
संस्कृतचा संबंधही उरला नव्हता. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांचा हा सर्व लेखनप्रवास याला 
आहे. यात त्यांना मार्गदर्शन मिद्ाले ते कर्जतमधील संस्कृत पंडित, मराठी -संस्कृत 
कोशकार कै. मोरेश्वर के. कारे यांचे. एकलव्याच्या वृत्तीने संस्कृतचा मनापासून 
केलेला अभ्यास उत्तरायुष्यात “आनंदाचा प्रपात* ठरतो हेच यावरुन सिद्ध होते. 

त्यांच्या विविध वृत्तांतील काव्य रचना पाहता वृत्तरचनेवरील त्यांचे प्रभुत्व 
प्रकषनि जाणवते. काव्यमयता, विचारांचे नूतनत्व, रचनेचा सहजपणा व बांधेसूदपणा 
पाहता त्यांचा पुढचा संग्रह हा काव्यसंग्रह असेल असे निश्चित म्हणता येईल. 

अध्ययनातील प्रदीर्घं खंड, पत्नी निधनासारखा भयंकर आघात, वाढत्या 
वयाने प्राप्त ्ालेल्या अनेक व्याधी यांचा प्रतिभेवर, काव्यस्फुर्तीवर अजिबात परिणाम 
होऊ न देता त्यांनी लिहिलेले हे पुस्तक वाचताना भर्तृहरीचे शब्द आठवतात - 

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः 

प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः। 

विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 

प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति 
(सामान्य लोक विघ्ने येतील या शंकेने कामाला सुरूवातच करीत नाहीत. मध्यम 
प्रकारचे लोक कामाला सुरवात तर करतात, पण विघ्ने येऊ लागली कौ आरभ केलेले 
काम अर्धवट सोडून देतात. पण जे उत्तम आहेत ते मात्र विघ्नांनी पुन्हापुन्हा अडथले 
आणले तरी एकदा हाती घेतलेले कार्य कधीच टाकीत नाहीत.) 

मृदुला श्री. गडनीस 

सदस्य - गुञ्चारव" या संस्कृत त्रैमासिकातील संपादक मंडक् 

निवृत्त संस्कृत शिक्षिका, कर्जत - रायगड 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


८५९ लेखकाचे मनोगत॒#% 

माञ्े वडील व्यबक नारायण रहातेकर हे ब्रिटिशकालीन तलाठी. ते कडाव 
येथील वडिलोपार्जित घरात रहात असत. त्यांचा संस्कृतचा व्यासंग चांगला होता. 
संस्कृतचे प्राथमिक धड त्याच्याकदूनच मिव्ाले. ते भागवताचार्य होते. मी मराठी 
चोथीत असताना त्यांनी मला भागवताच्या संपूर्णं १२ स्कंदाची संथा दिली. कर्जत येथील 
संस्कृत पंडित कै. मोरेश्वर केशव काठेशास्त्री यांचेकदूनही मला खूप शिकण्यास 
मिव्ाले. 

रेल्वेतील जबाबदारीच्या प्रदीर्घषं सेवाकाकात संस्कृतकड लक्ष देण्यास 
जमले नाही. पण निवृत्त ्याल्यावर माञ्चा अभ्यास पुन्हा चालू केला. कर्जत येथील मेघदूत 
मंडव्ठाच्या सदस्या मृदुला गडणीस, अनुपमा कुलकर्णी, सुलभा जोगव्छेकर व 
विलासिनी आरेकर यांनी मला लेखनासादी प्रोत्साहित केले. माद्या स्फुटलेखनास 
प्रसिद्ध करणारे अहमदनगर येथील गुञ्जारव हया त्रमासिकाचे संपादक महामहोपाध्याय 
ड. दे. खं. खरवंडीकर यांचेही वे्टोवेव्टी मार्गदर्शन लाभले. 

माञ्च संस्कृतातून असलेले पहिले विनोदांचे पुस्तक लातूर येथील विद्याभारती 
प्रकाशनाने प्रसिद्ध केले आहे. दुसरे संस्कृत-मराठी विनोदांचे पुस्तक हास्यप्रवाहः हे 
हषीकेश प्रकाशनाने २०१६ साली प्रसिद्ध केले. ह्या पुस्तकाबहल अनेकांनी दूरध्वनीने 
अथवा पत्र्रारा माद्ची प्रशसा केली आहे. रामटेक येथील संस्कृत विश्वविद्यालयाने हे 
पुस्तक अभ्यासकांना अत्यंत उपयुक्त असल्याचे कठ्टविले आहे. सर्व प्रशंसा 
सरस्वतीचरणी समर्पित आहेत. 

सदर पुस्तक ही त्याचीच सुधारून वाढविलेली दुसरी आवृत्ती आहे. 

सदर पुस्तकात म्हणजे हास्यप्रवाहः ह्या पुस्तकाच्या द्वितीयावृत्तीत, 
प्रथमावृत्तीत राहून गेलेल्या मुद्रणदोषांचे निराकरण केले आहे. संस्कृत भाषेतील विनोद 
व त्याखाली त्याचे मराठी भाषांतर असे ह्या पुस्तकाचे स्वरूप आहे. ह्यातील 
संस्कृत-मुद्रितशोधनाचे कामी बदलापूर येथील संस्कृत पंडित राजेंद्र दातार यांची 
बहुमोल मदत इ्याली. दरम्यानच्या काव्ठात म्हणजे २०१७ साली काव्यप्रवाहः हा 
माद्या संस्कृत रचनांचा काव्यसंग्रह प्रसिद्ध याला आहे. ह्या दोनही पुस्तकाचा उपयोग 


५ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


संस्कृत शिकणाव्यांना, रसास्वाद घेणाव्यांना, संस्कृतातून लेखन व काव्यरचना करू 
इच्छिणान्यांना निश्चितपणे होईल. 

ह्या हास्यप्रवाहात अनवधानाने काही व्री, मुद्रणदोष राहिले असतील तर ते 
रसिकानी क्षमाशील राहून निदर्शनास आणून च्यावेत, ही विनंती. सर्व हितचिंतकांना 
धन्यवाद्‌. 


पं. सदाशिव त्य॑बक रहातेकर 
कर्जत, जि. रायगड 








८५२ अर्पणपत्रिका ॐ 


माञ्ञा पहिला विनोद अहमदनगर येथील गुजञ्जारव या त्रैमासिकात 
डिसंबर १९९७ मध्य प्रकाशित ्ञाला. तेन्हापासून मी आजपर्यत 

काव्ये व विनोद्‌ स्वस्प्रात संस्कृत स्फुटलेखन करीत आहे. 

माञ्ची धर्मपत्नी सौ. शैलजा सदाशिव रहातेकर हिचे 
दि. २१-७-२०११ रोजी निधन ्ञाले. 
माञ्च संस्कृत लेखन ती आवर्जून वाचीत असे. 
त्यामुके तिला भाषेचे समजण्याइतके ज्ञान प्राप्त ्ाले होते. 
तिच्या प्रोत्साहनामुठे मी आजपर्यत लेखन केले. 
तिच्या पवित्र स्मृतीस सद्र कृतीचे समर्पण. 
सदाशिव त्र्यबक रहातेकर्‌ 
कर्जत, जि.रायगड 














॥ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 








अनुक्रमणिका 
अनुक्रमांक नाव पृष्ठक्रमांक 
१ स्वभावकृपणो ब्राह्मणः ११ 
२ वृक्षारोपणम्‌ १२ 
३ चायपानम्‌ १२ 
४ दन्तवद्यः १३ 
५ कारागृहेषु बन्धुजनाः १४ 
६ निमज्जन्‌ पुरुषः ४ 
७ नापितस्य श्रेष्ठत्वम्‌ १५ 
८ चौरस्य स्मरणम्‌ १७ 
८; चिक्कोखण्डः १७ 
१० नमामि मूर्खम्‌ १८ 
११ वराकः आईनस्टाइनः १८ 
१२ नृतनगृहक्रोणनम्‌ १९ 
१३ द्विगुणं वेतनम्‌ २० 
१४ निम्बूकविक्रेता २१ 
१५ दण्डकालः २१ 
१६ हस्ताक्षरम्‌ २२ 
१७ वातुलाश्रमः २३ 
१८  वस्त्रफेनकम्‌ २३ 
१९ साभारनियमनम्‌ र 
२० सूचकवन्दना २५ 
२१ सेतोरवस्था २५ 
२२ रुग्णनीतिः २५ 


+ 
1 


कक्षाप्रवेशाः विरताः 


९५ 





-- हास्यप्रवाहः ~ 








अनुक्रमांक नाव पृष्ठक्रमांक 
२४ प्रत्यर्पणम्‌ २७ 
२५ अवनतशिराः पुत्रः २८ 
२६ प्रगतिः २९ 
२७ विवेकशीलः पुरुषः ३० 
२८ द्रारघण्टिका ३१ 
२९ क्षुधितो यात्रिकः ३२ 
३० रोगपरीक्षा ३३ 
३१ ध्वनिमुद्रणयत््रम्‌ २२ 
३२ प्रभूतं भोजनम्‌ ३४ 
३३ वञ्चितो धनिकः ३४ 
३४ कम्पमाना पेटिका २५ 
३५ याचकचिन्तनम्‌ ३६ 
३६ विनयशीलो यात्रिकः ३६ 
३७ रुयिकर मिश्रणम्‌ ३७ 
३८ लीलया नियुक्तिः २७ 
३९ दुग्धालयः ३८ 
४० यानानि मन्दं चालयन्तु ३९ 
४१ शीर्षपीडाम्‌ ३९ 
४२ कुञ्चिका ४० 
४२३ आधारपत्रम्‌ ४० 
४४ निद्रानाशः ४१ 
४५ उशीरासवः ४१ 
४६ पृष्ठतः पश्यतु ४३ 
४७ भोजनाय आमन्रणम्‌ ४81 





-- हास्य प्रवाहः -- 








अनुक्रमांक नाव पृष्ठक्रमांक 
४८ समयसारिणी 8.1 
४९ रेलमार्गान्‌ पारम्‌ ४५ 
५० तिखः पिपीलिकाः ष्‌ 
५१९ जानुबेदना ४६ 
५२ चिकित्सकस्य शिरःपीडा ४७ 
५३ नित्यप्रवृत्तिः ४८ 
५४ इच्छामरणम्‌ ४८ 
५५ इष्टसिद्धिः ४९ 
५६ आवाहनम्‌ ५० 
५७ अक्षरज्ञः ५९१ 
५८ मूषकव्यापारः ५९१ 
५९ मातापित्रोः आशीः ५२ 
६० स्थानमाहात्म्यम्‌ ५२ 
६१ आधारः ५३ 
६२ प्राणायामः ८४ 
६२ आश्चर्यम्‌ ५५ 
६४ शालानिरीक्षणम्‌ ५६ 
६५ जनसेवा ५७ 
६६ देवपूजा ५८ 
६७ शुद्धीकरणम्‌ ५९ 
६८ चतुरः पुरोहितः ६० 
६९ लग्नपत्रिका ६० 
७० जल्पनम्‌ ६१ 
७९१ प्रचारः ६२ 





-- हास्यप्रवाहः ~ 








अनुक्रमांक नाव पृष्ठक्रमांक 
७२ परिहासः ६२ 
७३ फलविक्रेता ६३ 
७४ कथय कोऽहम्‌ कथय कोऽहम्‌ ६४ 
७५ कथय कोऽयम्‌ ६५ 
७६ जानाति को वा मम नामधेयम्‌ -(१) ६६ 
७७ जानाति को वा मम नामधेयम्‌ -(२) ६७ 
७८ जानाति को वा मम नामधेयम्‌ -(३) ६८ 
७९ जानाति को वा मम नामधेयम्‌ -(४) ६८ 
८० जानाति को वा मम नामधेयम्‌ -(५) ६९ 
८१ विश्वदूतौ ७० 
८२ सुखी मनुष्यः ७१ 
८३ नापितद्रयम्‌ ७१ 
८४ नापितविधिज्ञो ७२ 
८५ देहस्य व्याख्या ७२ 
८६ वरयाचनम्‌ ७३ 
८७ प्रहलिका - (१) ७४ 
८८ प्रहेलिका - (२) ७४ 
८९  समस्यापूर्तिः ७५ 
९० विस्मितगृहम्‌ ७५ 
९९१ वेतनवृद्धिः ७६ 
९२ यत्र भावः तत्रदेवः ७७ 
९३ आज्ञापालनम्‌ ७८ 


-- हास्यप्रवाहः -- 
९. स्वभावकृपण ब्राह्मणः 


मार्गेण गच्छन्नेकः स्वभावकृपणो ब्राह्मणो जलवाहिनीं स्थापयितुं 
महापालिकया क्रियमाणे एकस्मिन्‌ गभीरगते पतितः। स्वभावातिकृपणः स दानं 
शब्दं नाजानात्‌। गृहाण, गृह्णातु, गृह्यताम्‌ एतान्‌ शब्दान्‌ जानाति स्म। अत्रान्तरे 
तं ब्राह्मणं पतितं दृष्टा केचिदन्यपथिकाः तत्रागताः। ते ब्राह्मणम्‌ अब्रुवन्‌ , 
भो विप्रश्रष्ठ ऊर्ध्वं देहि तव हस्तौ येन अस्माभिरपकृष्टस्य ते ऊर््वारोहणं 
सुलभं भवेद्‌" इति। किन्तु स विप्रः अधो मुखं कृत्वा निश्चलः स्थितः । 

पश्चात्‌ ब्राह्मणस्य स्वभावं जानन्नेकः पान्थः तत्र समुपस्थितः। स्वहस्तं 
न यच्छतो ब्राह्मणस्य कृतिं विचार्य स पुरत आगत्य तमाह । “भो विप्रवर 
गृहाण मे हस्तम्‌ ।' गृहाण शब्दं श्रुत्वा स विप्रः स्वहस्तम्‌ ऊर्ध्वमकरोत्‌। 
तस्य हस्त, स्वहस्ते धारयित्वा पथिकः तं बहिर्निस्सारितवान्‌ । जना अवदन्‌, 
“पश्यत कृपणतामस्य'। जनैरनिन्दितः लज्जितः स सवेगं पलायितः । 
अनुवाद्‌ - कंजुष ब्राह्मण 

रस्त्याने जाणारा, स्वभावाने कंजूष असा एक ब्राह्मण नगरपालिका करीत 
असलेल्या जलवाहिनीसादीच्या एका खोल खड्ूङ्यात पडतो. स्वभावतःच कंजूष 
असल्यामुे त्याला "देणे" हा शब्दच माहित नव्हता. फक्त घ्या, घ्या, घ्यावे हेच शब्द 
त्यास माहित होते. इतक्यात त्या ब्राह्मणास पडलेला पाहून काही वाटसरु तेथे आले. 
ते बराह्मणास म्हणाले, “अहो गुरुजी, आपले दोन्ही हात वर द्या म्हणजे आम्हास 
आपल्याला ओदून काढणे सोपे जाईल.' परतु तो ब्राह्मण खाली मान घालून निश्चल 
उभा राहिला. 

इतक्यात या ब्राह्मणाचा स्वभाव माहित असलेला एक वाटसरु स्वतःचा हात न 
देणाय्या ब्राह्मणाच्या वागण्यासंबधीचा विचार करुन पुढे येऊन त्यास महणतो, "अहो 
गुरुजी, माञ्चा हात घ्या. लगेच त्याचा हात आपले हाताने पकडून त्या वाटसरुने 
ब्राह्मणास बाहेर काढले. लोक म्हणाले, "पहा हो त्याची कजूषी.' लोकाच्या निदेमुढे 
तो लाजून वेगाने तेथून पल्ून गेला. 


१९ 


-- हास्यप्रवाहः - 
२. वृक्षारोपणम्‌ 

कोऽपि शिक्षानिरीक्षकः कस्मिश्चिज्नपदे निरीक्षणार्थं एकस्मिन्‌ 
विद्यालये सम्प्राप्तः। निरीक्षणकार्यं समाप्य मुख्याध्यापकः तं वृक्षारोपणाय 
प्रार्थितवान्‌ । तस्यैतत्‌ पवित्रकार्यमवलोकयितुं विनीताः छात्राः तथा 
ग्रामप्रमुखेण सह जानपदा अपि उपस्थिताः। मुख्याध्यापकः तं शालासमीपम्‌ 
किमपि वृक्षरहितं स्थलं नीतवान्‌ । आरोपणार्यं प्रागेव गर्तमेकं खातमासीत्‌ । 
मुख्याध्यापको ब्रवीति, क्रियतां भवता रोपणम्‌ एतस्मिन्नेव गरते। 
मूदुकृष्णमृत्तिका विपुला विद्यतेऽत्र। सुषु स्थानमिदं ननु । एतस्मिन्नेव गर्ते 
प्रतिवर्षं प्रावृषि वयं वृक्षारोपणं कुर्मः" इति । 
अनुवाद - वृक्षारोपण 

कोणी एक शिक्षणाधिकारी एका खेडगावातील शाढेत तपासणीसाठी गेले. 
तपासणी आाल्यानतर तेथील मुख्य शिक्षकानी त्याना वृक्षारोपण करण्याची विनंती केली. 
त्याचे हे पवित्र कार्य पाहण्यास तेथील खेडूत, गावातील पुढारी व विनग्र विद्यार्थी या 
वेव्टी उपस्थित राहिले. मुख्याध्यापकानी त्या अधिकाय्यास याड नसलेल्या चांगल्या 
जागी नेले. वृक्षारोपणासाठी अगोदस्व खडा खोदून ठेवलेला होता. यावे्टी 
मुख्याध्यापक त्यांना या खड्ङ्यात वृक्षारोपण करण्याची विनंती करतात व त्यांना 
सांगतात, "साहेन, येथे काव्टीभोर माती विपुल आहे. खरोखरीच ही जागा योग्य अशीच 
आहे. आणि हो, द्र पावसाल््यात आम्ही याच खडूढ्यात वृक्षारोपण करतो.' 


३. चायपानम्‌ 


एकदा कोऽपि पुरुषः प्रातरुत्थाय भार्यां वदति, अयि प्रिये, सम्प्रति 
चायगृहं गत्वा चायं पास्यावः।' पत्नी ब्रवीति, “भोः पतिवर किमर्थमेवं 
चिन्तयति भवान्‌ । नाहमस्वास्थ्यमनुभवामि। चायमुत्कथनार्थं कियान्‌ समयो 
लगति ? धनन्ययोऽपि किमर्थं कार्यः?" पतिः प्रत्युत्तरति, “भोः प्रियतमे, तव 
कथनं सत्यमेव। तव पाककौशल्यं तथा मितन्ययशीलनं को न जानाति? 


१२ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


मम मित्राणि प्रशंसन्ति त्वाम्‌ । तथापि नित्यक्रमानुसारेण प्रत्यहं क्रियमाणं ` 
चषकशरावाणां प्रक्षालनं नाहं कर्तुं कामयेऽद्य।' 
अनुवाद्‌ - चहापान 

एकदा एक माणूस सकाव्टी उदून पत्नीस म्हणतो, प्रिये आज तू चहा करु नकोस. 
आपण होटेलात जाऊन चहा पिऊ या. त्यावर पत्नी म्हणते, आपला का बरं असा 
विचार आहे ? मला काहीही त्रास होत नाही. अहो चहा करण्यास असा किती वेव्ठ 
लागतो ? तसेच उगाच खर्च कशासाठी ? पती म्हणतो अगं तू म्हणतेस ते सर्व खरेच 
आहे. तुञ्े पाककौशल्य व नियमितपणा कोणास माहीत नाही ? माघ्ये सर्वं मित्रही तद्धी 
प्रशंसा करतात. परंतु रोजच्या रोज नियमितपणे कपबशा आज धुण्याची मला इच्छा 
होत नाही. 


४. टन्तवैद्यः 


दन्तपीडामसहमानः कोऽपि संस्कृतपण्डितः दन्तचिकित्सालयं 
सम्प्राप्तः। तं परीक्ष्य लब्धकीर्तिश्चिकित्सकः दन्तमूलम्‌ असंवेदनीकृत्य द्रौ 
दन्तौ अविलम्बम्‌ उत्पाटितवान्‌ । चिकित्सकाय शुल्कं प्रदाय पण्डितः 
स्वगृहं प्रतिनिवृत्तः । अन्येद्युः स चिकित्सालयं चिकित्सकाय स्वकुशलं 
कथयितुं गतवान्‌ । चिकित्सकः तं सप्रश्रयं त्रवीति, “भोः पण्डितवर एतस्मिन्‌ 
संस्कृतवर्षे, संस्कृतवचनं कांचित्‌ रम्यां कथां वा भवतः मुखात्‌ 
श्रोतुमिच्छामि।' तस्य वचः श्रुत्वा शान्तस्वभावः स्मिताननः पण्डितः सपदि 


विनोदप्रचुर्लोकं तं श्रावयति। ----(दत्नवैद्य क्षमा याचित्वा) 

दन्तवैद्य नमस्तुभ्यं स्तेनज्येष्ठसहोदर । 

स्तेनस्तु हरति द्रव्यं त्वं तु द्रव्यं द्विजानपि ।। (द्विज = दात, ब्राह्मण) 
अनुवाद - दतवैद्य 


दात दुखणे असह्य ्ालेले एक संस्कृत पंडित दातांच्या दवाखान्यात गेले. तेथील 
प्रथितयश डोक्टरानी त्याच्या हिरङ्याना बधीर करुन लगेचच दोन दात उपटले. 


१३ 


--- हास्यप्रवाहः -- 
डोक्टराना फी देऊन पंडित आपले घरी आले. दुसरे दिवशी ते डक्टरांकडे त्याना 
प्रकृतीबाबत सागण्यासाठी गेले. डक्टर त्याना आदपपूर्वक म्हणतात, पंडितजी, या 
संस्कृतवर्षात एखादे संस्कृतवचन किंवा चांगली रम्य गोष्ट आपले मुखातून एेकण्याची 
माजी इच्छा आहे. त्याचे ते बोलणे एेकून अत्यंत शांत असलेले हसव्यामुखाचे पंडितजी 
लगेचच विनोदी काव्य एेकवतात ----- 

(दतवैद्याची क्षमा मागून) 
चोराचा थोरला भाऊ असणारे अहो डोक्टर महाशय, 
चोर तर फक्त धन चोरतो आपण मात्र दातासकट पैसेही चोरता. 


५. कारागृहेषु बन्धुजनाः 


कस्मिश्चित्‌ कारागृहे कोऽपि बन्दी तस्यैव कक्षे दण्डमुपभुञ्जानमन्यं 
बन्दिनं सकुतूहलं पृच्छति, ' रे मित्र षण्मासात्‌ प्राक्‌ त्वमत्रागतोऽसि। ततः 
प्रभति अहं पश्यामि यद्‌ न कोऽपि तव बन्धुजनः त्वां मिलितुमागच्छति। न 
ते बन्धुवर्गो वा ? ' अन्यो बन्दी सखेदमाह , रे मम ज्येष्ठमित्रवर मम बहवो 
बन्धुजनाः सन्ति किन्तु सर्वेऽपि विविधेषु कारागृहेषु ।' 
अनुवाद - तुरुगात भाईबद 

एका तुरुगात एक कैदी त्याच खोलीत शिक्षा भोगत असलेल्या दुसव्या एका 
कैद्यास कुतूहलाने विचारतो, अरे मित्रा सहा महिन्यापूर्वीं तू येथे आला आहेस. 
तेव्हापासून मी पहातो की तुञ्ा कोणीही नातेवाईक तुला भेटण्यासादी येथे येत नाही. 
तुला कोणीही नातेवाईक नाहीत काय ? दुसरा कैदी अत्यंत खेदाने म्हणतो, अरे मित्रा 
मला अनेक नातेवाईक आहेत. परतु ते सर्व निरनिराव्व्या तुरुगात, 


६. निमज्जन्‌ पुरूषः 


एकदा सूर्यग्रहणपर्वणि कोऽपि पुरुषः स्नानार्थं नदीमगात्‌। तरणमजानन्‌ 
सः अचिराज्जलौघेनोढः। निमजन्तं तं दुष्टा तस्याक्रन्दनं श्रुत्वा च तरणं 
जानन्ती वस्त्र प्रक्षालयन्ती तत्रस्था कापि नारी सपदि जले उदपतत्‌। पुरुषं 


९४ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


स्कन्धे धृत्वा महता यासेन सा तं तीरमानयत्‌ । तं भूमौ निपात्य तस्योद्र 
प्रविष्टं जलं प्रथमोपचारेण निस्सारितवती । प्राप्तसञ्ज्ञः स द्रुतमुत्थाय निभृतं 
स्वगृहमगच्छत्‌ । वार्तैषा इटिति नगरे प्रसुता । 

अन्येद्युः कापि महिलामण्डलाध्यक्षा कार्यकर्तृभिः सह तस्या गृहं 
सम्प्राप्ता। अध्यक्षा तामभिनन्द्य पृच्छति, हे वीराङ्गने, कथयतु भवती 
स्वप्राणान्‌ अविगणय्य कस्य प्रेरणया भवत्या एतद्धाष्ट्यं कृतम्‌? भवत्याः 
कृतिर्नारीणां गौरवस्थानं ननु।' साऽब्रवीत्‌, “धनागारं मम प्रेरणास्थानम्‌ । 
निमजन्तं पुरुषं सम्यग्जानाम्यहम्‌ । तेन धनागारात्‌ ऋणं गृहीतम्‌ । प्रतिभूपत्र 
तेन मम पत्युः हस्ताङ्कनम्‌ आप्तम्‌ इति । 
अनुवाद - बुडणारा इसम 

एकदा एक इसम सूर्यग्रहणात स्नासाठी नदीवर गेला. त्याला पोहता येत 
नसल्यामुढे थोड्याच वेव्ठात तो पाण्याच्या प्रवाहात वाहू लागला. बुडणान्या त्या 
माणसास पाहून तसेच त्याची किंकाव्टी एेकून तेथे कपडे धुणान्या, पोहता येणान्या 
एका बाईने पाण्यात उडी घेतली. त्या बाईने मो्या धै्यानि खाद्यास पकडून त्या 
माणसास तीरावर आणले. तसेच त्यास जमिनीवर पाडून प्रथमोपचाराने तिने त्याचे 
पोटातील पाणी काढले. शुद्धीवर येताच तो माणूस लगेच उदून गुपचुप घरी निघून गेला. 
ही बातमी गावात लगेच पसरली. 

दुसरे दिवशी महिला मंडव्ठाच्या अध्यक्षा आपल्या कार्यकर्त्यासह तिच्या घरी 
आल्या. तिचे अभिनंदन करून तिला विचारले हे वीराङ्गने तू आपले प्राणाची पर्वा न 
करता कोणाच्या प्रेरणेने एवदे धारिष्ट केलेस? ती म्हणते, "जहो लंक" हे माद्य 
परेरणास्थान आहे. त्या बुडणाय्या माणसास मी चागली ओक्छखते. त्याने बैंकेकडून कर्ज 
घेतले आहे व जामीनदार म्हणून करारपत्रावर त्याने माञ्या पतीची सही घेतली आहे. ' 


७. नापितस्य भ्रेष्ठत्वम्‌ 
कश्चित्‌ वृद्धः संस्कृतपण्डितो मुण्डनं कर्तुमिच्छुः केशकर्तनालयं 
सम्प्राप्तः। नापितः तस्मै किञ्चित्कालार्थ प्रतीक्षापीठे उपविश्य वृत्तपत्र 


१५ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


पठितुम्‌ अकथयत्‌ यतः त्रिचतुराः ग्राहकाः पूर्वमेव तत्रोपविष्टा आसन्‌ । 

मुण्डनानन्तरं नापितः पण्डितं वदति, “भोः पण्डितवर भवन्तम्‌ अहं 
सम्यक्‌ जानामि। दक्षिणहस्ते लगुड गृहीत्वा लगुडाग्रं भूमौ स्थापयित्वा शनैः 
शनैः मार्गेण चलन्तं भवन्तमहं पश्यामि। ममापि संस्कृतभाषायां रुचिर्विद्यते। 
आकाशवाण्या प्रसार्यमाणं संस्कृतवृत्तमहं प्रत्यहं शृणोमि। दशम्यां कक्षायां 
पठन्ती मम दुहिता संस्कृतश्लोकोच्चारणस्पर्धायां प्रतिवर्ष॑भागं गृह्णाति। 
श्रावयतु कमपि गीर्वाणश्छोकं काञ्चित्‌ कथां वा। तावदुपहारगृहात्‌ चायमानेतु 
भृत्यं प्रेषयामि।' स्ववदनं दुर्पणेऽवलोकयन्‌ कृतमुण्डनः पण्डितः सपदि 
श्लोकमेकं विरचय्य तं श्रावितवान्‌ । 

श्रेष्ठत्वं को न जानाति नापितस्य पुरे पुरे । 
राजापि पुरतो यस्य शिरो नमयति स्वयम्‌ ।। 

अनुवाद्‌ - न्हान्याची महती 

एक वृद्ध संस्कृत पंडित केस कापण्यासाठी केशकर्तनालयात गेला. त्याचे अगोदर 
तीन-चार अन्य गिच्हाईके असल्यामुकेे न्हाव्याने त्याना बाकावर बसून वर्तमानपत्र 
वाचण्यास सागितले. 

केस कापून ्ाल्यानतर न्हावी त्यांना म्हणतो अहो पंडितजी मी आपणांस चागला 
ओठखतो. आपण उजव्या हातात काठी घेऊन काटीचे टोक जमिनीवर टेकवून हव्बू 
हव्ू रस्त्याने जाताना मी आपणास पाहतो. मला सुद्धा संस्कृत भाषेत गोडीआहे. 
आकाशवाणीवरुन प्रसारित होणारे संस्कृत बातमीपत्र मी रोज एेकतो. दहाव्या इयत्तेत 
शिकणारी माञ्जी मुलगी संस्कृत श्लोकाच्या स्पर्धेत दरवर्षी भाग घेते. काही संस्कृत 
श्लोक किवा एकादी कथा मला एेकवा ना, तोपर्यत उपहारगृहातून चहा आणणेसादी 
नोकरास पाठवितो. हजामतीनंतर आपला चेहरा आरशात पहात लगेचच पंडित एक 
श्लोक रचून त्यास एेकवितात - 

गावागावातून न्हाव्याची महती कोणास माहीत नाही ? 
ज्याच्यापुढे राजासुद्धा आपले डोके वाकवितो. 


१६ 


-- हास्यप्रवाहः - 
८. चौरस्य स्मरणम्‌ 


एकस्मिन्‌ प्रशान्तायां रात्रौ कोऽपि स्तेनः कस्यचिन्मन्तरिणः प्रासादं 

परितः सन्तं प्राकारमतिक्रम्य प्राङ्गणं प्राविशत्‌ । अचिरात्‌ स जागरुकेण 
प्रासादरक्षकेण धृतो मन्त्रिणः पुरतः स्थापितश्च। तं वीक्ष्य मन्त्री साश्चर्यं वदति, 
एष तु स एव चौरः यो वर्षपूर्वमत्र हि धृत आसीत्‌ । रे कुम्भीलक स्मरसि 
वा? ' स्तेनो ब्रवीति, सुष् जानाम्येतद्‌ । अहं भवते धन्यवादान्‌ समर्पयामि 
यतो भवता मम स्मृतिर्निंहितास्ति। इदानीमेतस्मिन्‌ धनानुगामिनि जगति कः 
कं स्मरति ? 
अनुवाद - चोराची ओक्ख 

एकदा एका चोराने रात्रीच्या शात वेव्टी एका मत्र्याच्या बगल्याभोवती असलेले 
कुपण ओलांडून आवारात प्रवेश केला. तेथील रखवालदाराने सावधपणे त्यास पकडले 
व मत्रीमहोदयाच्या पुढे उभे केले. त्याला पाहून मत्री आश्चर्यचकित होऊन म्हणतात या 
चोराला तर आपण पूर्वीच पकडले होते. अरे चोरा तुला आठवते का? चोर महणतो, 
अहो हे मला चांगले आठवते. मी आपणास धन्यवाद देतो. कारण आपण माञ्जी ओढ्ख 
ठेवलीत. हष्टी पैशाच्या मागे असलेल्या या जगात कोण कोणाची ओक्छख ठेवतो ? 


९. चिक्कोखण्डः 


अथैकदा रेलयाने त्रिस्तरीयशायिकायां उपविष्टः कोऽपि यात्रिकः तस्य 
पार उपविष्टमन्यं यात्रिकं पृच्छति, भोः सजन किमर्थं भवान्‌ वारंवारं तनुम्‌ 
अवनमय्य मम चरणौ स्पृशति? किं मृगयतेऽधः ?' अन्यो यात्रिको व्रवीति, 
मम मुखाद्‌ अवपतितं चिक्कीखण्डं अन्विष्यामि'। ततः प्रथमोऽपरं वदति, 
अलं कष्टेन। अन्यं खण्डमत्तु भवान्‌ ।' अन्यो यात्रिकः प्रत्यत्तरति, किं 
क्रियतां यतः चिक्कीखण्डे संसक्ता दन्तावलिरपि पतितास्ति मम मुखात्‌ ।' 
अनुवाद - चिक्कीचा तुकडा 

एकदा रेल्वेतील शयनयान डल्यात प्रवास करणारा एक प्रवासी त्याचे शेजारी 


९७ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


बसलेल्या अन्य प्रवाशास विचारतो अहो सदगृहस्थ, तुम्ही वारवार अंग वाकवून माञ्या 
पायाला का स्पर्श करीत आहात ? खाली काय शोधत आहात ? दुसरा प्रवासी म्हणतो 
माञ्या तोडातून चिक्कीचा तुकडा खाली पडला आहे तो मी शोधत आहे. त्यावर 
पहिला प्रवासी त्यास म्हणतो तुम्ही उगाच कष्ट कर नका. चिक्कीचा दुसरा तुकडा खा. 
दुसरा प्रवासी त्यास पुन्हा म्हणतो, काय करु, अहो चिक्कीच्या तुकङ्यास चिकटलेली 
दातांची कवव्ी तोडातून खाली पडली आहे ना ! 


१०. मूर्खाय नमः 


कस्मिचिन्नगरे कोऽपि सज्जनः विद्युतदेयकधनं धनागारे भर्तु प्रस्थितः 
मार्गमध्ये सम्मुखमागतं तस्य पूर्वप्रतिवेशिनं स दृष्टवान्‌ । मुहूर्तमेकं स्थित्वा 
सज्जनः प्रतिवेशिन नमस्कृत्य तं कुशलं पृष्टवान्‌ । प्रतिवेशी ब्रवीति, "नाहं 
मूर्खमभिवादनम्‌ करोमि।' सज्जनः सस्मितमाह, "किन्त्वहं करोमि' इति । 
अनुवाद - मूर्खास नमस्कार 

एक सज्जन विजेचे बील भरण्यासाठी एका बकेकडे निघाला. रस्त्यात समोरुन 
येत असलेला त्याचा एकेकाव्छचा शेजारी त्यास भेटला. किंचित थांबून सज्जन 
शेजाय्यास नमस्कार करुन त्याची खुशाली विचारतो. शेजारी (रागाने) त्यास म्हणतो, 
“मी मूर्खास नमस्कार करीत नाही.' लगेचच सज्जन स्मितहास्य करन त्यास म्हणतो, 
"पण मी करतो ना.' 


१९. वराकः आ्ईन्स्टाईनः 


अणुशक्तेस्तत््वं जगति प्रतिष्ठापयन्‌ आईन्स्टाईन नामकः विख्यातः 
शास्त्रज्ञः त्रिदिवसीयविज्ञानसम्मेलनार्थं किञ्चत्नगरं सम्प्राप्तः। एकस्मिन्‌ 
प्रभाते मन्दं मन्दं वर्षति पर्जन्ये स ओर्णवस्त्र परिधाय प्रभातचलनार्थ प्रतस्थे। 
मार्गमध्ये स किमप्युपहारगृहं प्रविष्टः। पदार्थसूचिपत्रम्‌ उत्पीठे तस्य पुरतः 
स्थापयन्तं तत्रस्थं भृत्यं स्वल्पशर्करायुतं चायमानेतुमादिष्टवान्‌ । अल्पावधौ 
भृत्यः चायं तथा तदिनस्य आङ्ग्लवृत्तपत्रम्‌ उत्पीठे न्यदधात्‌। 


१८ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


शास्त्रज्ञमहोदयस्य सविधे तस्योपनेत्रं नासीत्‌ । अतो वृत्तपत्रे मुद्रितानि 
कानिचित्‌ पीवरशीर्षाक्षराण्यवलोक्य काच्चद्रार्ता पठितुं भृत्याय कथितवान्‌। 
भृत्योऽब्रवीत्‌ , भोः सज्जन क्षमस्व, नाहं कस्यामपि पाठशालायां प्रविष्टः 
बाल्यादा। भवत्सदृशमहमपि निरक्षरोऽस्मीति ।' वराक आईन्स्टाईनः । 
अनुवाद्‌ - बिचारा आईनस्टाईन 

अणुशक्तीचे तत्तव जगात प्रस्थापित करणारा आईनस्टाईन नावाचा प्रख्यात शास्त्रज्ञ 
तीन दिवसाच्या वैज्ञानिक संमेलनासाठी एका शहरात आला. एकदा सकाव्छचे प्रहरी 
थोडा थोडा पाऊस पडत असताना उबदार कपडे घालून तो प्रभात भ्रमणासादी (मार्निंग 
्वोक) निघाला. रस्त्यात तो एका उपहारगृहात शिरला. पदार्थांचे सुचिपत्र (मेनूकाड) 
त्याचे पुढ्यात ठेवणाय्या तेथील नोकरास तो कमी साखर घातलेला चहा आणावयास 
सागतो. थोड्याच वेव्ठात नोकराने चहा व त्या दिवसाचे इग्रजी वर्तमानपत्र टेबलावर 
आणून ठेवले. 

आईनस्टाईनजवठछ त्याचा चष्मा नव्हता. म्हणून त्याने ठक्क बातम्या नजरेखाली 
घालून काही बातम्या नोकरास वाचून दाखविण्यास सागितले. नोकर म्हणतो, "साहेब 
माफ करा, मी लहानपणापासून कोणत्याही शाठेत गेलो नाही. मी आपल्यासारखाच 
निरक्षर आहे. ' बिचारा आईनस्टाईन । 


१२. नूतनगृहक्रोणनम्‌ 

अथैकदा कोऽपि सज्जनः पाकगृहयुतां द्विकक्षसदनिकां क्रेतुमिच्छन्‌ 
किञ्चित्‌ गृहसङ्कुलं वास्तुप्रतिनिधिना सह सम्प्राप्तः। अहरिंशं जलोपलब्धिं 
तथा आग्राशोकादिभिरवकषैः परिवेष्टितं तत्रस्थं प्रदृषणमुक्तं परिसरं दुष्टरा तस्य 
महान्‌ सन्तोषः जातः। पार्धसदनिकायाः स्वामिना सह सम्भाषणं कृत्वा स्वगृहं 

न्यवर्तत भाययि सदनिकावृत्तं सहर्ष न्यवेदयत्‌ च। 
पत्नी ब्रवीति, भोः पतिवर वृत्तमेतद्‌ श्रुत्वा अहं नितरां मुदमाप्नोमि। 
मन्येऽहं कदा तां सदनिकां मम सखीभिः सह द्रक्ष्यामि। कदा एतद्‌ गृहं 
त्यक्ष्यामि, किन्तु कथयतु, प्रतिवेशिनं भवान्‌ पृष्टवान्‌ वा यद्‌ तस्य गृहे 


१९ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


मिश्रकः, गर्जनाघटी, शीतपेटी, उत्पीठव्यजनादीनि वस्तूनि वर्तन्ते न वा? ' 
अनुवाद - नवीन घर खरेदी 

एकदा एक सदगृहस्थ दोन खोल्या स्वयंपाकगृहासह जोडलेला ल्लोक (दू रुम, 
किचन) विकत घेण्यासाठी एका वास्तुप्रतिनिधीसह एक गृहनिर्माण संस्थेत गेला. 
रात्रदिवस पाण्याची सोय, तसेच आबा, अशोक इत्यादी ञ्ञाडानी वेढलेला प्रदूषणमुक्त 
तेथील परिसर पाहून त्यास खूप समाधान वाटले. शेजारच्या खोलीच्या मालकांशी 
बातचीत करुन तो घरी परतला व पत्नीस आनंदाने खोलीसंब॑धी सांगू लागला. 

पत्नी म्हणते, अहो पतिराज, हे वर्णन एेकून तर मला खूपच आनंद होत आहे. 
आणि असं वाटतं की मला माञ्या मैत्रिणीसह केव्हा ती खोली पहायला मिकेल ? 
केव्हा ही खोली सोडीन. परतु अहो हे सांगा, की आपण शेजाय्याकडे ही चौकशी 
केली का की त्यांच्या घरी मिक्सर, गजराचे घडङ्याछ, फ़रीज तसेच टेबलफेन इत्यादी 
वस्तू आहेत का? 

९३. द्विगुणं वेतनम्‌ 
अथैकदा काचित्‌ सदनिकास्वामिनी ललाटे हस्तं निधाय पात्राणि 

प्रक्षालयन्तीं दासीं सकोपं पृच्छति, “भोः सेविके अधुना सावधानेन चेतसा 
न किमपि कार्य क्रियते त्वया। एतस्मिन्‌ सप्ताहे चषकशरावाणि तथा अन्यानि 
काचपात्राणि कियन्ति भम्रानि त्वया। सम्प्रति न सह्यते हानिरेषा। हानेरपि 
सीमा भवति। न ते लज्जा वा तत्कृते ? भग्नानां वस्तूनां मूल्यं जानासि वा? 
तत्तु तव वेतनस्य द्विगुणं भवति।' दासी मन्दं विहस्य ब्रवीति, भोः स्वामिनि 
तर्हि मम वेतनं द्विगुणं करोतु भवती।' 
अनुवाद्‌ - दुप्पट पगार 

एकदा एक सदनिका मालकीण कपाठ्ावर हात ठेवून भांडी घासणाव्या 
मोलकरणीस रागाने विचारते, अगं तू अलीकडे मन लावून कोणतेही काम करीत 
नाहीस. या आठवङ्यात कपबशा तसेच कितीतरी काचेच्या वस्तुची मोडतोड केलीस. 
आता मला हे नुकसान सहन होत नाही. नुकसानाला सुद्धा काही मर्यादा असते. तुला 
लाज कशी वाटत नाही ? मोडतोड ्ालेल्या वस्तुची किंमत तुला माहीत आहे का? 


२० 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


ती तुञ्या पगाराच्या दुप्पर आहे. मोलकरीण किंचित हसून म्हणते, अहो मालकीण 
नाई तर मग माञ्चा पगार दुप्पट करा की? 


१४. निम्बूकविक्रेता 


रथ्यातटे निम्बुकानां नित्यं विक्रयं कुर्वन्तं कञ्चित्‌ विक्रेतारं कश्चित्‌ 
सज्जनः पृच्छति, हे विक्रेतः, अहं नित्यं पश्यामि यत्‌ प्रत्यहं त्वं 
अतिपक्वानि तथा शुष्कनिम्बूकानि तडागतीरे क्षिपसि, तडागतोयं प्रदूषयसि 
च।' फलविक्रेता ब्रवीति, भोः सज्जन, एतादृशानां निम्बूफलानां विषये न 
मे चिन्ता स्यात्‌ पर्चतः। पश्यतु सम्मुखस्थं नवीनमुटजम्‌ । तद्‌ इक्षुरसगृहं 
वर्तति। पश्यतु तस्योदूघाटनसमारम्भस्य पात्रिकामेताम्‌ । न भवान्‌ ज्ञातवान्‌ 
वा? ` श्रत्वैतद्‌ तस्य वचः सज्जन उच्चैः हसन्‌ निर्गतः। 
अनुवाद - लिबूविक्रेता 

रस्त्याच्या कडला नेहमी लिबे विकणाय्यास एक सज्जन विचारतो, अरे मी नेहमी 
पाहतो की, तू द्ररोज खराब पिकलेली तसेच सुकलेली लिबे तल्न्याच्या काठावर 
फेकतोस व तव््यातील पाणी दूषित करतोस. हे काही चांगले नाही. लिन विक्रेता 
म्हणतो, अहो महोदय, आता परवापासून मला अशा लिबांची काही काठ्जी नसेल 
नघा. ती पहा पुढचीच नवीन ज्लोपडी. अहो ते रसाचे दुकान आहे. ही पहा त्या 
दुकानाच्या उद्घाटन समारभाची आमत्रण पत्रिका. तुम्हास समजले नाही का ? त्याचे 
हे बोलणे एेकून सज्जन मोठ्याने हसत तेथून निघून गेला. 


१५. दण्डकालः 
दण्डकालं समाप्य कारागृहात्‌ विमुक्तं बन्दिनं कारागृहाधीक्षको वदति, 
“भोः सज्जन, कारावासे तवाचरणं समीचीनमासीत्‌ । बन्दिनां मध्ये समुद्धूतः 
कलहः कोलाहलो वा नैकवारं त्वया विरमितः। तेषाम्‌ असहकारान्दोलने 
त्वमेवास्माकं त्राता आसीः। तवात्र वासः चिरस्मरणीयः सेत्स्यति। किन्तु 
अस्माकं प्रमादात्‌ तव मोचनं विलम्बेन भवति। तव मोचनदिनाङ्कः 


२९ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


मासपूर्वमेवासीत्‌ । तदर्थं वयं नितरां खेदमनुभवामः।' बन्दी सविनयं वदति, 
भो अधीक्षकमहोदय, अलं खेदेन, मया उपभुक्तं अतिरिक्तदण्डकालं ममात्र 
पुनरागमने समीकरोतु भवान्‌ ' इति । 
अनुवाद्‌ - लिनूविक्रेता 

तुरुगवासाची शिक्षा सपल्यामुक्टे सुटलेल्या एका कैद्यास तुरुगाधिकारी म्हणतो, 
अरे सद्गृहस्था तुरुगातील तुञ्जी वागणूक चांगली होती. कैद्यामधील इ्ञालेली भाडणे, 
गोधन अनेक वेव्ठा तू थांबवलेस. त्याच्या असहकार चक्छवव्टीत तूच एकटा आमचा 
रक्षणकर्ता होतास. तुञ्धे येथील रहाणे कायम आमच्या आठवणीत राहील. परतु 
आमच्या चुकीमुट्े तुद्ी येथील सुटका उशीरा होत आहे. तुञ््या सुटकेचा दिवस 
महिन्यापूर्वीच होता. त्याबहल आम्हाला फार दुःख होत आहे. कैदी आदराने म्हणतो, 
अहो साहेब, मुव्दीच वाईट वाटून घेऊ नका. मी जी जास्त शिक्षा भोगली आहे ती मी 
पुढच्या खेपेस येथे आल्यावर तुम्ही सुरव्ठीत अँडजेस्ट करून घ्या की. 


१६. हस्ताक्षरम्‌ 

कस्याश्चित्‌ नगरपालिकायाः मराठीपाठशालां कोऽपि शिक्षानिरीक्षको 
निरीक्षणार्थम्‌ आगतः। चतुर्थ्यां कक्षायां पठन्तं कमपि छात्रं तस्य 
रिप्पणीपुस्तिकाम्‌ अवलोक्य हसन्‌ पृच्छति, रे गर्दभ कथं वर्तते तव 
हस्ताक्षरम्‌ ? एतादृशं मलिनाक्षरं नाहं दृष्टवान्‌ प्राक्‌, एतद्‌ दुष्टरा अन्ये गर्दभा 
अपि हसिष्यन्ति।' छात्रः सविनयं ब्रवीति, “भोः गुरुवर्य, ममाक्षरेण मम चेतो 
नितरां खिद्यते, किन्तु भवान्‌ किमर्थं हसति? ' 
अनुवाद्‌ - हस्ताक्षर 

नगरपालिकेच्या एका मराठी शाकेत एक निरीक्षक इन्स्पेक्टर तपासणी करण्यासाठी 
आला. चवथीच्या वर्गात शिकत असलेल्या एका विद्यार््यास त्याची वही पाहून हसत 
विचारतो, अरे गाढवा, काय तुञ्धे हे अक्षर! इतके घाणेरडे अक्षर यापूर्वी मी पाहिले 
नाही. हे पाहून दुसरी गाढवेही हसतील. विद्यार्थी नम्रतापूर्वक म्हणतो, गुरुवर्यं माञ्या 
अक्षरामुठे मला अत्यत वाईट वाटते. परतु मग आपण का हसता? 


२२ 


-- हास्यप्रवाहः -- 
१७. वातुलाश्रमः 


अथैकदा कस्मिंश्चिन्नगरे वातुलानां शुश्रूषागृहे द्रौ वातुलौ निरीक्षणार्थम्‌ 
आगतं चिकित्सकं वदतः, भो चिकित्सकवर भवत्पूर्वं बहवः चिकित्सकाः 
निरीक्षणाय अत्रागत्य गतवन्तः। किन्तु सर्वेष्वपि भवान्‌ श्रेष्ठः, आवाभ्याम्‌ 
भृशं रोचते।' चिकित्सको वदति, भोः चतुरौ, किमर्थं युवामेवं वदथः? मयि 
तेषु च को भेदोऽस्ति? ` द्रावपि कथयतः, यतः भवदाचरणं साक्षादावयोः 
सदृशं वर्तते।' 
अनुवाद - वेड्यांचे इस्पितव् 

एकदा एका वेङ्यांच्या इस्पितव्ठात दोन वेडे तपासणीसाठी आलेल्या डोक्टराना 
विचारतात, डोक्टरसाहेब आपलेपूर्वी अनेक डोक्टर तसेच इन्स्पेक्टर येथे येवून गेले. 
परतु सर्वामध्ये आपण सरस श्रेष्ठ) आहात. आम्हाला आपण खूप आवडता. डक्टर 
म्हणतात, "अरे शहाण्यानो तुम्ही हे कशावरुन बोलता? माञ्यात व त्याच्यात काय 
फरक आहे ?* (कारण आपले वागणे साक्षात आमच्यासारखे आहे, ' दोघेही म्हणतात. 


१८. वस्त्रफेनकम्‌ 


अथैकदा काचिहुलना बालकस्य द्वितीयवर्धापनदिननिमित्तं स्यूतानि 
नूतनवस्त्राणि वस्त्रफेनकेन प्रक्षालितवती। अन्येद्युः सा सामान्यवस्त्रभाण्डारं 
गत्वा तत्रस्थं स्वामिनं सकोपं ब्रवीति, “भोः स्वामिन्‌ निष्फलं वर्तते अत्र 
क्रीतं वस्त्रफेनकम्‌? तस्योपयोगेन मम॒ बालकस्य वस्त्राणि न्यूनीभूतानि। 
मन्येऽहं भवान्‌ प्रतिरूपवस्तूनि विक्रीणीते, ग्राहकमञ्चं गत्वा, भवद्विरद्धम्‌ 
अभियुञ्जे।' स्वामी सविनयं ताम्‌ उपदिशति, भोः महोदये अलं चिन्तया, 
तेनैव फेनकेन भवती भवद्बालकम्‌ उष्णोदकेन द्वित्रिवारं स्नापयतु येन 
वस्त्राणि लीलया, शरीरानुरूपाणि सुस्थितानि भविष्यन्ति ।' 
अनुवाद - कपडे धुण्याचा साबण 

एकदा एका स्त्रीने आपल्या बाव्ाच्या दुस्या वाढदिवसाप्रीत्यर्थ शिवलेले नवीन 


२३ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


कपडे कापड धुण्याच्या साबणाने धुतले. दुसरे दिवशी ती त्या जनरल स्टोअरमध्ये 
जाऊन तेथील मालकास रागाने म्हणते, अहो मालक येथून विकत घेतलेला कपड्याचा 
साबण व्यर्थं आहे. तो वापरुन माया बाव्ाचे कपडे आखू ्ाले. मला वाटते आपण 
इुप्लीकेट मालाची विक्री करता. ग्राहक मंचात जाऊन आपले विरुद्ध तक्रार दाखल 
करते. मालक अत्यंत नम्रपणे तिला म्हणतो, अहो मेडम आपण काव्छजी करु नका. 
आपण त्याच साबणाने गरम पाण्याने आपल्या बाव्ाला दोन - तीन वेव्ठा न्हावू घाला, 
ज्यामुठे अगदी सहजपणे बाव्ठाचे कपडे त्याचे शरीरानुसार अगदी योग्य होतील, 


१९. साभारनियमनम्‌ 


निदाघकाले कस्मिश्चिदिने मध्याहवे कशचित्समाजसेवकः कैथित्‌ 
कार्यकर्तृभिः सह॒ महाराष्टविद्युन्मण्डलस्य कार्यालयं गत्वा तत्रस्थं 
मुख्याभियन्तारं सकोपं पृच्छति, भोः महोदय पश्यतु सम्प्रति नगरे 
विद्युद्वितरणं न ॒विद्यते। भारनियमनवेलानुसारं विद्युतस्तम्भनं भवति। 
तथापि अधुना अकालेऽपि वितरणं वारवारं खण्डितं क्रियते। किमर्थं भवान्‌ 
नागरिकान्‌ पीडयति ?' अभियन्तुमहोदयः आगतान्‌ स्वेदपूर्णमुखान्‌ तान्‌ 
आसन्दीषु उपवेश्य शीतपेयं पाययित्वा किञ्चिद्‌ विहस्य ब्रवीति, भोः एतद्‌ 
तु साभारनियमनम्‌ ।' 
अनुवाद - साभारनियमन 

एके दिवशी उन्हाव्व्यात एक सामाजिक कार्यकर्ता त्याच्या काही कार्यकर्त्यासह 
महाराष्ट विद्युत मडलाचे कार्यालयात जाऊन तेथील मुख्य अभियत्यास रागाने 
विचारतो, अहो महाशय, पहा आता शहरात कोठेही वीज नाही. भारनियमाच्या 
वेव्टाप्रमाणे विद्युतपुरवटठा खंडित होतो, परतु अवेव्टी सुद्धा, सारखा विद्युतपुरवठा खडीत 
केला जात आहे. आपण लोकाना असे का छता ? त्यावर मुख्य इजिनियर घामाने 
ओलेचिब, चेहरे असलेल्या त्याना खुर्च्यावर बसवून तसेच थंड पेये पाजवून थोडेसे 
चेहव्यावर हास्य दाखवून म्हणतो, अहो हे तर आपल्याच सहकार्याचे 'साभारनियमन' 
आहे. 


र 


-- हास्यप्रवाहः -- 
२०. सूचकवन्दना 


संस्कृतार्थं यतमानः प्राप्तराज्यपुरस्कारः कश्चिन्निवृत्तसंस्कृतशिक्षकः 
पौत्रस्य जन्मवर्धापनदिननिमित्तं स्यूतानि नूतनवस्त्राणि आनेतुं तस्य 
अङ्कलिधृतपौत्रेण सह सीवनविपणि सम्प्राप्तः। तत्रस्थः सूचकः पण्डितवरस्य 
पूर्वच्छात्र आसीत्‌ । संस्कृतार्थं पृथक्शिक्षावर्गं न गच्छन्‌ स तस्मिन्‌ विषये 
गुणाधिकत्वे सदैव प्रथमत्रिष्वासीत्‌ । पण्डितवरान्‌ सादरं प्रणम्य स तं 
किञ्चित्‌ सुभाषितं श्रावयितुं विज्ञापितवान्‌ । छात्रस्य प्रार्थनां स्वीकृत्य 
पण्डितवरः तमित्थं श्रावयति । 
सूचक त्वां नमस्यामि स्तेनज्येष्ठसहोद्र ।। 
स्तेनश्छिनत्ति कोषान्‌ हि त्वं तु कोषान्‌ गलानपि ॥ 
अनुवाद - शिप्यास नमस्कार 
संस्कृत भाषेसाठी प्रयत्न करणारे राज्यपुरस्कारप्राप्त एक निवृत्त संस्कृत शिक्षक 
आपल्या नातवाच्या वाढदिवसानिमित्त शिवलेले नवीन कपडे आणण्यासाठी करगव्दी 
हातात धरलेल्या नातवासह एका शिप्याच्या दुकानात आले. तेथील शिपी संस्कृत 
पंडितांचा माजी विद्यार्थी होता. सस्कृतसाठी वेगन्व्या शिकवणी वर्गास न जाणारा तो 
संस्कृत विषयात जास्त गुण मिव्छविणाव्या पहिल्या तिघांत नेहमी असे. पंडितजीना 
आदपपूर्वक नमस्कार करुन त्यांना काही सुभाषित एेकविण्याची विनंती केली. आपल्या 
विद्ार्थ्याची विनंती स्वीकारुन पंडितजी असे त्यास एेकवितात - 
चोराच्या वडील बधू असणाय्या हे शिपीदादा मी तुला नमस्कार करतो. 
चोर फक्त खिसेच कापतो, तू तर खिसे व गठेसुद्धा. 


२९. सेतोरवस्था 


अथैकदा कशचित्‌ शासकीयः ज्येष्ठाभियन्ता तस्य साहाय्यकाभियन्तारं 
व्रवीति, भोः महोदय, नगरस्य क~-विभागे गतमासे आवाभ्यां 
सुस्थितीकृतस्य सेतोरवस्था भीषणा वर्तते । कम्मिन्नपि क्षणे स पतिष्यति ।' 


२५ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


समयोपरि कृतज्ञापनार्थं साहाय्यकस्तस्मै धन्यवादान्‌ समर्प्य तं ब्रवीति, 
(तर्हिं तन्मार्गं विहाय अन्यमार्गेणागमिष्यामि श्वस्तनदिनादारभ्य ।' 
अनुवाद - पुलाची अवस्था 

एकदा एक सरकारी कार्यालयातील ज्येष्ठ अभियता (सिनिअर इजिरिअर) 
त्याच्या सहाय्यक अभियत्यास म्हणतो, महोदय, शहराच्या “क' वोंडतील आपण 
गेल्याच महिन्यात डागडुजी केलेल्या पुलाची अवस्था भयानक आहे. कोणत्याही क्षणी 
तो कोसल." अगदी वेव्ीच माहिती दिल्याबदल सहाय्यक त्यास धन्यवाद देऊन 
महणतो, "तर मग मी उद्यापासून तो मार्ग सोडून दुसन्या वाटेने येईन.' 


२२. रुग्णनीतिः 


दूरदर्शनं द्रष्टं मग्ना कस्यचित्‌ चिकित्सकस्य भार्या द्वारघण्टिकानादं 

श्रुत्वा तं वदति, 'कश्चित्नूतनो रुग्णो द्वारे तिष्ठतीति दृश्यते।' चिकित्सकस्तां 
वदति, भोः प्रिये कथं व्रवीषि एवम्‌? पुरातनो र्णः कथं न स्यात्‌ ?' भार्या 
लीलया ब्रवीति, “अहो अहो एकवारम्‌ ओषधानि गृहीत्वा निर्गतो रुग्णः 
पुनरागतः कदापि दृष्टो वा भवता? ' 
अनुवाद - रूणनीती 

दूरदर्शन पाहण्यात मग्न असलेली एक डोंक्टस्वी पत्नी दारावस्ची बेल रेकून 
डक्टराना म्हणते कोणीतरी नवा पेशंट दारात उभा आहे असे वाटते. डोक्टर तिला 
महणतो प्रिये, तू असे कशावरुन म्हणतेस ? पत्नी अगदी सहज म्हणते, अहो एकदा 
ओषधे घेऊन निघून गेलेला पेशंट पुन्हा परत आलेला आपण कधी पाहिलाय का? 


२३. कक्षाप्रवे्ञाः विरताः 
कस्मिन्नपि नगरे कशचित्‌ काष्ठवस्तुकर्मशालास्वामी पुत्रस्य प्रवेशार्थं 
काञ्चित्‌ पाठशालां सम्प्राप्तः, प्रवेशद्रारे कक्षाप्रवेशाः विरताः इति पृथुशब्दैः 
लिखितं फलकं दृष्टवान्‌ । चिन्ताग्रस्तोऽयं सत्वरं सोपानमार्गेण ऊर्ध्वतलस्थं 
मुख्याध्यापकप्रकोष्ठ प्रविष्टवान्‌ । प्रधानाचार्यं प्रणम्य स पुत्रस्य प्रवेशार्थं तं 


२८ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


प्रार्थयते । मुख्याध्यापकः तस्य असमर्थता प्रकटीकृत्य व्रवीति, भोः महोदय 
कृपया क्षाम्यतु भवान्‌ । कक्षायां न स्थानं विद्यते।' स्वामी साद्रं वदति, भोः 
गुरुवर तथा मा वदतु , तद्विषये चिन्ता माऽस्तु । छात्रद्रयार्थं नवीनमासनं 
निर्माय सपदि प्रेषयामि । तदर्थं मापनं कथयतु भवान्‌ ।' 
अनुवाद - वर्गप्रवेश बंद 

एका गावात एक लाकडाच्या वस्तु बनविणाव्या दुकानाचा मालक मुलाच्या 
प्रवेशासादी एका शाकेत जातो. प्रवेशद्रारात "प्रवेश बद' असा ठक्छक अक्षरातील फलक 
त्यास दिसला. काठजीत असलेला तो लगेच जिन्याने वरच्या मजल्यावस्च्या 
मुख्याध्यापकाच्या खोलीत शिरला. या मुख्याध्यापकांस नमस्कार करुन त्याच्या 
मुलाच्या प्रवेशासबधी विनती करतो. मुख्याध्यापक त्याची असमर्थता प्रकट करुन 
म्हणतात, "अहो महाशय, कृपा करुन क्षमा करा. वर्गात जागा नाही." दुकानाचा मालक 
आदसपूर्वक म्हणतो, "अहो गुरुवर्य, असे म्हणू नका हो. तुम्हाला त्या बाबतीत चिता 
नको. दोन विद्यार्थ्यासाठी नवीन बाक तयार करुन लगेच पाठवितो. त्यासाठी माप द्या.' 


२४. प्रत्यर्पणम्‌ 


एकस्मिन्‌ दिने कश्चित्‌ सजनः आरक्षिबलस्थानके नियुक्तं निरीक्षकं 
भ्रमणध्वनिद्रारा पृच्छति, भोः निरीक्षकमहोदय कथयतु भवान्‌ रक्षापुरुषाणां 
कुटम्बकल्याणकार्यालयस्य सदड्केतस्थलं, तस्य दूरभाषक्रमाङ्क वा।' 

निरीक्षकस्तं पृच्छति, भोः सज्जन को भवान्‌? किमर्थमस्माकं 
कल्याणकार्यालयस्थलं पृच्छति ? ` सज्जनो वदति, अहं सर्वकारीयसेवकानां 
शुभचिन्तकोऽस्मि। भवत्कल्याणकार्यार्थं धनं दातुम्‌ इच्छामि।' निरीक्षको 
वदति, साधु। भवत्सदृशानां महाभागानामस्माकं गर्वोऽस्ति। भवदर्थं यानं 
प्रषयाणि वा? किन्तु कथयतु किमर्थं भवान्‌ अस्मद्कल्याणार्थं धनं 
दातुमिच्छति। भवता नवभवनं निर्मितं, नवं यानं क्रीतं वा ?' सजनो वदति 
शृणोतु , गतवर्षे एतस्मिन्नेव मासे अहं दिनत्रयं यावत्‌ कारागृहे स्थापितः 


२७ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


आसम्‌। तस्मिन्‌ काले भवत्कर्मचारैः प्राप्तप्रसादात्‌ मम पुरातनी करिपीडा 
सर्वथा व्यरमत्‌ ।' 
अनुवाद - प्रत्यर्पण 

एकदा एक सज्जन पोलीस स्टेशनवर नेमणुकीस असलेल्या इन्स्पेक्टरला मोबाईल 
फोनवर पोलिसांच्या कुटुंबकल्याण कार्यालयाचा पत्ता किवा टेलिफोन नंबर द्यावा अशी 
मागणी करतो. 

पोलीस इन्सपेक्टर त्यास विचारतो, “अहो सजन आपण कोण आहात ? आमच्या 
कुटुबकल्याण कार्यालयाची कशासाठी चौकशी करीत आहात ? ' सद्गृहस्थ महणतो, 
मी शासकीय कर्मचाव्याचा हितचितक आहे. आपल्या लोकाच्या कल्याणार्थ मी पैसे 
देऊ इच्छितो.' इन्स्पेक्टर म्हणतो 'ठीक आहे. आपल्यासारख्या लोकांचा आम्हास 
अभिमान वाटतो. आपलेसाटी काही वाहन पाठवृ का? परतु प्रथम हे सांगा की आपण 
आम्हास कशासाठी देणगी देऊ इच्छिता ? आपण नवीन घर बाधले आहे काय ? नवीन 
गाडी घेतली आहे काय ?' सदगृहस्थ म्हणतो, “अहो एेका, गेल्या वर्षी याच महिन्यात 
मी तीन दिवस आपले लोँकअपमध्ये होतो. त्या काव्ात आपल्या कर्मचाय्यांकडून 
मला जो प्रसाद मिव्ाला त्यामुक्े माञ्जी फार वर्षापासूनची कबरटुखी पूर्णपणे थांबली.' 

२५. अवनतशिराः पुत्रः 

अथैकदा साप्ताहिकावकाशे कश्चित्‌ युवा मित्रगृहम्‌ अगच्छत्‌ । मित्र 
शाकविपणिं गतमासीत्‌ । तेन सह सङ्गोष्टी कुर्वन्‌ मित्रस्य पिता युवानं 
पृच्छति, भो युवन्‌ , मम पुत्रः युष्मत्कार्यालये सेवां करोति। कथय स तत्र 
कथमाचरति।' युवा व्रवीति, “भोः तात, तस्याचरणं सम्यग्‌ भवति। अस्माकं 
वरिष्ठोऽपि तस्य कार्याय स्पृहयति, किन्तु प्रश्रमेकं पृच्छेयम्‌ वा? 
शङ्कितमनाः दर्शितादरः युवा भाषते, स नित्यं शिरोऽवनमय्य एव चलति। 
नैकवारम्‌ अहं तस्मै नित्यप्रवृत्तिमेनां त्यक्तुमकथयम्‌ । किन्तु तस्याचरणे न 
किमपि परिवर्तनभवत्‌ ।' 

एतद्‌ सम्भाषणं शृण्वती मित्रस्य माता तत्र आगत्य तस्य कौतूहलं 


२८ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


शमयितुं ब्रवीति, शृणु शृणु, एकस्मिन्दिने अवनतशिराः मार्गेण गच्छन्‌ मम 
पुत्रः मागे रूप्यात्मकं नाणकमेकम्‌ आप्तवान्‌ । तदिनादारभ्य तेन तथैव 
आचरणमारब्धम्‌ ।' 
अनुवाद - मान खाली वाकवून चालणारा मुलगा 

एकदा आठवङ्याच्या सुदीत एक तरुण आपल्या मित्राच्या घरी गेला. मित्र भाजी 
आणण्यासाठी भाजी बाजारात गेला होता. त्याच्यानरोबर गप्पागो्टी करीत मित्राचे 
वडील मुलाच्या मित्रास विचारतात, माद्चा मुलगा आपल्या कार्यालयात नोकरी करतो. 
पण सांगा त्याचे तेथील वागणे कसे आहे ?' तरुण म्हणतो, "बाबा त्याचे वागणे 
व्यवस्थित आहे. आमचे साहेबानासुद्धा त्याचे काम आवडते." मित्र आदपपूर्वक परतु 
साशंक मनाने म्हणतो, "तुम्हाला एक प्रश्न विचार का? तो नेहमी मान खाली वाकवून 
चालतो. अनेक वेव्ठा मी त्यास ही सवय सोडण्यास सागितले. परंतु त्याच्या वागण्यात 
काहीही बदल जाला नाही." हे संभाषण एेकत मित्राची आई तेथे येऊन त्याचे कुतूहल 
दूर करण्यासाठी म्हणते, "अरे एेक, एेक. मान खाली घालून रस्त्याने एकदा तो जात 
असताना माञ्या मुलाला रस्त्यात एक रुपयाचे नाणे सापडले आणि त्या दिवसापासून 
त्याचे तसे वागणे सुरु ्ाले.' 


२६. प्रगतिः 


अथैकदा कार्यालयकालं समाप्य प्रगतिनाम्ना आशुगरेलयानेन गन्तुकामः 
कोऽपि मासचीटिकापत्रधारी नित्यगामी यात्रिकः स्थानकपालं सकुतूहलं 
पृच्छति, भोः महोदय सम्प्रति एकं ध्वनिप्रसारणं श्रुतं यत्‌ यानं विलम्बेन 
धावति। त्रिचतुर्दिनभ्यः आरभ्य अहमनुभवामि यदेतद्‌ यानं प्रत्यहं विलम्बेनैव 
धावति तदपि वर्धमानेन विलम्बेन। किं कारणं तस्य ?' 

एतं नित्ययात्रिकम्‌ इति जानन्‌ स स्थानकपालः मन्दं विहस्य मधुरया 
गिरा वदति, भोः महोदय तस्य कारणं यानस्य नाम्नि एव वर्तति ।' 
अनुवाद - प्रगति 

“प्रगति या नावाच्या जलद गाडीने रोज जाणारा महिन्याचा पास असणारा एक 


२९ 


-- हास्यप्रवाहः ~~ 
प्रवासी स्टेशन मास्तराना कुतूहल म्हणून विचारतो, "अहो महाशय, नुकतीच एक 
घोषणा (अनाऊन्समेट) एेकली की गाडी उशीरा धावत आहे. तीन चार दिवसांपासून 
मी पहातोय की, ही गाडी दररोज उशीराने धावत आहे व ते सुद्धा वाढत्या वेदेन. याचे 
कारण काय?' 

या रोजच्या प्रवाशाला ओठखणारा स्टेशन मास्तर किंचित हसून गोड शब्दात 
म्हणतो, (अहो सज्जन त्याचे कारण गाडीच्या नावातच आहे. ' 


२७. विवेकश्ीलः पुरुषः 


अथैकदा वस्र प्रक्षालयन्ती काचित्‌ सेविका स्वामिनीं पृच्छति, भोः 

स्वामिनि अहं किञथ्विदाश्चर्यं भवतीं पृच्छेयम्‌ वा? मा कोपं करोतु । क्षमां 
याचे ।' विशालमनाः स्वामिनी ब्रवीति, अयि सेविके, ब्रूहि, ब्रूहि, नाहं 
कोपयिष्यामि, चिन्तां मा कुरु ।' सेविका वदति, शृणोतु तर्हि, अहमद्य 
भवत्पतेः वस्त्रकोषे केशमार्जनीमेकां प्राप्तवती । भवत्पतिः तु खल्वाटः 
(केशहीनः) वर्तते। 

स्वामिनी तां ब्रवीति, “अयि सेविके, यत्‌ त्वं पृच्छसि तत्‌ सत्यमेव। 
एतद्‌ तव सृक्ष्मावलोकनं प्रशंसनीयं खलु । मम पतिः स्वभावेन विवेकशीलो 
वर्तते। त्वं जानासि यत्‌ कार्यालयं गन्तुकामः स लोकल इति लोहपथगामिन्या 
प्रतिदिनं यात्रां करोति। यात्रिकाणां सम्मर्दवशात्‌, स याने आतिष्ठन्‌ एव 
उच्चस्थं लोहवलयं हस्तेन धृत्वा यात्रां करोति। क्रचित्‌ अकार्यक्षमस्य 
व्यजनस्य जाले केशमार्जनीं नीत्वा तस्याः साहाय्येन व्यजनस्य पडटिकां 
परिभ्राम्य तद्‌ व्यजनं कार्यशीलं करोति ।' 
अनुवाद - विवेकशीलःपुरुषः 

एकदा एक कपडे धुणारी बाई मालकिणीस विचारते, "मालकीणवबाई, मी काही 
अजब गोष्ट तुम्हाला विचार का? रागावू नका, मी क्षमा मागते.' मालकीण मोल्या 
मनाची होती, “अग सांग, सांग, मी बिलकूल रागावणार नाही. तू काठ्जी करु नकोस.' 


३० 


-- हास्यप्रवाहः -- 
बाई म्हणते, “मग एेका तर. आज मला आपल्या पतीदेवाच्या खिशात एक कंगवा 
मिव्ठाला. आपले मालकांना तर टक्कल आहे.' 

मालकीण तिला म्हणते, "अगं बाई त जे म्हणतेस ते खरच आहे. तुञ्ा हा 
सृक्ष्मपणा खरोखरीच प्रशंसनीय आहे. मञ्चे पती स्वभावाने विचारी आहेत. तुला माहीत 
आहे की, ते त्याचे कामावर दररोज लोकल गाडीने जातात. गर्दमुठे ते डल्यात उभे 
राहूनच वरच्या लोखंडी कडीस धरुन प्रवास करतात. कधीकधी न चालणा्या 
पख्याच्या जाव्टीत कंगवा नेऊन त्याच्या साहाय्याने पंख्याचे पाते फिरते करुन त्यास 
चालू करावा लागतो. 
२८. द्वारघण्टिका 


अथैकदा सायङ्काले कार्यकालं समाप्य गृहं निवर्तमानः कश्चित्‌ सज्जनः 
विद्युदुपकरणानां वस्तुविक्रयविपर्णिं गत्वा तत्रस्थं स्वामिनं पृच्छति, “भोः 
महोदय गतसप्ताहे भवद्विपण्यामहं मम॒ सदनिकास्थितां द्रारघटिकां द्रष्टं 
कञ्ित्‌ विद्युत्कलायन्त्र्ं प्रेषयितुं विज्ञपिमकरवम्‌ ।' 
विपणिकस्तं ब्रवीति, भोः सजन, नाहं भवद्विज्ञपिं विस्मृतवान्‌ । 
अस्माकं तन्त्रजञः त्रिचतु्वर भवद्गृहं गत्वा प्रत्यागतोऽस्ति। अन्ततः स्वयमहं 
सदनिकाद्रारे विंशतिनिमेषान्‌ यावत्‌ स्थित्वा अदैव प्रत्यागतोऽस्मि। 
द्रारघण्टिकाप्रचोदकमहं वारं वारं मृदितवान्‌ किन्तु द्रारमपाकर्तुं न कोऽपि 
आगतः मन्ये दृरदर्शनप्रेक्षणे रताः स्युः सर्वे । अहो, अस्माकं सविधे 
कुतोऽस्ति इयान्‌ समयः ज्ञायते वा? 
अनुवाद - दारावरील घटी 
अनुवाद : एका सायकाव्डी कार्यालयीन कामकाज संपवून घरी परतत असता 
एक सद्गृहस्थ विजेची उपकरणे विकणान्या दुकानात जाऊन तेथील मालकास 
विचारतो, "अहो महाशय, मी मागील आटवङ्यात आपले दुकानात माञ्या सदनिकेच्या 
दारावरील घंटा पाहणेसाठी कोणीतरी वायरमन पाठविण्याची विनती केली आहे.' 
दुकानदार त्याना म्हणतो, आपण केलेली विनंती मी विसरलो नाही. मात्र आमचा 


२९१ 


-- हास्यप्रवाहः -~ 
वायरमन तीन-चार वेव्टा आपले सदनिकेत जाऊन आला. शेवटी मी स्वतः सटनिकेच्या 
दारात २० मिनिटे पर्य॑त उभा राहून आजच मी तेथून परत आलो आहे. बेलचे बटन मी 
वारवार दाबले. परतु दार उघडण्यासाठी कोणीही आला नाही. सर्वजण दूरदर्शन 
पाहण्यात मग्न असावेत. अहो, आमचेकडे इतका वेव कोठे आहे ? समजले का? 


२९. क्षुधितो यात्रिकः 


अथैकदा रेलयानेन यात्रां कुर्वन्‌ कोऽपि यात्रिकः कस्मिश्चित्‌ स्थानके 

कमपि भोज्यवस्तुविक्रेतारं द्रष्ट यानस्य द्वारे द्वारदण्डौ कराभ्याम्‌ धृत्वा 
अतिष्ठत्‌ । किन्तु वेदिकायां स न कमपि भ्रमन्तं विक्रेतारं दृष्टवान्‌ । अत्रान्तरे 
तस्य समीपमागच्छन्तं जलं ददानमेकं बालकमाहूय स तं ब्रवीति, "वत्स 
अहम्‌ क्षुधितोऽस्मि द्रौ गोलालुवटकौ क्रीत्वा आनय, तदर्थं चत्वारि रू 
प्यकाणि गृहाण । त्वमपि त्वदर्थ द्रौ वटकौ क्रीणीहि । तन्निमित्तमपि अन्यानि 
चत्वारि रूप्यकाणि गृहाण ।' 

रेलयाने मन्दं चलति सति सवेगं धावन्‌ बालकः यानस्य समान्तरं 
धावित्वा सज्जनं ब्रवीति, भोः महोदय खाद्यविक्रयविपण्यां केवलं द्रौ वटकौ 
स्तः। भवतः चत्वारि रूप्यकाणि प्रतिगृह्णातु नमस्ते ।' 
अनुवाद - भुकेलेला प्रवासी 

एकदा रेल्वेने प्रवास करणारा एक प्रवासी खाद्यपदार्थ विकणाय्यास पाहण्यासाठी 
डल्याच्या दारात दरवाजाच्या दोन्ही दाङ्या हातात पकदून उभा होता. परतु प्लेटफोर्मवर 
कोणीही खाद्यवस्तू विकणारा फेरीवाला त्याला दिसला नाही. इतक्यात जवव् येत 
असलेल्या पाणी देणाय्या एका मुलास हाक मारुन त्यास म्हणतो, "अरे बाव्ठा मला 
फार भूक लागली आहे. दोन बटाटेवडे विकत आण. त्यासादी हे चार रुपये घे, तू 
सुद्धा तुञ््यासाटी दोन बडे विकत घे. त्यासादी पण दुसरे चार रूपये घे..' 

रेल्वे गाडी हब्टृहव्मू सुरु आली असता डब्याला समांतर जोरात धावत येणारा तो 
मुलगा सदगृहस्थास महणतो, "अहो महोदय, स्ोलवर केवव्छ दोनच वड होते, घ्या हे 
आपले चार्‌ रुपये परत. नमस्कार! ' 


३२ 


--- हास्यप्रवाहः -- 
३०. रोगपरीक्षा 

अथैकदा कोऽपि उदरपीडया त्रस्तः रुणः कच्चित्‌ रु्णालयं सम्प्राप्तः। 
तत्रस्थमुत्पीठमुपविश्य तस्य क्रमाङ्कस्य प्रतीक्षामकरोत्‌ च। अचिरात्‌ 
सेविकायाः सङ्केतानुसारं स॒ चिकित्सककोष्ठं प्राविशत्‌ । चिकित्सकस्तं 
परीक्ष्य तं ब्रवीति, “भोः सज्जन न मया सम्यक्‌ परीक्ष्यते भवदनारोम्यं, मन्ये 
मत्ततावशात्‌ स्यात्‌ ।' रुग्णस्तं ब्रवीति, “भोः चिकित्सकवर गृह्णातु मम 
दरध्वनिक्रमाङ्कमेतम्‌ । मत्ततायामपगतायां मामाहूवयतु भवान्‌ ।' 
अनुवाद्‌ - रोगपरीक्षा 

पोटदुखीने त्रस्त ालेला एक रुग्ण दवाखान्यात गेला. तेथील बाकावर बसून 
आपला नंबर येण्याची वाट पहात राहिला.थोड्याच वेव्ठात तेथील सेविकेच्या 
सागण्यावरुन तो डोक्टराच्या खोलीत शिरला. डोक्टर त्याला तपासून म्हणतात, "अहो 
मला आपली नीट परीक्षा होत नाही. बहूधा नशेमुके असेल." इतक्यात रोगी त्याला 
म्हणतो, 'डोक्टरसाहेव हा घ्या माञ्चा टेलिफोन नंबर, नशा उतरल्यावर मला बोलवा.' 


३१. ध्वनिमुद्रणयन्त्रम्‌ 
अथैकदा काचित्‌ षड्वर्षीया बाला प्रतिवेशिन पितृवयस्यं पृच्छति, 

भोः तात भवान्‌ भवतः ध्वनिमुद्रणयन्त्रमद्य रात्रौ अस्मभ्यं दास्यति वा?' 
सज्जनो वदति, "आम्‌, हे बाले सायङ्काले अत्रागत्य गृहाण, किन्तु मार्गे 
मा पातय तत्‌ , सावधानेन चेतसा नय। युष्मद्गहे अतिथयः आगमिष्यन्ति 
वा?" नाला ब्रवीति, "नाहं जानामि तथापि प्रगाढं निद्रामनुभवतां सुखेन 
अस्माकं रजनी प्रयास्यति इत्युक्तवान्‌ मे तातः।' 
अनुवाद - ध्वनिमुद्रणयंत्र 

एकदा एक सहा वर्षाची मुलगी शेजारी राहणाव्या तिच्या वडिलाच्या मित्राला 
विचारले, अहो काका आज आपण आपले ध्वनिमुद्रणयत्र (टेप रेकोंडर) आम्हास दयाल 
का? ते सद्गृहस्थ म्हणतात, !होय बाठे, आज संध्याकाव्टी येथे येऊन घे हो! परतु 


२३२ 


-- हास्यप्रवाहः -~ 
रस्त्यात पाडू नकोस हो. अगदी साभा्यू ने. तुमच्या घरी कोणी पाहूणे यावयाचे आह 
काय? ' मुलगी म्हणते, "ते काही मला माहिती नाही. परतु माञ्चे वडील म्हणतात, 
आपली आजची रात्र सुखाने ्ञोपेत जाईल..' 


३२. प्रभूतं भोजनम्‌ 

कश्चित्‌ भृत्यः विपणिकं ब्रवीति, भोः श्रेष्ठिन्‌ दिवसत्रयादारभ्य अहं 
्षुधितोऽस्मि। न मे शक्तेः। कृपया पञ्चरूप्यकाणि ददातु मह्यम्‌ भवान्‌ , येन 
ममोद्रपूर्णं प्रभूतं भोजनं भवेत्‌ ।' विपणिकस्तं सपदि पृच्छति, ' रे किङ्कर, 
अहं तुभ्यं सार्धपञ्चरूप्यकाणि ददामि किन्तु कथय, कस्मिन्‌ भोजनालये 
पञ्चरूप्यकाणां विनिमयात्‌ उदरपूरणं प्रभूतं भोजनं प्राप्यते ।' 
अनुवाद - पोटभर जेवण 

एक नोकर दुकानदारास विचारतो, "मालक मी तीन दिवसापासून भुकेलेला आहे. 
माञ्यात आज बिलकूल ताकद नाही. मेहेरबानी करून मला फक्त पाच रुपये द्या. 
त्यामुक्छे माञ्ञे पोटभर जेवण होईल." दुकानदार त्याला लगेच विचारतो, ˆˆअरे, अरे, 
तुला मी साडेपाच रुपये देतो. परतु अगोदर मला सांग, कोणत्या खाणावव्दीत पाच 
रुपयामध्ये पोटभर्‌ जेवण मिठ्ते ?' 


३३. वज्चितो धनिकः 


उच्चन्यायालयं गन्तुकामः दूरादागतः कोऽपि धनिकः निशायात्रां 
समाप्य किञ्चित्‌ स्थानकं रेलयानादवातरत्‌ । प्रतीक्षालये मुखमार्जन, 
स्नानादिकं विर्धिं कृत्वा धौतवस्त्राणि परिधाय, चायविक्रयशालायां चायं 
पीत्वा स्थानकाद्‌ बहिरागत्य रिक्षायानेन उच्चन्यायालयमार्गेण प्रस्थितः। 
रिक्शाचालकस्तं नगरवैभवं श्रावयित्वा अप्रीणात्‌ । अर्धघण्टां यावत्‌ 
भ्रामयित्वा स तं उच्चन्यायालयद्रारसम्मुखमानीतवान्‌ । 

समये समये घण्टानादं शृण्वन्‌ धनिकः भोजनावकाशे पीठे उपविष्टं 
कमपि सजनं वदति, भोः सजन, न्यायालये वारं वारं घण्टानादः किमर्थं 


देर 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


भवति ? पाश्वं मन्दिरमस्ति वा? सज्जनो वदति, पार तु रेलस्थानकं वर्तते न 
मन्दिरम्‌ ।' 
अनुवाद - फसलेला श्रीमत 

उच्च न्यायालयात जाण्यासादी एक श्रीमत माणूस रात्रीचा प्रवास संपवून एका 
रेल्वे स्टेशनवर उतरला. वेटिगरुममधये मुखमार्जन स्नान वगैरे विधी उरकून धुतलेले 
कपडे घालून तसेच चहाच्या टपरीत चहा घेऊन स्टेशनचे बाहेर आला व रिकक्षेने उच्च 
न्यायालयाकडे जाणाय्या रस्त्याने निघाला. रिक्क्षाचालक, त्यास शहरातील वर्णने 
एेकवून खृष ठेवीत होता. रिकक्षाचालकाने त्यास अर्धा तास फिरवून उच्च न्यायालयाचे 
दारासमोर आणले. वे्ोवेव्ठी घंटानादं एकून त्याने दुपारचे भोजन सुदीत बाकावर 
बसलेल्या एका सद्गृहस्थास विचारले, अहो न्यायालयात सारखा सारखा घंटेचा 
आवाज कशासाठी होतो. शेजारी देऊक्छ आहे का? सदगृहस्थ त्यास म्हणतो, “अहो 
शेजारी तर रेल्वे स्टेशन आहे, मदिर नन्हे." 


३४. कप्पमाना पेटिका 


अथैकदा रेलयानेन यात्रां कुर्वती काचिल्ललना तस्याः 
सम्मुखासनस्थमन्यं यात्रिकं वदति, भोः सज्जन, ईषद्‌ उपरि पश्यतु, तत्र 
स्थापिता स्थूला लोहपेटिका यानस्य सवेगं धावनेन कथं कम्पते। मन्ये 
भवदीयैव वर्तते सा। कृपया तमुद्धृत्य अधस्तले स्थापयतु भवान्‌ । हस्ते धृतं 
प्रवासवर्णनं कियद्रम्यम्‌ । किन्तु चिन्तावशात्‌ वाचने नाहमेकवृत्तिर्भवामि।' 
यात्रिकः सविनयं ललनां ब्रवीति, “भोः महोदये मा विरमतु वाचनात्‌ , 
अलं चिन्तया तस्यां निहितानि सर्वाणि वस्तुनि अभञ्जनीयानि ।' 
अनुवाद - थरथरणारी पेटी 
एकदा रेल्वेने प्रवास करणारी एक महिला तिच्या समोरच्या बाकावर बसलेल्या 
एका प्रवाशास म्हणते, "अहो सदगृहस्थ जरा वर पहा. तेथे ठेवलेली जाडजूड लोखंडी 
पेटी रेल्वेच्या वेगाने कशी थरथरत आहे? मला वाटते आपलीच आहे ती. कृपा करुन 
तिला तेथून उचलून खाली ठेवावी. अहो हातातील हे प्रवासवर्णनाचे पुस्तक किती छान 


२५ 


-- हास्यप्रवाहः ~~ 
आहे, परतु काठजीमुके वाचनात माद्य लक्ष लागत नाही." प्रवासी त्या महिलेस आदराने 
सांगतो, "अहो मेडम, आपण आपले वाचन थाबवू नका आणि काठ्जीही करु नका. 
कारण त्या पेटीत ठेवलेल्या वस्तू मोडतोड न होणाय्या आहेत." 


३५. याचकचिन्तनम्‌ 


कोऽपि सद्गृहस्थो याचकमेकं पृच्छति, * रे याचक, किमर्थं त्वमत्र 
वृक्षस्याधो वस्त्रं प्रसार्य प्रतिदिनं याचसे ? त्वं न विकलाङ्गो न वा रुग्णः । 
किमिति त्वमुद्योगं न करोषि?" इति । याचको ब्रूते, “अहमपि तदेव 
चिन्तयामि । भवता कृतमुपदेशम्‌ अहं निपुणम्‌ अवगच्छामि । किन्तु इदं 
स्थानं त्यक्तुं तावत्‌ अवसरमेव न प्राप्नोमि" इति । 
अनुवाद - भिकाव्याचे चितन 

एकदा एक सद्गृहस्थ भिकाय्यास विचारतो, अरे तू दररोज जमिनीवर कापड 
पसरून का भीक मागतोस? तू तर रोगीही नाहीस व विकलागही नाहीस.* भिकारी 
म्हणतो, “मी सुद्धा या गोष्टीचाच नेहमी विचार करतो, आपल्या उपदेशामुठे मी खूप 
समजदार ्ञालो. परतु ही जागा सोडण्यासाठी मला वेव्छच मिक्त नाही.' 


३६. विनयजश्ञील यात्रिक 


रेलयानं प्रतीक्षमाणः कोऽपि विनयशीलः सज्जनः कञ्चित्‌ स्थानकपालं 
पृच्छति, “भोः महोदय एतस्मिन्‌ पीठे उपविश्य धूप्रपानं कुर्याम्‌ वा। तदर्थ 
कामयेऽहं सम्प्रति।' “नहि, नहि" स्थानकपालो वदति, “सार्वलौकिकस्थाने 
धूष्नपानं निषिद्धं, समीपस्थं फलकं न दृष्टवान्‌ वा? ' 

सज्जनः पुनर््रवीति, भोः अधिकारिन्‌ पीठं परितो बहवः 
तमाखुनालीखण्डाः विकीर्णाः दृश्यन्तेऽत्र पश्यतु भवान्‌ ।' “अहो, एते तु 
पृच्छां न कुर्वाणानाम्‌ । ज्ञातं वा, स्थानकपालो वदति । 
अनुवाद - विनयशील यात्रिक 

रेल्वेगाडीची वाट पहाणारा एक विनयशील पुरुष एका स्टेशनमास्तराना विचारतो, 


३६ 


--- हास्यप्रवाहः -- 
अहो महाशय, या बाकावर बसून मी धूप्रपान करु का? कारण मला सिगरेट 
ओटढण्याची तीव्र इच्छा ्ाली आहे. ' स्टेशनमास्तर म्हणतो, नाही हो नाही. सार्वजनिक 
ठिकाणी धूम्रपान निषिद्ध आहे. जवनव्टचा तो फलक आपल्याला दिसला नाही का?' 

तो सज्जन पुन्हा महणतो, “अहो साहेन बाकाच्या सभोवती विङ्याची अनेक 
थोटके येथे पसरलेली दिसत आहेत. जरा बघा ना बघा." अहो ही थोटके तर सिगारेट 
ओदू का हे न विचारणाव्याची आहेत समजले का?' स्टेशनमास्तर म्हणाले. 


३७. रुचिकरं मिश्रणम्‌ 


कश्चित्‌ सज्जनः किञ्चिदुपहारगृहं प्रविश्य तत्रस्थं भृत्यम्‌ एकां स्थालीं 
मिश्रणमानेतुमादिष्टवान्‌ । किञ्चित्‌ भुक्त्वा स भृत्यमवदत्‌ , “भोः सेवक 
अद्यतनं मिश्रणं रसहीनं वर्तते, अस्य रुचि पश्यतु। ह्यस्तनं मिश्रणं 
रुचिकरमासीत्‌ अतोऽहं अद्यात्र पुनरागतोऽस्मि।' भृत्यः ब्रवीति, भोः 
महोदय, मैवं ब्रूहि, कृपया अपमतमपाकरोतु भवान्‌ , एतद्‌ मिश्रणं तु 
ह्यस्तनमेव।' 
अनुवाद - चविष्ट मिस 

एक सद्गृहस्थ एका होटिलमध्ये जाऊन तेथील नोकराकडून एक प्लेट मिसल 
मागवितो. थोडीशी खावून तो नोकरास म्हणतो, "अरे आजची मिसठ् नेचव आहे. 
तिची जरा चव तर बघ. कालची मिसव्छ चविष्ट होती. म्हणून तर मी येथे आज पुन्हा 
आलो आहे." नोकर म्हणतो, “असे म्हणू नका हो. कृपा करुन गैरसमज दूर करा. अहो 
ही तर कालचीच आहे.' 


३८. लीलया नियुक्तिः 


मौखिकपरीक्षार्थमागतं कमपि पदान्वेषिणं युवानं परीक्षकः पृच्छति, 
“भोः सज्जन तवावेदनपत्रात्‌ दृश्यते यद्‌ एकस्मिन्नेव मासे चतुर्षु स्थानेषु त्वं 
किङ्करत्वं कृतवानसि ।' परीक्षार्थी सधैर्यं ब्रवीति, भोः महोदय भवदालोचनं 
सम्यगेव । यदपि भवद्भिः ज्ञातं स्याद्‌ यत्‌ स्थाने स्थाने ममनियुक्तिः लीलया 


2३७ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


भवति ।' 
अनुवाद - सहज नेमणूक 

नोकरीच्या शोधात असलेल्या तोडी परीक्षेसाठी आलेल्या एका तरुणास 
परीक्षक विचारतात, अहो सद्गृहस्थ तुमच्या अर्जावरून असे दिसते की, तुम्ही एकाच 
महिन्यात चार ठिकाणी नोकरी केलेली आहे." उमेदवार धैयाने म्हणाला, “अहो महोदय, 
आपण योग्यच जाणलेत आणि आपले लक्षात आलेच असेल की, ठिकठिकाणी माद्मी 
नेमणूक अगदी सहज होत आहे." 


३९. दुग्धालयः 
एकस्मिन्‌ दिने दुग्धमानेतुमिच्छन्‌ कोऽपि सनन: कच्चित्‌ दुग्धालयं 

सम्प्राप्तः। तत्रस्थं भृत्यं पृच्छति, ' रे सेवक अहमनुभवामि यत्‌ सर्वत्र मूल्यं 
वर्धित, किन्तु एतस्मिन्‌ दुग्धविक्रयगृहे मूल्यवृद्धि्नाभिवत्‌ । किं कारणम्‌ ?' 

सेवको वदति, भोः सज्जन यद्भवान्‌ वदति, तत्‌ सत्यमेव । अस्माकं 
स्वामी ग्राहकाणां दुःखं सम्यग्‌ जानाति । स ग्राहकाणां हिताय एव 
सदैव प्रयतते । दारिद्रयरेखायाः अधो वर्तमाना अपि अस्माकं नित्यग्राहकाः। 
अन्यैः स्वामिभिः मूल्यवर्धनं कृतम्‌ , अस्माकं स्वामिना तु जलवर्धनम्‌ 
इति आकूतम्‌।' 
अनुवाद - दुग्धालय 

एकदा दूध आणण्यासाठी एक सद्गृहस्थ दूध डेअरीत आला. तेथील नोकरास 
विचारतो, “अरे मी पाहतोय की, सगव्ठीकडे दुधाचे भाव वाढले आहेत. मात्र या 
दुकानात भाववाढ ली नाही. त्याचे काय कारण आहे?' 

नोकर म्हणतो, "अहो आपण जे सागत आहात ते खरेच आहे. आमच्या 
मालकाला ग्राहकाच्या दुःखाची जाणीव आहे. त्याचा गिद्हाईकाच्या हितासाठीच नेहमी 
प्रयत्न असतो. दारिद्रयरेषेखाली असणारे सुद्धा आमचे ग्राहक आहेत. अहो दुसन्या 
मालकानी भाव वाढविले आमच्या मालकाने पाणी वाढविले इतकेच. 


३८ 


-- हास्यप्रवाहः -- 
४०. यानानि मन्दं चालयतु 


कस्मिश्चिन्नगरे कोऽपि नवागतः सकुतूहलं, हस्तेन यानानि सुचयन्तं 
गणवेषधारिणं चतुष्पथनियन्त्रकं भट पृच्छति, “भोः भटवर स्थाने स्थाने मन्दं 
चालयन्तु यानानि, एतादृशानि फलकानि प्रदर्शितानि दृश्यन्ते । फलकानां किं 
प्रयोजनम्‌ ?' भटः वदति, भोः सज्जन भवतः अवलोकनं सम्यगेव । तादृशानि 
फलकानि स्थाने स्थाने स्थापितानि यतः एतस्मिन्‌ विभागे नैकोऽपि 
रुग्णालयः।' 
अनुवाद - वाहने सावकाश चालवा 

एका शहरात नव्यानेच आलेला एक इसम हाताच्या खुणानी वाहनाना मार्गदर्शन 
करणाय्या एका वाहतूक पोलिसास कुतूहलाने विचारतो, "अहो पोलीस महाशय, या 
भागात वाहने सावकाश चालवा असे दिकठिकाणी फलक लावलेले दिसत आहेत. 
इतक्या फलकाची काय जरुरी आहे ?' पोलीस म्हणतो, "कारण या भागात एकही 
दवाखाना नाही..' 


४९. शीर्षपीडा 


चिकित्सालयमागतः कोऽपि पीवरतनुः खिन्नरवदनो रुग्णः चिकित्सकं 
सविनयमभाषत, “भोः चिकित्सकवर, अहं शीर्षपीडामनुभवामि। दुःखं न 
सह्यते। केनाप्युपायेन मां त्रायतां भवान्‌ ।' सम्यक्‌ परीक्ष्य चिकित्सकस्तमाह, 
“भोः सञ्जन, रोगस्य विषये भवान्‌ वृथा चिन्तां मा करोतु । अहं भवते द्व 
गुलिके ददामि। निशायां शय्यायां स्वपनात्‌ प्रागेकां गुलिकां जलेन सह 
ग्रसताम्‌ । प्रत्युषे भवान्‌ जागर्ति चेत्‌ , द्वितीयां तथैव ग्रसेत।' 
अनुवाद - डोकेदुखी 

दवाखान्यात एक स्थूल शरीराचा परंतु अतिशय निराश असलेला रोगी नम्रपणे 
डोंक्टराना विचारतो, "अहो साहेब माञ्च डोके फार दुखत आहे. मला ते सहन होत 
नाही. काहीही करुन मला वाचवा.' डँक्टरांनी त्याची व्यवस्थित तपासणी करुन तो 


३९ 


-- हास्यप्रवाहः -- 
रोग्यास म्हणतो, "अहो आपण आपल्या दुखण्याबाबत अजिबात काव्छजी करु 
नका.आपल्याला मी दोन गोल्न्या देतो. रात्री ज्लोपण्यापूर्वीं एक गोव्टी पाण्याबरोबर घ्या. 
सकान्टी जाग आली तर दुसरी गोढ्दी तशीच घ्या. 


४२. कुञ्चिका 


कस्मिश्चित्‌ नगरे कोऽपि सजनो निवसति स्म। तेन एका दासी 
गृहकार्यार्थं नियुक्ताऽसीत्‌ । सा पात्रवस्त्रपरक्षालनादि कार्य महता विश्वासेन 
करोति। अथैकदा सा स्वामिनीं पृच्छति, “भोः स्वामिनि, अहं भवत्याः गृहे 
नैकेभ्यः वर्षेभ्यः सेवां करोमि। किन्तु भवती मयि न एतावत्‌ पर्यन्तं 
विश्वसिति।' स्वामिनी व्रवीति, अयि सेविके मा ब्रूहि एवम्‌ । अत्र हि सर्वाः 
कुञ्चिकाः तालाश्च मुक्ता वर्तन्ते।' सेविका आह, भवत्याः भाषणं सत्यमेव। 
तथापि कुञ्विकासमूहे कोषपेटिकायाः कुञ्चिका न दृश्यते।' 
अनुवाद - किल्ली 
एका गावात एक सद्गृहस्थ रहात जसत. त्यानी एका कामवालीस घरकामासादी 
ठेवले होते. ती धुणीभांडी इत्यादी कामे अत्यंत विश्वासपूर्वक करीत असे. एकदा ती 
मालकिणीस विचारते, “अहो मालकीणबाई, मी आपलेकडे अनेक वर्षापासून काम 
करीत आहे. परतु माञ््यावर आपला अजिबात विश्वास नाही." मालकीण म्हणते, “अगं 
तू असे बोलू नकोस. येथे तर सर्वत्र कुलुपे व किल्ल्या मोकल्न्या पडलेल्या आहेत.' 
सेविका महणते, "आपण म्हणता ते खरे आहे. मात्र किल्ल्याच्या जुडग्यात तिजोरीची 
चावी दिसत नाही.' 
४२३. आधारपत्रम्‌ 
कस्मिंश्चिन्नगरे सदनिकायां वृद्धो निवसति। एकस्मिन्‌ दिने 
आधारपत्राणां निरीक्षणार्थं कशचित्‌ निरीक्षकः आगतः। स वृद्धं पृच्छति, “भोः 
महोदय, कथम्‌ अद्ययावत्‌ आधारपत्रविहिनोऽस्ति भवान्‌? एतस्मिन्‌ 
गृहसङ्कुले प्रायः सर्वेऽपि पत्रमेतद्‌ धारयन्ति।' 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


वृद्धो वदति, भोः अधिकारिन्‌, वृत्तपत्राणि पठित्वा अहमाधारपत्रविषये 
सम्यग्‌ जानामि, किन्तु तत्प्राप्त्यर्थं न मे कोऽप्याधारः।' 

वृद्धो निवृत्तसंस्कृताध्यापक आसीत्‌ । संस्कृतलेखनवाचने बहूधा मग्न 
आसीत्‌ । तं परितः विकीर्णानि पुस्तकानि दुष्टरा निरीक्षकमहोदयः तमभिवाद्य 
सविनयं तं सस्कृतं श्रावयितुं प्रार्थयते। वृद्धः किच्िद्रिहस्य तमित्थं श्रावयति। 

आधारपत्रादि कथं लभेय । न मे तदर्थं सदने सहायः।। 

प्रयोजनं किं खलु मेऽस्ति तेन । दिनानि शेषाणि यतः कियन्ति ॥ 
अनुवाद्‌ - आधारपत्र 

एका सदनिकेत एक वृद्ध रहात होता. एकदा आधारपत्राच्या पहाणीसाठी एक 
निरीक्षक आला. तो वृद्धास विचारतो, अहो महाशय, आजपर्यत तुम्ही 
आधारपत्राशिवाय कसे आहात ? या सोसायटीतील बहुतेक सर्वाकडे आधारकाई 
आहेत. वृद्ध म्हणतो, वर्तमानपत्रे वाचून मला आधारकार्डाबाबत चांगले समजले आहे. 
परतु ते मिव्विण्यासाठी मला कोणाचाही आधार नाही. 

वृद्ध गृहस्थ हे संस्कृत विषयाचे सेवानिवृत्त अध्यापक होते. संस्कृत वाचनात व 
लिहिण्यात बन्याचदा ते मगन असत. त्याचे अवतीभवती पसरलेली पुस्तके पाहून 
निरीक्षक त्यांना आदरपूर्वक नमस्कार करुन त्याना संस्कृत एेकविण्याची विनंती करतात. 
वृद्ध॒ अध्यापक थोडेसे हसून त्याला खालीलप्रमाणे एेकवतात. 

अहो आधारकाड मला कसे मिठेल ? त्यासाठी माया घरात कोणी मदतनीस 
नाही. आणि खरंच, त्याची आज मला काय आवश्यकता आहे ? कारण माञ्े आता 
किती दिवस उरलेत ? 


४४. सिद्रानाशः 


वर्षद्रयादाराभ्य अनिद्रापीडात्रस्तः कोऽपि सज्जनो भविष्यवेत्तारं पृच्छति, 
भोः गुरुवर अहं निद्रानारोन पीडितोऽस्मि। पश्यतु ममैतां जन्मपत्रिकाम्‌ । 
नैकैः चिकित्सकैर्त्तौषधैर्न मे कोऽपि लाभोऽभवत्‌ । जीवने न मे कापि 
चिन्ता। केवलं निद्रानाशो मां त्रसति तीव्रम्‌ । कृपया कथयतु भवान्‌ कमपि 


४९१ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


उपायम्‌ ।' 

तस्य जन्मपत्रिकां सम्यगवलोक्य शुक्लशीलासाहाय्येन अभ्यासपूर्व 
किञ्चित्‌ गणितं लिखित्वा भविष्यवेत्ता ब्रवीति, “भोः सजन, 
द्विवर्षकालाभ्यन्तरे भवत्नद्रास्थले परिवर्तनमभूद्रा ? यदि तथा स्यात्‌ तर्हि 
भवान्‌ अद्यारभ्य पूर्वस्थल एव निद्रां करोतु तदनन्तरं दरक्ष्यामि।' 

सज्जनो भाषते, "मम निद्रास्थले परिवर्तनं भूतमिति सत्यम्‌ , किन्तु 
सम्प्रति पूर्वस्थले शयनमशक्यमेव, यतो वर्षद्रयात्‌ प्रागहं कारागृहे दशवर्षाणि 
यावत्‌ बन्दिरिसम्‌ ।' 
अनुवाद - निद्रानाश 

दोन वर्षापासून ज्ञोप नसल्याने त्रस्त असलेला एक गृहस्थ ज्योतिषाकडे जातो व 
म्हणतो, महाराज, माञ्ी ही जन्मपत्रिका पहा. दोन वर्षापासून मला ज्ञोप लागत नाही. 
अनेक डोक्टरांकदून निरनिराव्ी ओषधे घेतली. परतु माञ्चा काहीही फायदा ्लाला नाही. 
मला आयुष्यात कोणतीही काजी नाही. फक्त ज्ञोप नसल्यामुठेच मला खूप त्रास 
होत आहे. आपण काहीतरी उपाय सांगा. 

त्याची जन्मपत्रिका पाहून थोड्याशा अभ्यासाने खडूने काहीतरी गणित माडून 
ज्योतिषी त्यास म्हणतो, महोदय, हे बघा, दोन वर्षाच्या काठात आपल्या ञ्योपेच्या 
जागेत बदल इ्ञाला आहे काय ? तसे असेल तर आपण आजपासून पूर्वीच्या जागेवर 
ब्लोपण्यास जा. मग पाहीन. 

तो गृहस्थ म्हणतो, "माञ्या ज्लोपेच्या जागेत बदल ज्ञाला आहे हे सत्य आहे. 
परतु आता पूर्वीच्या जागेवर ज्लोपणे अशक्यच आहे. कारण दोन वर्षापूर्वीं मी तुरुगात 
दहा वर्षापासून कैदी होतो." 


४५. उशीरासवः 


अथैकदा कस्यचित्कार्यालयस्याधीक्षकः काञ्चित्‌ महिलालिपिकारां 
पृच्छति, “भोः महोदये, उपस्थिति-पुस्तकमवलोक्य अहं मन्ये, यद्‌ अधुना 
भवती प्रायशः प्रत्यहमेव कार्यालयं विलम्बेनागच्छति । किं कारणम्‌?" 


र्‌ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


लेखनिका वदति, "महोदय, भवान्‌ पूर्वतो जानाति यदहं केनचिद्‌ रोगेण 
पीडिताऽस्मि । अहं विषमचिकित्सानुसारम्‌ ओषधानि गृहीतवती । किन्तु 
अधुना तां चिकित्सापद्धतिं विहाय आयुवेदचिकित्सानुसार, भोज्यौषधं मया 
सेव्यते ।' अधीक्षकस्तां पृच्छति, किं नाम तदौषधस्य ?' सा प्रत्युत्तरति, 
ˆ“ उशीरासवः'' इति. 
# मराठी भाषायाम्‌ 'उशीर' इति पदस्य विलम्ब इत्यर्थो भवति । 

अनुवाद - उशीरासव 

एकदा एक कार्यालय अधीक्षक, एका महिला लिपिकेस विचारतो, “अहो मेडम, 
उपस्थिती पुस्तिकावरून असे दिसते की, अलीकडे आपण कार्यालयात बहूधा द्ररोज 
उशीरा येत आहात. कशासाटठी ?' लिपिका म्हणते, “साहेब, आपणास माहिती आहे 
की, मी एका रोगाने पीडित आहे. मी अँलोपथी चिकित्सापद्धतीने आतापर्यत ओषधे 
घेत होते. मात्र आता ती सोडून मी आयुर्वेदपद्धतीनुसार ओषधे घेत आहे. यावर 
अधीक्षक तिला विचारतात, (त्या ओषधाचे काय नाव आहे ?' 'उशीरासव' त्यामुढे 
असेल कदाचित. ती उत्तरते. 


४६. पृष्ठतः पश्यतु 

एकदा परीक्षास्थले उत्तरपत्रिकां लिखननेकः छात्रः मुहरमुहुः तस्य पृष्ठतः 
पश्यति। तस्य एतां कृतिमालोक्य पर्यवेक्षकः शनैः तस्य छात्रस्य समीपमागत्य 
तं पृच्छति, ˆ रे भद्र, किमर्थ त्वं वारंवारं तव पृष्ठतः पश्यसि ?' छात्रो वदति, 
“पश्यतु भवान्‌ एतस्याः प्रश्चपत्रिकायाः तलभागे लिखितमिदम्‌ -- पृष्ठतः 
पश्यतु" इति। 
अनुवाद्‌ - मागे पहा 

एकदा एका परीक्षा होलमध्ये उत्तरपत्रिका लिहिण्यास एक विद्यार्थी वारवार मागे 
वव्यून पाहतो. हे पाहून पर्यवेक्षक हब्टृह्टू त्याच्याजवठ जाऊन त्यास विचारतो, "अरे 
तू सारखा मागे वव्यून का पहातोस?' विद्यार्थी म्हणतो, "आपण या प्रश्रपत्रिकेच्या 
खाली पहा, हे लिहिले आहे की, "मागे पहा. 


दे 


-- हास्यप्रवाहः -- 
४७. भोजनाय आमन्रणम्‌ 


एकः सुशीलपुरुषः स्वमित्रं भोजनार्थमामन्त्रयते। मित्रं तं पृच्छति, 
“अयि मदीय प्रिय वयस्य, त्वं मां तव गृहे भोजनार्थं महता प्रेम्णा आद्वयसि। 
अवश्यम्‌ अहम्‌ आगमिष्यामि। चिन्ता माऽस्तु । किन्तु आदौ मे कथय, किं 
तव भार्या एतज्जानाति ?' सुशीलपुरुषः वदति, हे सखे, अद्य प्रभाते हि तव 
आमन्त्रणविषये सा मया सह हस्ते लगुडं गृहीत्वा उच्चैः कलहं कृतवती।' 
अनुवाद - भोजनासाठी आमत्रण 

एकदा एक सद्गृहस्थ आपल्या मित्रास भोजनासाठी घरी येण्याचे आमत्रण देतो. 
मित्र त्यास विचारतो, "अरे मित्रा तू मला घरी मोठ्या प्रेमाने बोलावीत आहेस. मी 
अवश्य येईन. काव्छजी करु नको. परतु तू मला हे साग की तुञ्या पत्नीस हे माहिती 
आहे का?" “अरे मित्रा तुञ्ध्या आमत्रणाबदहल तर तिने अगदी हातात काठी घेऊन 
माञ्याशी आज सकाव्ीच भांडण केले.' 


४८. समयसारिणी 


एकदा कस्यचिद्‌ रेलस्थानकस्य विश्रामगृहे केचिद्‌ यात्रिकाः रेलयानानां 
प्रतीक्षां कुर्वाणाः उपविष्टाः। अत्रान्तरे यात्रानुज्ञापत्राणां निरीक्षणाय गणवेषधारी 
कोऽपि स्थानकनिरीक्षकः तत्र उपस्थितः। तदा कोऽपि यात्रिकः तं पृच्छति, 
भोः अधिकारिमहाशय, किमर्थं रेलयानानां समयसारिणी प्रदर्शिता भवति ? 
यतो नैकमपि रेलयानं यथासमयं नियतवेलं धावति।' 

स निरीक्षको न केवलं संस्कृतानुरागी, गुजञ्जारवपाठकः च आसीत्‌, 
अपि तु संस्कृतकविः अपि अभवत्‌ । प्रत्युत्पन्नमतिः स महाशयः ईषत्‌ 
हासमुखः शीघ्रं स्वरचितं काव्यं अश्रावयत्‌ - 

तेषां विलम्बो यदि नास्ति नित्यः, प्रयोजनं किं नु विरामधाम्नः । 
अपि च - 

कियद्विलम्बाद्‌ उपयाति यानं । ज्ञातुं तदर्थं किल सारणीयम्‌ ॥ 


111 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


समीपम्‌ आसन्दिकोपविष्टः कश्चित्‌ संस्कृतप्राध्यापकः इदम्‌ उत्तरं 
निशम्य विस्मयस्य परां काष्ठाम्‌ अगच्छत्‌ । स्वगतं चावदत्‌ , धन्यं तद्‌ 
रेलप्रशासनं यत्र सेवकाः अपि कालिदासवत्‌ काव्यं कतुं क्षमाः ।' 
अनुवाद - वेव्टापत्रक 

एकदा कोण्या एका रेल्वे स्टेशनच्या विश्रामगृहात काही प्रवासी गाङ्यांची वाट 
पहात होते. इतक्यात एक तिकिट तपासनीस तिकिटे तपासण्यासाठी तेथे आला. 
त्यावेव्ठी एक यात्रेकरु त्यास विचारतो, (अहो अधिकारी महोदय, काय हो गाङ्यांचे 
वेव्टापत्रक कशासादी लावले आहे ? कारण एकही गाडी वेढटेवर धावत नाही." 

तो तिकिट तपासनीस केवव्ठ संस्कृत जाणणारा, गुञ्जारव या त्रैमासिकाचा 
वाचकच नव्हता तर तो संस्कृत कवीही होता. तो हजरजबानी असून थोडेसे हास्यमुखाने 
लगेच स्वरचितकाव्य त्याला एेकवितो - 

'त्याना (गाङ्याना) नेहमी विलंब होत नसेल तर विश्रातिगृहाची आवश्यकता 
काय आहे ? शिवाय, गाङ्या किती उशीरा धावत आहेत हे समजण्यासाटीच खरोखर 
वेव्टापत्रक आहे." 

जवव्टच्या बाकावर बसलेल्या एका संस्कृत प्राध्यापकांस हे उत्तर एेकून खृप 
आश्चर्य वाटले व ते मनाशी म्हणाले धन्य असो त्या रेल्वे खात्याची जेथील नोकरसुद्धा 
कालिदासाप्रमाणे काव्य करु शकतात, 

४९. क्व गन्तव्यम्‌ 

कोऽपि वृद्धः रेलस्थानकं गत्वा स्थानकपालं रेलयानानां 
गमनागमनसमयं पृच्छति। वारंवारं पृष्टः स्थानकपालः ईषत्‌ क्रुद्धः व्रवीति, 
“भो तात किमर्थं सर्वेषाम्‌ यानानाम्‌ समयान्‌ भवान्‌ पृच्छति ? केन यानेन, 
क्व च गन्तव्यं भवता ?' वृद्धः ब्रूते “नाहं किमपि स्थानकं गन्तुमिच्छामि। 
किन्तु एतादृशान्‌ विस्तीर्णान्‌ रेलमार्गान्‌ अतिक्रम्य पारं गन्तुमिच्छामि।' 
अनुवाद्‌ - कोठे जायचे ? 

कोणी एक वृद्ध॒ रेल्वे स्टेशनवर जाऊन रेल्वे स्टेशनमास्तराना गाङ्यांच्या 
जाण्यायेण्याच्या वेव्टासंबधी विचारतो. वार्वार विचारले गेल्यामुके स्टेशनमास्तर 


र्त्‌ 


--- हास्यप्रवाहः -- 
थोड्याशा रागाने विचारतो, अहो काका, तुम्ही सर्वच गाङ्याच्या वेव्ठा कशासाटठी 
विचारत आहात ? आपणास कोणत्या गाड़ीने व कोठे जावयाचे आहे ?' वृद्धं महणतो, 
मला कोणत्याही स्टेशनला जावयाचे नाही, अहो इतके पसरलेले रुक ओलाडून ते 
मला पार करुन जाण्याचे आहे ना !' 


५०. तिस्रः पिपीलिकाः 


मार्गेण भ्रमन्त्यः तिस्रः पिपीलिकाः मार्गमध्ये कानपि शर्करकणान्‌ 
प्राप्तवत्यः। तासु द्रे पिपीलिके तान्‌ कणान्‌ अभक्षयताम्‌ । एका तु निश्चला 
स्थिता। ते पिपीलिके तां तिष्ठन्तीं पृष्टवत्यौ, ˆ किमर्थं त्वं शर्करकणान्‌ न 
भक्षितवती ? किं तवोदरे स्वल्पमपि स्थानं नावर्तत ?' सा अब्रवीत्‌ , † नहि, 
नहि, अहं तु मधुमेहेन ग्रस्ताऽस्मि।' 
अनुवाद - तीन मुम्या 

रस्त्याने भटकणाय्या तीन मुग्याना वाटेत काही साखरेचे कण मिव्ठाले. त्यापैकी 
दोन मुग्यानी ते कण खाल्ले. एक मुंगी मात्र निश्चल थांबून राहिली. त्या दोन मुमग्यानी 
त्या थांबलेल्या मुंगीस विचारले, "तू साखरेचे कण का खाल्ले नाहीस ? तुञ्या पोटात 
थोडीसुद्धा जागा नाही काय ?' ती महणते, नाही नाही, तसे नाही. मला मधुमेह याला 
आहे. 

५९१. जानुवेदना 

अथैकदा एकस्मिन्‌ गृहसङ्कुले वसन्तौ द्रौ वृद्धौ सङ्कुलप्राङ्गणे स्थिते 
पीठे नित्यं सायङ्काले उपविश्य जल्पनं कुरुतः स्म। एकस्मिन्‌ दिने एकः 
वृद्धः द्वितीयं सस्नेहं पृच्छति, “भोः सज्जन अहं बहुभ्यो दिनेभ्यो जानुवेदनेन 
त्रस्तोऽस्मि। चिकित्सकस्य आदेशात्‌ प्रतिदिनमहं विंशति रूप्यकाणां 
गुलिकासेवनं मासादारभ्य करोमि, तथापि अद्यतनदिवसपर्यन्तं न मे कोऽपि 
लाभोऽभवत्‌ ।' 

सज्जनस्तं वदति, “भोः मित्रवर, अहं जानामि भवद्न्यथाम्‌ । तदर्थम्‌ 


॥ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


अहम्‌ उपायमेकं कथयामि। श्रसतनदिनादारभ्य दश रूप्यकाणामेव गुलिकाः 
भवान्‌ भक्षयतु येन न कापि हानिर्भवेत्‌ अपितु प्रत्यहं दशरूप्यकाणां लाभो 
भवेदिति मे मतिः।' 
अनुवाद - गुडघेदुखी 

गृहनिर्माण संस्थेत राहणारे दोन वृद्ध पटांगणातील बाकावर बसून रोज सायकाव्दी 
गप्पागोष्टी करत बसत असत. एकदा त्यातील एक वृद्ध दुसग्यास प्रेमपूर्वक विचारतो, 
अहो मी फार दिवसांपासून गुडघेदुखीने त्रस्त आहे. डक्टरांच्या सागण्यावरुन मी दररोज 
वीस रुपये किमतीच्या गोव्व्या एक महिन्यापासून घेत आहे. परतु आजपर्यत मला 
काहीही फायदा याला नाही. 

वृद्ध त्यास म्हणतो, ॐरे मित्रा मी तुञ्ची व्यथा चांगली समजतो. त्यासाठी मी तुला 
एक उपाय सागतो. उद्यापासून तू फक्त दहा रुपये किंमतीच्या गोव्व्या खा. त्यामुके तुद्य 
काहीही नुकसान होणार नाही. परतु दररोज दहा रुपयाचा फायदाच होईल असे मला 
वाटते. 


५२. चिकित्सकस्य शिरःपीडा 


कस्यचित्‌ चिकित्सकस्य मित्रं तं पृच्छति, ˆ रे वयस्य किमर्थं त्वमधुना 
सर्वदा चिन्ताग्रस्तो दृश्यसे ? का पीडा त्वां त्रसति।' चिकित्सको वदति, (अहं 
शिरःपीडया त्रस्तोऽस्मि।' मित्र ब्रवीति, (त्वं तु स्वयं चिकित्सकोऽसि। न 
जानासि ओषधानि वा ?' चिकित्सकः सखेदं कथयति, शृणु , मासादारभ्य 
मम चिकित्सालयमागताः रुग्णाः सर्वेऽपि शिरःपीडनत्रस्ताः। किं क्रियताम्‌ ?' 
अनुवाद्‌ - डोक्टरची डोकेदुखी 

एकदा एका डक्टरास त्याचा मित्र विचारतो, अरे मित्रा तू हल्ली नेहमी काठ्जीत 
असलेला का दिसतो ? तुला कसली काठ्छजी आहे ? डकटर म्हणतात, मी डोकेदुखीने 
त्रस्त आहे. मित्र म्हणतो, अरे तू तर स्वतःच डोक्टर आहेस. तुला ओषधे माहिती 
नाहीत का? डाक्टर महाशय दुःखी अंतःकरणाने म्हणतात, एेक, एक महिन्यापासून 
माया दवाखान्यात आलेले सगढठे रोगी डोकेदुखीनेच त्रस्त ज्ञाले आहेत. काय करावे? 


४७ 


-- हास्यप्रवाहः -- 
५३. नित्यप्रवृत्तिः 


कस्मिश्चित्‌ कारागृहे कश्चित्‌ रक्षापुरुषः आसीत्‌ । शासनदत्ते निवासगृहे 
स सकुटुम्ब निवसति स्म। प्रत्यहं भवतः धनव्ययस्य लेखनं दैनन्दिन्यां 
व्ययपुस्तिकायां लेखनं तस्य नित्यप्रवृत्तिरासीत्‌ । अङ्गणवाडी सेविका इति 
रूपेण तस्य भार्या नातिदूरस्थिते ग्रामे कार्यं करोति स्म। एकस्मिन्नवकाशे दिने 
सा पतिं पृच्छति, “भोः पतिवर, अहं पश्यामि यत्‌ भवतः व्ययपुस्तिकायां 
चतुर्मासादारभ्य केशकर्तनार्थं कृतन्ययस्य लेखनं न॒ कृतं भवता, 
विस्मरणाद्रा ?' 

पतिः वदति, “अयि प्रिये, यद्‌ त्वं वदसि तद्‌ सत्यमेव। कियती 
चतुराऽसि त्वम्‌ । एतादृशेन सृक्ष्मावलोकनेन ते, मम प्रभूतः सन्तोषः जातः। 
शृणु , नैतद्‌ विस्मरणीयम्‌ । चतुर्मासपूर्वं कारागृहमागतेषु बन्दिषु एकोऽस्ति 
नापितो वृत्या।' 
अनुवाद्‌ - पडले ववण 

एका तुरुगात पहारा करणारा एक पोलीस होता. शासनाने दिलेल्या घरात तो 
सहकुटंब रहात होता. दरदिवशी होणाय्या खर्चाची नोदवहीत नोद्‌ करण्याची त्यास 
सवय होती. जवच्छच्याच गावात त्याची पत्नी अगणवाडी सेविका म्हणून नोकरी करीत 
होती. एकदा सुद्वीच्या काव्ात ती पतीस विचारते, अहो आपली खर्चाची वही वाचून 
पाहता असे दिसते की, चार महिन्यापासून आपण केस कापण्याच्या खर्चाबाबत काहीही 
नोद केली नाही. विसरलात म्हणून का? 

नवरा म्हणतो, अगं तू जे म्हणतेस ते सत्य आहे. तू किती चतुर आहेस. तुद्यी ही 
अगदी सूक्ष्म नजर पाहून मला खूप संतोष वाटतो. तर एेक, अशी नोद्‌ करण्याचे 
विसरलेलो नाही. चार महिन्यापूर्वीं तुरुगात आलेल्या कैद्यामध्ये एक न्हावी आहे. 


५४ . इच्छामरणम्‌ 
कस्मिश्चित्‌ शुश्रूषागृहे अन्तरूरूणविभागस्थः कोऽपि वृद्धरुग्णः चिकित्सकं 


४८ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


चिकित्सकं वारं वारं वदति, भोः वैद्यवर, अहं नैकैः व्याधिभिः तथा 
कुटुम्बकलहेनापि नितरां पीडितोऽस्मि। नाहं जीवितुं कामये। कृपया मां 
मारयतु, पश्चात्‌ नाहं भवननिन्दां करिष्यामि' (हास्यं)। चिकित्सको वदति, 
“महोदय, रुग्णालयाः रुग्णान्‌ मारयितुं न स्थापिताः। भवान्‌ वातुलः इव मा 
व्रवीतु ।' 

अत्रान्तरे तत्रस्थः कोऽपि कक्षापुरुषः वृद्धस्य भाषणं श्रुत्वा नातिदूरं गत्वा 
चिकित्सकं वदति, "वृद्धस्य स्थितिमालोक्य तदर्थम्‌ अहमेकमुपायं कथयामि। 
ऊर्ध्वतले सप्तक्रमाङ्कायां खट्वायां वृद्धः स्थापनीयः यतः तत्रस्थो रूणः 
षट्सप्तदिनावधावेव दिवं प्रयातीति खट्वायाः इतिहासः।' 
अनुवाद्‌ - इच्छामरण 

एका होस्पिटलमध्ये आंतररुग्ण विभागातील एक वृद्ध रोगी डोक्टराना वारंवार 
सांगतो, अहो डोक्टरसाहेन मी अनेक व्याधीनी तसेच आमचे कौटबिक भांडणामुके 
त्रस्त ्ालो आहे. मला जगण्याची आता इच्छा नाही. कृपा करून मला मारा. नंतर मी 
आपणास दोष देणार नाही (हशा). डोक्टर म्हणतात, अहो महाशय, रुग्णालये रोग्याना 
मारण्यासादी स्थापन केलेली नसतात. आपण वेड्यासारखे बोलू नका. 

इतक्यात तेथील एक वोडरबोय वृद्धाचे संभाषण एेकून जवव्च जाऊन डोक्टराना 
महणतो, डक्टरसाहेव या वृद्धाची परिस्थिती पाहून त्यासाठी मी एक उपाय सांगतो. 
वरच्या मजल्यावरील सात नबरच्या कोंटवर या वृद्धास ठेवावे. कारण सद्र कंटवरील 
रोगी सहा-सात दिवसातच मरण पावतो असा या कोटचा इतिहास आहे. 


५५. इष्टसिद्धिः 
एकस्यां सदनिकायां निवसन्‌ कोऽपि मध्यवयाः सज्जनः प्रतिवेशिनः 
पुत्रं पृच्छति, ` रे युवन्‌ , अहं पश्यामि यत्‌ तव षटूसप्ताः सखायः सन्ति 
तेषु एकः सखा पीवरतनुः मन्दगतिः च वर्तते। अन्ये सखायः सामान्यप्रकृतयः 
वर्तन्ते। कथमेतद्‌ वैषम्यम्‌? अपि युष्मभ्यं रोचते? ' 


४९ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


युवा वदति, भोः सज्जन यद्‌ भवान्‌ वदति तद्‌ सत्यमेव। तद्विषये 
शृणोतु भवान्‌ । अस्माकम्‌ एष सखा धनिकस्य पुत्रः वर्तते। तदेव अस्माकं 
वस्तुतः महन्मित्रम्‌ यतः यदा वयम्‌ उपहारगृहात्‌ बहिर्गच्छामः तदा तस्य 
स्थूलत्वात्‌ , शनैः चलनात्‌ च स सर्वेषाम्‌ अन्ते बहिरागच्छति येन अस्माकं 
इष्टसिद्धिर्भवति।' (खाद्यस्य शुल्कं स एव पूरयति) सज्जनः उच्चैः हसति। 
अनुवाद - इच्छापूतीं 

एकदा एका सदनिकेत राहणारे मध्यमवयाचे एक सद्गृहस्थ शेजारी राहणाव्याच्या 
मुलास विचारतात, अरे मी असे पाहतो की, तुला सहा सात मित्र आहेत. त्यापैकी 
एक मित्र जाडजूड व हव्दू चालणारा आहे. दुसरे मित्र मात्र सर्वसाधारण तव्येतीचे आहे. 
ही विषमता कशी? तुला हे आवडते का? 

तो तरुण म्हणतो, अहो सज्जन, आपण जे म्हणता ते खरेच आहे. त्याविषयी 
एेका. आमचा हा मित्र एका श्रीम॑ताचा मुलगा आहे. आणि तोच आमचा खराखुरा 
मित्र॒ आहे. कारण आम्ही होटेलातून जेव्हा बाहेर जातो त्यावेव्ी त्याच्या 
जाडजुडपणामुके तसेच हब्ट्‌ चालीने तो सर्वाच्या शेवटी बाहेर येतो. त्यामुठे आमची 
इच्छा पूर्णं होते (होटेलचे बिल तोच भरतो). तो सज्जन जोराने हसतो. 


५६. आवाहनम्‌ 


अथैकदा नवनिर्वाचितः गृहमन्त्रिमहोदयः गृहविभागसम्बद्धान्‌ 

विषयाननुसृत्य सुचनाप्रेषणार्थं प्रसारमाध्यमद्वारा जनान्‌ आह्वयति । नैके जनाः 
विविधाः सूचनाः प्रेषितवन्तः। तेषु एकः सज्जनः सुचनापपत्रे लिखितवान्‌ यत्‌ 
सर्वकारीयकर्मकारिणां कृते तथा मन्त्रिवराणां कृते शीतस्थले कारागृहं 
निर्मातव्यम्‌ । 
अनुवाद - आवाहन 

एकदा नव्याने निवडून आलेले गृहमंत्री प्रसारमाध्यमातून गृहखात्याचे विषयावर 
सूचना करण्याचे लोकाना आवाहन करतात. अनेकजण निरनिराव्न्या सूचना पाठवितात, 
त्याचेपैकी एक सद्गृहस्थ पत्राने अशी सूचना करतो की , सरकारी नोकरासाठी व 


५० 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


मत्र्यासाठी थंड हवेच्या ठिकाणी तुरुग बाधावा. 


५७. अक्षरज्ञः 
अथैकदा ओषधानि क्रेतुमिच्छन्‌ कश्चित्‌ ग्राहकः ओौषधालयं गत्वा 

तत्रस्थं भृत्यमेकं सकुतूहलं पृच्छति, “भोः सज्जन, अहं ज्ञातुमिच्छामि यत्‌ 
भवद्विपण्याम्‌ एकः अतिवृद्धः आसन्दे उपविष्टः नित्यं दृश्यते। स 
युष्मत्स्वामिनः बान्धवः वर्तते वा ?' भृत्यस्तं वदति, “भोः सज्जन, शृणोतु । 
एतं विशालं ओषधालयं प्रत्यहं प्रायशः पशसहस्रसङ्ख्यात्मकाः ग्राहकाः 
आगच्छन्ति। विविधानां चिकित्सकानाम्‌ अक्षराणि को जानाति? स तु 
अत्रनियुक्तः अक्षरज्ञः।' 
अनुवाद - अक्षरज्ञानी 

एकदा ओषधे विकत घेणारा एक ग्राहक ओौषधालयात जाऊन तेथील नोकरास 
कुतूहलाने विचारतो. अहो मला ही माहिती हवी आहे की आपल्या दुकानात एक 
अतिवृद्ध खुर्चीत बसलेला नेहमी दिसतो. तो तुमच्या मालकाचा नातेवाईक आहे का? 
नोकर त्यास म्हणतो, अहो सद्गृहस्थ, एेका- या मोठ्या ओषधांच्या दुकानात दररोज 
साधारणपणे पाच हजार गिर्हाईके येत असतात. निरनिराव््या डोक्टराची अक्षरे कोण 
ओठखतो. तो तर येथे नेमणुकीस असलेला अक्षरतज्ञ आहे. 


५८. मूषकव्यापारः 


अथैकदा पात्रं प्रक्षालयन्ती काचित्‌ ललना स्वामिनीं ब्रवीति, “भो 
स्वामिनि, भवत्या नवनिर्मितमिदं भवनम्‌ उचितसाधनयुक्तमस्ति। तथापि 
पूर्वतनं सदनमेव मह्यमरोचत।' स्वामिनी वदति, “अयि सेविके, त्वं कथमेतद्‌ 
व्रवीषि, आश्र्यमिदं खलु ।' ललना व्रवीति, “भोः स्वामिनि, शृणोतु भवती। 
पूर्वतन सदने बहवः मूषकाः आसन्‌ । तैः निशायां कृतेन व्यापारेण मम अर्धं 
कार्य जातमासीत्‌ ।' 


५९१ 


-- हास्यप्रवाहः ~~ 
अनुवाद - उदराचे उद्योग 
एकदा कोणी एक भांडी घासणारी बाई मालकिणीस महणते, “अहो बाई आपण 
नवीनच बाधलेले हे घर सर्व जरूरत्या सुखसो्यीनी युक्त असे आहे. मात्र मला आपले 
पूर्वी असलेले जुने घरच फार आवडत होते." मालकीणबाई तिला म्हणते, "अगं तू 
असे कसे महणतेस ? हे तर मोठे आश्चर्यच आहे." भादीवाली म्हणते, "बाईसाहेन, 
जरा एका. पूर्वीच्या घरात पुष्कठ्छ उदीर होते. रात्रभर त्यानी केलेल्या उद्योगाने माञ्च 
अर्धं काम ्ालेले असावयाचे.' 


५९. मातापित्रोः आशीः 


महामार्गेण धावत्‌ किमपि चतुश्वक्रयानं शिलातैलं भर्त 
शिलातैलभरणकेन्द्रं प्रविष्टम्‌ । “मातापित्रोः आशीः" इति यानस्य पाश्च 
पृथुशब्दैः चित्रितं वाक्यं तत्रस्थः भृत्यः पठितवान्‌ । इन्धनस्य शुल्कं प्रदाय 
यानस्य स्वामी प्रस्थानमारभते। अत्रान्तरे तत्रस्थः भृत्यः स्वामिनं ब्रवीति, 
भोः महोदय यानस्य पाश्वं लिखितं मया पठितमस्ति । अहो, महद्भाग्यं 
भवतः। क्व वर्तेते भवतः मातापितरौ ?' 'वृद्धाश्रमे' इति उक्त्वा स्वामी यानं 
सवेगं चालयति। 
अनुवाद - आईवडिलाचा आशीर्वाद 

महामागनि चालणारे एक चार्चाकी वाहन पेटोल भरणेसाटी पेदरोलपपाचे 
ठिकाणी आले. “आईवडिलाचा आशीर्वाद" हे गाडीचे मागील बाजूस ठव्छक 
अक्षरातील रगविलेले वाक्य तेथील नोकराने वाचले. गाडीत भरलेल्या इधनाचे पैसे 
भरुन गाडीचा मालक गाडी घेऊन निघाला. इतक्यात तेथील नोकर्‌ गाडीच्या मालकास 
म्हणतो, साहेब, आपले मोठे भाग्य आहे. आपले आईवडील कोठे असतात ? 
'वृद्धाश्रमात' असे सागून मालक जोरात गाडी चालवितो. 


६०. स्थानमाहात्म्यम्‌ 
कश्चित्‌ रक्षापुरुषः कच्चित्‌ चौरं धृत्वा तस्य हस्तं ङ्खलया बद्ध्वा 


५२ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


तथा अन्यद्‌ हस्तं रज्ज्वा बद्ध्वा तं मुख्य रक्षानिरीक्षकस्य पुरतः 
स्थापितवान्‌। चौरं कांश्चित्‌ प्रश्रान्‌ पृष्टा निरीक्षकः तं बन्दीगृहं स्थापयितुं 
रक्षापुरुषम्‌ आदिष्टवान्‌ । 

अत्रान्तरे आदेशमेतम्‌ श्रुत्वा चौरः उच्चैः हसितुमारभत। निरीक्षकः 
तं पृच्छति, ˆ रे लुठक न ते लज्जा वा? न ते भयं वा? किमर्थं त्वम्‌ उच्चैः 
हससि ?' चौरः मन्दं विहस्याब्रवीत्‌ , “भोः महोदय अहं तु दीनोऽस्मि 
निरक्षरोऽपि। नाहं कदापि भवत्स्थानम्‌ उपवेषं शक्नोमि। तथापि मत्स्थाने 
उपवेशनं भवतः शक्यं स्यादिति विचिन्त्य अहं हसामि ' इति। 
अनुवाद - जागेचा महिमा 

एका पोलिसाने एका चोराच्या एका हातात बेडी घालून दुसन्या हातास दोर 
बाधून त्यास मुख्य पोलीस निरीक्षकासमोर उभे केले. निरीक्षकानी चोरास काही प्रश्न 
विचारुन पोलिसास त्यास एका तुरुगात ठेवण्याचा आदेश दिला, 

हा आदेश एेकून चोराने जोरात हसण्यास सुरुवात केली. निरीक्षक त्यास विचारतो, 
अरे चोरा, तुला काही लाज वाटते का? तुला कसली भीती वाटत नाही का? तू 
जोरजोरात कशास हसतोस ? हसय्या चेहव्याने चोर म्हणतो, अहो साहेव मी गरीब 
माणूस आहे व निरक्षरपण आहे. मी आपले जागेवर कधीही बसू शकणार नाही. परतु 
आपण मात्र माञ्च जागेवर बसू शकता या विचाराने मला हसू आले इतकेच. 


६९. आधारः 


कस्मिित्‌ ग्रामे प्राथमिकशालायाः भवनं पुरातनमभवत्‌ । कक्षासु 
काष्ठस्तम्भानाम्‌ आधारेण भित्तयः स्थिताः आसन्‌ । इदं वृत्तं वृत्तपत्रषु 
प्रकाशितम्‌ जातम्‌ । यथार्थतां प्रमाणीकुर्वाणानि छायाचित्राण्यपि मुद्रितानि । 
मुख्याध्यापकमहोदयः वृत्तपत्रं हस्ते गृहीत्वा पञ्चायतप्रमुखाय तद्‌ अयच्छत्‌। 
ग्रामपञ्चायतप्रमुखः केचित्‌ ग्रामस्थाः च पूर्वानुमतिं प्राप्य मण्डलपरिषदध्यक्षं 
अमिलन्‌ । 


५२ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


वृत्तपत्रं पठित्वा आगतानां सविस्तरं कथनं श्रुत्वा च अध्यक्षः तान्‌ 
वदति, यूयं मयि विश्वसीत। पश्चदशदिनावधैव नवीनाः भित्तिकाः यूयं 
द्रक्ष्यथ।' पश्चात्‌ सर्वान्‌ शीतपेयं पाययित्वा विनोदं जनयन्‌ स ब्रवीति, “भोः 
मान्यवराः प्राथमिकशालायाः भित्तिकाः आधारेण स्थिताः एतद्‌ तु सत्यं, 
तथापि अस्माकं राज्यशासनोऽपि आधारेणैव जीवति ।' 
अनुवाद - आधार 

एका खेडगावातील प्राथमिक शाब्टेची इमारत जुनी ाली होती. वर्गातील भिती 
लाकडी खाबाच्या आधारावर उभ्या होत्या. ही बातमी वर्तमानपत्रात प्रकाशित ्ाली. 
वस्तुस्थिती दर्शविणारे फोटोही छापले. शाच्छेच्या मुख्याध्यापकानी वृत्तपत्र सरपंचास 
दिले. सरपचसाहेब व॒ काही ग्रामस्थानी पूर्वपरवानगी मिव्वून जिल्हा परिषदेच्या 
अध्यक्षाची भेट घेतली. 

वर्तमानपत्र वाचून तसेच आलेल्याचे म्हणणे एेकून अध्यक्ष त्याना सांगतात तुम्ही 
माञ्यावर विश्वास ठेवा, यत्या पधरा दिवसातच तुम्ही नवीन भिती पहाल. नतर सर्वाना 
थड पेय पाजून विनोदाने ते म्हणतात, सज्जनहो, प्राथमिक शाव्ेच्या भिती आधारांवर 
उभ्या आहेत हे तर खरेच आहे. परतु आपले राज्यशासन सुद्धा आधारावरच 
(पाठिब्यावर) आहे. 


६२. प्राणायामः 


कस्मिंश्चिद्‌ सदने कोऽपि युवा प्रत्यहं नियतवेलायाम्‌ एकचित्त भूत्वा 
प्राणायामं करोति। अथैकदा तस्य प्रतिवेशिकस्य गृहं कश्चित्‌ दूरादागतः 
अतिथिः आसीत्‌ । प्राणायामं कुर्वाणमेतम्‌ युवानं स पृच्छति, "अहं तव 
प्राणायामक्रियां पश्यामि । युष्मादशानां यूनां मम गर्वोऽस्ति । मम प्रभूतः 
सन्तोषः जातः । किन्तु कथय प्राणायामविधेः नित्यदिनचर्यायां कथित्‌ लाभः 
भवति वा? ' 

कदाचित्‌ युवा सादरं ब्रवीति, “भोः महोदय, श्रासरोधकालः महान्‌ वर्तते। 
पत्राणि, पुस्तकानि, वस्तूनि इत्यादीनि प्रापयन्‌ दूतोऽहं वृत्या (कुरिअर)। 


॥ 1 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


सार्वलौकिकमूत्रस्थानं प्रविश्य तावत्कालावधौ पड्क्तौ तिष्ठतः मम श्वासरोधः 
उपयुक्तः भवति।" 
अनुवाद - प्राणायाम 
एका घरी एक तरुण दररोज ठराविक वेवेस एकचित्त होऊन प्राणायाम करतो. 

एकदा त्याचे शेजाव्याच्या घरी दूर राहणारा एक पाहुणा आला होता. प्राणायाम 
करणाय्या या तरुणास तो विचारतो, अरे मी आपली प्राणायामाची क्रिया पाहतो. 
तुमच्यासारख्या तरुणाचा मला अभिमान आहे. मला खूप समाधान ्ञाले. परतु हे सांगा 
की प्राणायामाचा आपल्या रोजच्या दिनचर्येत काही फायदा होतो का? 

तरुण आद्रपूर्वक असे सांगतो की, महोदय श्वास रोखून धरण्याचा वेव फार 
महत्वाचा असतो. पत्रे, पुस्तके, अनेक वस्तू वगैरे पोहोचविणारा मी एक कुरिअर आहे. 
सार्वजनिक मुताय्यात शिरल्यानतर रागेत उभे राहताना तेथील वेव्टात श्वास रोखून धरणे 
फार उपयोगी असते. 


६३. आश्चर्यम्‌ 


एकपद्क्तिमार्गविभागे धावन्ति मन्दगामीनि रेलयानानि सामान्यतः 
नित्यं विलम्बेन गच्छन्ति । एतादृशेन मन्दगामिना रेलयानेन व्यवसायार्थं 
प्रतिमासं त्रिचतुर्वारं किञ्चित्‌ नगरं गच्छन्‌ कोऽपि वस्त्रविपणिकः एकस्मिन्‌ 
दिने रेलयानं नियतवेलायाम्‌ आगतं दुष्टरा वातायनस्य सत्निधम्‌ उपविष्टम्‌ अन्यं 
सहयात्रिकं सकुतूहृलं वदति, भोः महोदय अहमद्य महदाश्चर्यम्‌ अनुभवामि 
। प्रत्यहं विलम्बेन धावत्‌ रेलयानम्‌ अद्यतनदिने नियतवेलायां कथं धावति? 
तद्रत्‌ यानकोष्ठे बहुनि रिक्तस्थानान्यपि दृश्यन्ते।' सहयात्रिकः मन्दं विहस्य 
व्रवीति, “अहो एतद्‌ यानं तु ह्यस्तनीयमस्ति।' 
अनुवाद्‌ - आश्चर्य 

एकेरी मार्ग असलेल्या रेल्वे विभागातील पेसेजर गाङ्या सामान्यपणे नेहमी 
उशीरा धावत असतात. अशा एका पेसेजर गाडीने धद्याच्या निमित्ताने द्र महिन्याला 
तीन चार वेव्टा एका शहरात जाणारा एक कापड व्यापारी एकदा गाडी वेव्टेवर आल्याचे 


५५ 


--- हास्यप्रवाहः -- 
पाहून कुतूहलाने खिडकीशेजारी बसलेल्या एका सहप्रवाशास म्हणतो अहो महाशय, 
आज मला मोठे आश्चर्य वाटते. दररोज उशीराने धावणारी गाडी आज अगदी नियमित 
वेव्टेवर कशी काय धावत आहे? त्याचप्रमाणे रेल्वे डब्यात बरीच आसने रिकामी 
दिसत आहेत. सहप्रवासी किंचित हसून म्हणतो, अहो ही गाडीतर कालची आहे. 


६४. शालानिरीक्षणम्‌ 


कस्मिंश्चिद्‌ ग्रामे प्राथमिकशालायां निरीक्षणार्थम्‌ आगतः कश्चित्‌ 
शिक्षानिरीक्षकः चतुर्थ्यां कक्षायां पठतः छात्रान्‌ पृच्छति, “भोः छात्राः कानि 
वस्तूनि स्फुटनीयानि वर्तन्ते ? तेषां नामानि कथयत।' उत्सुकाः छात्राः उन्नीय 
हस्तान्‌ प्रत्युत्तरार्थं सिद्धाः अभवन्‌ । 

क्रमशः ते इत्थम्‌ अवदन्‌ - 
प्रथमः ~ काचः, दर्पणः । 
द्वितीयः - कङ्कणम्‌ । 
तृतीय : ~ त्रिचक्रयानस्य नेमिः 
चतुर्थ : - परीक्षार्थं प्रेष्यमाणाः प्रश्चपत्रिकाः 
अनुवाद्‌ - शाबव्टा-तपासणी 

एका खेडगावातील प्राथमिक शाकेत तपासणीसाटी आलेले एक शिक्षण 
तपासणी अधिकारी चौथीच्या वर्गात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्याना विचारतात, 
मुलानो, फुटणाय्या वस्तू किती आहेत? त्यांची नावे सांगा. उत्तरे देण्यासादी उत्सुक 
असलेले विद्याथी हात वर करुन उत्तरे देण्यासाठी तयारीत होते. क्रमाने त्यानी अशी 
उत्तरे दिली. 
पहिला : काच, आरसा 
दुसरा : काचेची बांगडी 
तिसरा : रिक्शाचा टायर 
चौथा : परीक्षेसाठी पाठविण्यात येत असलेल्या प्रश्रपत्रिका. 


५६ 


-- हास्यप्रवाहः -- 
६५. जनसेवा 


कस्मिश्निन्नगरे कश्चिद्‌ ज्यष्ठनागरिकः दृरध्वनिद्रारा आरक्षीबलस्य 
मुख्याधीक्षकं पृच्छति, “भोः महोदय अहमेकः ज्येष्ठनागरिकः व्रवीमि । अहं 
प्रतिदिनं पश्यामि यद्‌ नगरस्य क~विभागस्थिते पुलिस-जनता-साहाय्य केन्द्र 
न कोऽपि रक्षापुरुषः अथवा प्रतिनिधिरपि दृश्यते।' अधीक्षकः तं वदति, “भोः 
महोदय क्षम्यताम्‌, सम्प्रति अस्माकं कार्यालये वार्षिकनिरीक्षणं गतिशील 
विद्यते । न मे समयः, तथापि श्वः एतस्मिन्नेव समये तस्मिन्‌ स्थाने वर्तमानानि 
फलकानि पठित्वा मां दूरध्वनिं करोतु ।' 

अन्येद्युः सज्जनः दूरध्वनिं कृत्वा अधीक्षकं स्मारयति । अधीक्षकः तं 
पृच्छति, “भवता फलकानि पठितानि वा? कथयतु तद्विषये।' सज्जनः 
ब्रवीति, फलके एकस्मिन्‌ लिखितम्‌ अस्ति, सत्यमेवजयते इति। अन्यस्मिन्‌ 
पृथुशब्दैः लिखितम्‌ अस्ति, चतुर्विंशतिघण्टां यावद्‌ अनावृतं स्यात्‌ इति ।' 
दरध्वनिः खण्डितो भवति । 
अनुवाद - जनसेवा 

एका शहरात एक ज्येष्ठ नागरिक दूरध्वनीने पोलिसांच्या मुख्य अधीक्षकाना 

विचारतो, अहो साहेव मी एक ज्येष्ठ नागरिक बोलतो. आपले, येथील “क 
विभागातील पोलिस साहाय्य केद्रात कोणीही पोलीस अथवा प्रतिनिधी नसतो हे मी 
रोज पाहतो. अधीक्षक त्याना म्हणतात अहो महोदय आम्हास दया करा, हल्ली आमचे 
कार्यालयात वार्षिक तपासणी जोरात चालू आहे. मला वेव नाही. तरीसुद्धा आपण 
उद्या याचवेव्दी तेथील फलकांवर काय लिहिले आहे ते वाचून मला फोन करा. 

दुसरे दिवशी सज्जन ठरलेल्या वेढ्दी फोन करून अधीक्षकाना आठवण करन देतो. 
अधीक्षक त्याना विचारतात आपण तेथील फलक वाचलेत का? त्यासंबधी बोला. 
सज्जन सांगतात सत्यमेव जयते" असा एक फलक आहे व दुसरा मोठ्या अक्षरात 
लिहिलेले आहे "चोवीस तास उघड राहील' फोन खंडित होतो. 


५७ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


६६. देवपूजा 

कस्मिंश्चिन्नगरे कोऽपि सज्जनः भाटकेन क्रतां एकस्याम्‌ सदनिकायां 
सकुटुम्बं निवसति। एकस्मिन्‌ दूरस्थे ग्रामे - कोकणप्रदेशो तस्य 
श्रशयुरगृहमासीत्‌। तस्य भार्या विविधानि व्रतानि कुर्वाणा सुसंस्कारिता 
आसीत्‌। दीर्घरोगग्रस्तायाः तस्याः मातुः शुश्रूषार्थं मासपूर्वं सा मातृगृहं 
गता आसीत्‌। एकस्मिन्‌ दिने सज्जनस्य सदने पात्रप्रक्षालनादि कार्य 
कुर्वन्ती नारी सज्जनं सकुतूहलं पृच्छति, “भोः स्वामिन्‌ अद्य वा श्वः वा 
स्वामिनी महोदया ग्रामादागच्छति वा? ' 

सज्जनः प्रत्युत्तरति, (आम्‌ अद्य सायङ्काले सा राज्यपरिवहनयानेन 
आगमिष्यति तां यानात्‌ अवतारयितुं तथा तस्याः वस्तूनि आनेतुं 
यानविरामविन्दुम्‌ अहं गमिष्यामि, किन्तु कथय त्वं कथमेतद्‌ मां पृच्छसि 
यतः न मया त्वां तस्याः आगमनविषये किमपि कथितम्‌।' नारी मन्दं 
विहस्याब्रवीत्‌ , "मासावधौ अहम्‌ अदैव भवन्तं देवपूजां कुर्वाणं दृष्टवती । 


अनुवाद - देवपूजा 

एका शहरात एक सज्जन भाङ्याने घेतलेल्या सदनिकेत सहकुटुंब रहात होता. एका 
दूरच्या गावात कोकणात त्याची सासुरवाडी होती. त्याची पत्नी निरनिराव्यी व्रते करणारी, 
चांगले संस्कार ्ालेली होती. दीर्घरोगाने ग्रस्त असलेल्या तिच्या आरईची सुश्रषा 
करण्यासाठी ती आपल्या आईच्या घरी (माहेरी) एक महिन्यापूर्वी गेली होती. एके दिवशी 
सदगृहस्थाचे घरी भादी घासणे, इत्यादी काम करणारी बाई सदगृहस्थास कुतृहलाने 
विचारते, अहो मालक, आज उद्या, मालकौणबाई गावाकदून यणार आहेत कां ? 

सदगृहस्थ म्हणतात, होय आज संध्याकाव्दी ती एस.टी.ने येणार आहे. तिला 
एस.टी.तून उतरवून घेण्यासाठी व तिचे सामान आणण्यासाठी स्टंडवर मी जाणार आहे. 
परंतु मलाहेसांगकी, तू हे कसे विचारतेस ? कारण मी तुला तिच्या येण्याविषयी 
काहीच बोललो नाही. बाई किंचित हसून म्हणते, अहो महिनाभरात मी आजच तुम्हाला 
देवपूजा करताना पाहिले. 


५८ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


६७. शुद्धीकरणम्‌ 

अथैकदा कस्यचित्‌ सज्जनस्य मित्रं दूरध्वनीद्रारा तस्य हार्दमथिनन्दनं 
करोति। सज्जनः तं पृच्छति, रे वयस्य किमर्थ त्वं प्रत्यूषे मामभिनन्दसि। 
स व्रवीति अहो अहं त्वां मधुरां वार्ता श्रावयामि श्रृणु, गतसप्ताहे भूतायाः 
स्पर्धापरीक्षायाः मराठी-विषयस्य प्रष्नपत्रिकायां भवल्लिखितस्य 
पुस्तकस्य परिच्छदां शः समाविष्टः अस्ति।' सज्जनः तं प्रत्युत्तरति, “अहं 
सप्प्रति काश्मीरदेशोषु पर्यटने निमग्नोऽस्मि। विशाति दिनानन्तरं तत्रागत्य 
द्रक्ष्यामि।' 

तस्यागमनवार्ता श्रुत्वा तस्य मित्रं सज्जनं प्रष्नपत्रिकां दर्यति। 
सज्जनस्य लेखः प्रष्नपत्रिकायां समाविष्टः आसीत्‌। तेन प्रमुदितः सः 
पाकगृहे गत्वा वायुचुल्लिकायां ओदनं पचन्त्यै स्वभाययै तं परिच्छेदं 
दर्शयति। सा अपि मुदिता भवति। किन्तु प्रषटनपत्रिकायां मुद्वितस्य 
लेखस्योपरि लिखितमासीत्‌। -- अधोलिखितं लेखं शुद्धीकुरुत। 
अनुवाद - शुद्धीकरण 

एकदा एक सज्जन त्याचे मित्राचे अभिनंदन करतो. सज्जन विचारतो, अरे मित्रा तू इतक्या 
सकाव्दीच माङ कशासाठौ अभिनंदन करतोस 2 तो म्हणतो, मी तुम्हाला गोड बातमी 
एेकवणार आहे. एका. गेल्या आठवड्यात ज्ालेल्या स्पर्धा परीक्षेच्या मराठी विषयाच्या 
प्रश्नपत्रिकेमध्ये आपण लिहिलेल्या पुस्तकातील एका परिच्छेदाच्या काही भाग समाविष्ट ञाला 
आहे. सज्जन त्यास म्हणतो मी आता काश्मीरमध्ये फिरत आहे. वीस दिवसानंतर तेथे 
आल्यावर पाहीन. 

तो परत आल्याची बातमी एेकून मित्र सज्जनास प्रश्नपत्रिका दाखवतो. सज्जनाचे 
लिखाणाचा प्रश्नपत्रिकेत समावेश होता. आनंदित होऊन तो स्वयंपाकघरात जातो व गेस 
शेगडीवर भात शिजवीत असलेल्या पत्नीस तो परिच्छेद दाखवितो. तिला सुद्धा आनंद होतो. 
मात्र प्रश्नपत्रिकेतील छापलेल्या लेखावर लिहिले होते, "खालील उतारा ^ लेख शुद्ध करून 
लिहा.' 


५९ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


६८. चतुरः पुरोहितः 

कोऽपि सदनिकास्वामी पूजाविधेः पौरोहित्याय आमन्त्रितं कण्चित्‌ 
पुरोहितं सकुतूहलं पृच्छति, “भोः गुरुवर कार्यालयेभ्यः अस्माकं 
पादत्राणान्‌ कुशलाः चौराः चोरयन्ति। भवान्‌ तु प्रायाः प्रत्यहं 
कार्यालयान्‌ गच्छति। एतस्मिन्‌ विषये भवान्‌ किं करोति? 
कस्तेऽनुभवः? ' 

पुरोहितः उच्चैः हसन्‌ ब्रवीति, "भवान्‌ उचितं पृच्छति, अहो पुरोहितानां 
एषः प्रश्नः गभीरः। नाहं जाने अन्ये पुरोहिताः किं कुर्वन्ति तथापि किमहं 
करोमि तत्‌ शृणोतु। विवाहकार्यालयेषु वधूवरपक्षाभ्याम्‌ स्वतन्त्रौ कक्षौ 
स्तः। अहं प्रत्येके कक्षे पृथक्‌ पृथक्‌ पादत्राणं स्थापयामि ।' 
अनुवाद - चतुर पुरोहित 

एका सदनिकेचा मालक पूजेसादी आमंत्रित केलेल्या पुरोहितास कुतूहलाने विचारतो, 
अहो गुरुजी कार्यालयातून सराईत चोर आमच्या चपला नेहमी चोरतात. आपण तर बहुधा 
दररोज कार्यालयात जाता. या बाबतीत आपण काय करता ? आपला काय अनुभव आहे ? 

पुरोहित जोरात हसत म्हणतात, आपण योग्य विचारत आहात. अहो पुरोहितांचा हा 
गंभीर प्रशन आहे. इतर पुरोहित काय करतात हे मला माहित नाही. परंतु मी काय करतो ते 
ठेका. कार्यालयांमध्ये वधू व वर या दोन्ही पक्षंसाठी स्वतंत्र खोल्या असतात. मी प्रत्येक 
खोलीत एक एक चपल ठेवतो. 


६९. लग्नपत्रिका 
दूरगामिन्याः लोहपथगामिन्याः सामान्यवाहने सकुटुम्ब यात्रां कुर्वाणः 
कोऽपि सज्जनः अन्यं सहयात्रिकं सविनयं पृच्छति, (भोः महोदय उपरि 
स्थापितं तव गुण्ठितं शाय्योपकरणं रेलयानस्य सवेगं धावनेन तीव्रं कम्पते 
तद्‌ ऊर्ध्वात्‌ अधः आनयतु अन्यथा अस्माकं शिरसि तद्‌ अवपतिष्यति। 
मया सह मम शिशुः अपि अस्ति।' सज्जनः तं वदति, "महोदय, न तद्‌ 


६० 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


शस्योपकरणं तद्‌ तु विवाह निमन्त्रणपत्रिकाणां गुण्ठनम्‌ । अहं पत्रिकाः 
वितरणार्थं नयामि।' 
अनुवाद - लग्नपत्रिका 

लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गादीच्या जनरल डब्याने प्रवास करणारा एक सदगुहस्थ दुसव्या 
सहप्रवाशास विचारतो कौ महोदय, वर ठेवलेले बेडिग/वव्छकटी रेल्वेच्या वेगाने जोरात हलत 
आहे. ते वरुन खाली आणा नाहीतर ते आमच्या डोक्यावर पडेल. माइया बरोबर लहान मूल 
सुद्धा आहे. सदगृहस्थ म्हणतात, महाशय ते बेडिग नसून तो लग्नपत्रिकांचा गढा आहे. मी 
पत्रिकांचे वाटप करण्यासाठी त्या नेत आहे. 


७०. जल्पनम्‌ 

अथेकदा एकस्मिन्‌ दिने सप्ताष्टवर्षवयस्कौ द्रौ सखायौ 
नगरपालिकायाः उद्याने उपविश्य जल्पनं कुरुतः स्म। एकं मित्रं द्वितीयं 
वदति,*रे मित्र ह्यस्तनायां तम्यां निशायाम्‌ अस्माकं गृहे विनोदशीला घटना 
अभूत्‌। कश्चिच्चौरः वातायनस्य लोहदण्डानवनमय्य स्नानगृहं प्राविशात्‌। 
तत्समये एव मम वृद्धपितामहः निद्रायां जल्पनम्‌ आरभत। स निवृत्तः 
प्राध्यापकः तथा प्रख्यातः वक्तापि। तस्य भाषणं श्रुत्वा चौरः पलायितः।' 

द्वितीयं पितरं व्रवीति, रे मित्र शृणु, मम पितामहस्य कर्णो महान्तौ 
कठिनौ वर्तेते। तस्य समीपं गत्वा घण्टानादं यदि कुर्यात्‌ तर्हिं तस्य 
लेशोऽपि निद्राभङ्गो न भवति।' (स द्वाभ्यामपि कर्णाभ्यां सर्वथा बधिरः 
अस्ति।) 
अनुवाद - गष्पा 

एके दिवशी सातआठ वर्षे वयाचे दोन मित्र नगरपालिकेच्या उद्चानात बसून गप्पा मारीत 
होते. एक मित्र दुसव्यास म्हणतो अरे मित्रा कालच्या का्टोख्या रात्री आमच्या घरी एक 
विनोदी घटना घडली. एक चोर आमच्या बाथरूमच्या खिडकौचे लोखंडी गज वाकवून आत 


शिरला, त्याचवेव्ी माया म्हाताय्या आजोबांनी ज्लोपेत बडबड सुरु केली. ते निवृत्त प्राध्यापक 
असून प्रख्यात वक्तेही बाहेत. त्यांचे भाषण एेकून चोर पव्गला. 


६९ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


दुसरा मित्र म्हणतो, अरे मित्रा एेक. माइया आजोवांचे कान खूप कटठीण आहेत. 
त्यांच्याजवव्छ जाऊन घंटा वाजवली तरी त्यांची थोडीसुद्धा ज्लोपमोड होत नाही. ते दोन्दी 
कानांनी पूर्णतः बहिरे होते.) 


७९) प्रचारः 

कश्चित्‌ युवा बहिरटति। तं दृष्ट्वा वृत्या वणिजः सन्‌ तस्य 
पर्वशालामित्रम्‌ तं विपण्याम्‌ आहूय पृच्छति, ^रे मित्र, इयति चण्डातपे 
किमर्थं भ्रमसि? युवा वदति,  प्रचारार्थम्‌।' मित्रं पृच्छति, “कस्य 
प्रचारः? ' युवा वदति, "चण्डातपे गृहात्‌ बर्हिगमनं न कुर्यात्‌।' 
अनुवाद - प्रचार 

एक तरुण बाहेर भटकत होता. त्याला पाहून व्यापारी असलेला त्याचा जुना शावा दोस्त 
त्याला दुकानात बोलावून त्याला विचारतो. अरे दोस्ता इतक्या कडाक्याच्या उन्हात का 
भटकतोस? तो तरुण असे म्हणतो, प्रचारासाठी. मित्र विचारतो, कशाचा प्रचार ? तरुण 
असे म्हणतो, कडाक्याच्या उन्हात घराच्या बाहेर पडू नका. 


७२) परिहासः 

अथैकदा कस्मिंश्चित्‌ ग्रामे धूलिवन्दनस्य दिने केचित्‌ परिहासशीलाः 
युवानः कस्मादपि स्थानात्‌ काष्ठफलकं उदधुत्य तद्‌ ग्रामस्य 
मध्यभागस्थिते चतुष्पदे रथ्यातटे स्थापितवन्तः मार्गेण गच्छन्तः फलकं 
पठित्वा अहसन्‌ लेखकं प्राशंसयन्‌ च। फलके श्ुक्लशिलया 
पृथुशब्दैर्लिखितमासीत्‌। -- एतस्मिन्‌ फलके कोऽपि, किमपि न लिखेत्‌। 
अनुवाद - थद 

एकदा एका खेड्यात धुक्वडीच्या दिवशी काही खोडसाच्छ तरूणानी कोदून तरी लाकडी 
फटा उचलून आणुन तो एका चौकातील रस्त्याला कडेला ठेवला. रस्त्याने जाणारे फलक 
वाचून हसत व लिहिणाव्यांची स्तुतीही करीत होते. फल््यावर ठव्छक अक्षरात लिहीले होते - 

या फठ््यावर कोणीही काहीही लिहू नये. 


६२ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


७३. फलविक्रेता 

कस्मिंश्चिन्नगरे कश्चित्‌ फलविक्रेता आसीत्‌। तस्य पञ्चषड्विपणयः 
आसन्‌। नवीनानां तथा मधुराणां फलानां विक्रेता इति तस्य सर्वत्र 
ख्यातिरासीत्‌। शरय्यागतरुणानां कृते विपुलमात्रेण प्रत्यहं फलानि गृण्हन्तः 
विविधाः चिकित्सालयाः तस्य नित्यग्राहकाः आसन्‌। प्रार्थनमनुसारेणापि 
फलानि पूरयितुं स सर्वदा समर्थः आसीत्‌। विक्रेतृसङ्घस्य नेताऽयम्‌ 
अंशकालिकः अध्यक्षोऽपि आसीत्‌। 

अथैकदा ज्येष्ठनागरिकसङ्घस्य त्रिचतुकर्यकर्तारः पूर्वानु मतिं प्राप्य 
तस्य जन्मवर्धापनदिने तस्मै शुभकामनाः अर्पयितुं तस्य गृहं सप्प्राप्ताः। 
पुष्यगुच्छादि प्रदाय तस्य व्यवसायविषयकं तं कथयितुं प्रार्थितवन्तः । तेषु 
एकः तं पृच्छति, महोदय कस्य प्रेरणया भवान्‌ फलविक्रेता अभवत्‌ ? ' 

स प्रत्युत्तरति, "पितामहः मम प्रेरणास्थानम्‌ । तेन त्रिवारं मच्नरित्वं 
भूषितमासीत्‌ । तस्य अस्वास्थ्यकाले तं मिलितुमागताः सर्वे पुष्कलमात्रेण 
विविधानि फलानि तस्मै अर्पयन्ति स्म। इयतां फलानां किं कुर्याम्‌ इति 
विचार्य अहं शालायाः समीपं शनैः शनैः फलानां विक्रयम्‌ आरभे। 
अभ्यासे मम रुचिर्नासीत्‌।' 
अनुवाद - फठव्यापारी 

एका शहरात एक फ्छव्यापारी होता. त्याची पाचसहा दुकान होती. ताजी व गोड फठे 
विकणारा अशी त्यची सर्वत्र ख्याती होती. अंथरणावर पडून असलेल्या रोग्यांसाठी दररोज 
भरपूर फे घेणारी अनेक होसिटले त्याची रोजची गिद्हाईके असत. मागणीप्रमाणे फठ्गंचा 
पुरवठा करण्यासाठी तो नेहमीच तत्पर असे. फट्छविक्रेता संघाचा नेता असलेला तो काही 
काठ अध्यक्षही होता. 

एकदा ज्येष्ठ नागरिक संघाचे तीन-चार कार्यकर्ते पूर्वसंमती घेऊन त्याच्या वाढदिवसाचे 
दिवशी शुभकामना देण्यासाठी त्याचे घरी गेले. पुष्पगुच्छ वगैरे देऊन त्याला त्याच्या 
व्यवसायासंबंधी माहिती सांगण्यास विनंती केली. त्यांचेपैकौ एकजण विचारतो, महोदय 


६३ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


कोणाच्या प्ररणेने तुम्ही फट्छव्यापारी ज्ञालात ? 

तो उत्तर देतो, माञ्च आजोबा माञ्च प्ररणास्थान आहे. त्यांनी तीन वेव्ठा मंत्रीपद भूषविले 
होते. त्यांच्या आजारपणात त्यांना भेटावयास येणार निरनिराव्टी फठे त्यांना देत असत, 
इतक्या फट्छांचे काय करावे असा विचार करून मी शाकेजव हन्टृहव्ट्‌ फव्ांची विक्र चालू 
केली. अभ्यासाची मला आवड नव्हती. 


७४. कथय कोऽहम्‌ कथय कोऽहम्‌ 


धावामि धरणीं चरणं विनाऽहम्‌ । गच्छामि गगनं विना विमानम्‌ । 
पश्यामि लोकान्‌ विना लोचनम्‌ । शुणोमि भाष्यं कर्णं विनाहम्‌ ।।१।। 
अहं न याचे वस्त्रं कदापि । अहं न याचे खाद्यं कदापि । 
अहं न याचे जलं कदापि । अहं न याचे धनं कदापि ।।२॥ 
पतामि हस्ते क्वचित्‌ प्रसङ्गे । पतामि हस्तात्‌ क्वचित्‌ प्रसङ्गे । 
करोमि पारं सीमारेखाम्‌ । न रोधयति चेत्‌ रेखापूर्वम्‌ ।।३।। 
क्षिपन्ति यष्ट्यां दूरादहो माम्‌ । प्राप्नोमि पृष्ठे पटप्रहारम्‌ । 
निपत्य यष्टि प्रहिणोमि शीघ्रम्‌ । पड़ाधारकं पटमण्डपेऽहम्‌ ।।४।। 
विमुच्य हस्तात्‌ पुनरुत्पतामि । गत्वा सुदूरं स्थित्वा हसामि । 
धतुं यतन्ते वितथं परं मां । उद्धृत्य मां ते प्रतिक्षिपन्ति ।।५॥। 
न रोधयति मां जातीयवादः । चण्डातपो वा वर्षा तथा वा 
विश्वमेलनं विश्च-एकताम्‌ । कार्य मे सततं, कार्यं से सततम्‌ ।।६।। 
कथय कोऽहं कथय कोऽहम्‌ ॥। 


अनुवाद - ओक्खा मी कोण? ओखखा मी कोण ? 





पाय नसून मी जमिनीवर पठतो, विमान नसूनही मी आकाशात जातो 
डोठे नसूनही मी लोकाना पाहतो, कान नसूनही मी बोलणे एेकतो ।९॥ 


र 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


मी कधीही नेसण्यासाठी कपडे मागत नाही, मी कधीही खाण्यासाठी मागत नाही 
मी कधीही पाणी मागत नाही, मी कधीही पैशाची मागणी करीत नाही ।।२।। 

केव्हा केव्हा मी हातात पडतो, कधी कधी मी हातातून निसटून पडतो 
मला कोणीही अडविले नाही, तर मी सीमारेषा पार करतो ।।३। 

अहो मला फार लाबूनच यष्टीवर फेकतात, व माञ््या पाठीवर बेंटचा प्रहार 
करतात. यष्टीवर आदव्मून मी ताबडतोब, फठ्ठी (बेट) धारकाला तबूत पाठवितो ।।४॥। 

हातातून निसटून मी पुन्हा वर उडतो, व दूर उभा राहून हसतो 
मला पकडण्याचा व्यर्थं प्रयत्न करतात, व पुन्हा उचलून उलट फेकतात ।।५।। 

मला जातपात अडवत नाही, कडक उन्हाव्या किंवा पाऊसही (अडवत नाही) 
जगाचे संघटन व एकता करणे, हेच माञ्चे आहे नेहमीचे काम नेहमीचे काम ।६॥ 


७५. कथय कोऽयम्‌ - 
(उपजातिवृत्तम्‌) 
अयं न भक्तो न च पूजको वा । घण्टां स्वयं नादयते तथापि ।॥। 
धनं जनेभ्यः किल याचतेऽयम्‌ । न याचको वा न च निर्धनो वा ॥१॥ 


धनं प्रभूतं स चिनोति नित्यम्‌ । स्वामी परं नास्ति धनस्य नूनम्‌ ॥ 
स्वयं न वैद्योऽपि विपत्तिकाले । करोति शीघ्र प्रथमोपचारान्‌ ।।२॥ 


जानाति को वा बुधवाचकेषु । महोदयः स्यात्‌ बसवाहको वा ॥ 


अनुवाद - सागाहा कोण? 

हा भक्त नाही तसेच पुजारीही नाही. परतु हा घटा मात्र वाजवतो. हा 
लोकाकडे पैशाची मागणी करतो. परतु तो भिकारी अथवा निर्धनही नाही. 

तो भरपूर रक्कम गोव्ठा करतो, परतु पैशाचा मालक नाही, स्वतः डोंक्टर 
नसून तो संकटकाव्दी मात्र लोकांवर लगेच प्रथमोपचार करतो. 

सूज्ञ वाचकामध्ये हा कोण आहे ते कोणी ओखखतो का ते बघा. हा महाभाग 
बसचा कंडक्टर (वाहक) असेल का हो? 


६५ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


७६. जानाति को वा मम नामधेयम्‌ (१) 
(उपजातिवृत्तम्‌ ) 
तृष्णा नमे वान तथा क्षुधा वा । पादौनमेवानयनेनमे वा। 
शिरो नमे वा वद्नं न मे वा तथापि लोकेषु चरामि नित्यम्‌ ।।१।। 
ज्ञानं भविष्यं कथये जनेभ्यः । सुशब्दकूटैः रमयामि काचित्‌ । 
जानाति को वा मम नामधेयम्‌? तदस्ति किं वा दिनवृत्तपत्रम्‌ ।।२।। 
भ्रमामि पद्भ्यां जनतासु नित्यम्‌ । यानं मदर्थं हि निरर्थकं स्यात्‌ । 
करे समूहो धृतकर्गजानाम्‌ । स्कन्धेऽस्ति कोषो निहितस्तथैव ।।३॥। 
सोपानमार्गाः यदि मां त्रसन्ति । तथापि तुष्टोऽस्मि सदा प्रसन्नः । 
लोकप्रियोऽहं गणवेशधारी । जानाति को वा मम नामधेयम्‌ ।।४॥ 
न मे निवृत्तिर्न च मेऽवकाशः। न मे विरामो न च रञ्जनं मे । 
कार्य महन्मेऽस्ति गृहे गृहेऽपि । जानाति को वा मम नामधेयम्‌ ।।५॥। 
कुट॒म्बिनीनां विपदो भवन्ति न स्यामहं कार्यरता कदापि । 
विश्वासनीयास्मि सदा प्रसन्ना । जानाति को वा मम नामधेयम्‌ ।।६।। 


(उत्तराणि १.२. वृत्तपत्रम्‌, ३.४ पत्रवितारकः ५.६ पात्रप्रक्षालिका नारी च) 


अनुवाद - कोण जाणतो माञ्चे नाव ? (१) 
मला तहान नाही तसेच भूकही नाही. मला पाय नाहीत तसेच डोकेही नाहीत. 
मला डोके नाही व तोंडही नाही. परतु मी लोकांमध्ये हिंडतो, लोकाना मी माहिती 
देतो. त्याचे भविष्यही सांगतो. काहीचे मी शब्दकोड्यानी मनोरजनही करतो. माद्य नाव 
कोणास माहिती आहे का ? अहो ते रोजचे वर्तमानपत्र आहे का हो? 
मी लोकामध्ये नेहमी पायी हिंडतो कारण कोणतेही वाहन, माञ्चेसादी निरर्थक 
ठरेल. मी हातामध्ये कागदाचा गदा धारण करणारा आहे. माञ््या खाद्यावर तशीच 
पिशवीही असते. इमारतीचे जिने जरा मला त्रासदायक असतात. तरीसुद्धा मी नेहमी 
प्रसन्न व संतुष्ट असतो. मी गणवेश धारण करणारा सर्वाना प्रिय असणारा आहे. माद 


६६ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


नाव कोणास माहिती आहे का हो ? 

मला निवृत्ती नाही व सुद्रीही नाही. मला विश्रांती नाही व मोकव्टीकही नाही व 
मनोरजनही नाही. घराघरातून माञ्चे महत्वाचे काम असते. माञ्च नाव कोणास माहिती 
आहे का? मी कधी कामावर्‌ नसेन तर कुटबातील स्त्रियावर संकट ओढवते. मी 
विश्वासू आहे व नेहमी प्रसन्न असते. माघे नाव कोणास माहिती आहे का हो ? 


(उत्तरे - १.२ वर्तमानपत्र॒ ३.४ - पोस्टमन ५.६ -भांडी घासणारी बाई.) 


७७. जानाति को वा मम नामधेयम्‌ (२) 
(उपजातिवृत्तम्‌) 
ऊर्ध्वादधस्तं भुवि मे प्रवासः । तथाप्यधस्तान्न कदापि चोर्ध्वम्‌ ॥ 
चलामि धावामि विना विरामम्‌ । न मूलभूरमिं पुनरेमि नूनम्‌ ।।१।। 


भिन्नप्रदेशेषु तथा वनेषु । सेतोरधस्तादपि मे प्रवासः ॥ 
कदापि कस्मादपि मे न भीतिः । चण्डातपे वा शिशिरे ऋतौ वा ।।२॥। 


ऋतौ निरभ्रे ततचन्द्रिकायाम्‌ । चन्द्रस्य बिबं मयि कौमुदीं च ॥ 
विलोकयन्तः रतपर्यटन्तः । नृत्यन्ति गायन्ति विनोदयन्ति ।।३।। 


न मेऽस्ति बन्धुर्न च बान्धवा मे । न मे सखायो न च शत्रवोऽपि ॥ 
तथापि सख्यो विपुला मदीयाः । देशे विदेशे प्रसृताः भवन्ति ।।४।। 


माता मदीया पृथिवी पवित्रा । पृष्ठे धरन्ती सततं प्रवासे ॥ 
जानाति को वा मम नामधेयम्‌ । तदस्ति किं वा तटिनी नदी वा ।॥५॥ 


अनुवाद - कोण जाणतो माञ्चे नाव? (२) 
वरुन खाली जमिनीवरुन माञ्ा प्रवास असतो. परतु खालून वर कधीही नसतो. 
मी चालते, धावते मला विश्रांती नसते मी मूढ जागेकडे पुन्हा जात नसते ।।१।। 
निरनिराव्न्या प्रदेशांतून, जगलातून तसेच पुलाखालून सुद्धा माञ्चा प्रवास असतो. 
मला कधीही कोणाकडूनही भीती नसते. कडक उन्हाव्या असो वा थंडी.।।२॥। 


६७ 


-- हास्यप्रवाहः -- 

निरभ्र आकाशातील पसरलेल्या चांदण्यात माञ्यातील पडलेले चद्राचे प्रतिनिब 
तसेच चांदणेही पाहताना रममाण इ्ालेले पर्यटक आनंदून नाचतात, गातात व मनोरंजन 
करतात. ।।३।। 

मला भाऊ नाही व नातेवाईकही नाहीत. मला मित्र नाहीत तसेच शत्रूही नाहीत, 
परतु देशात व परदेशात पसरलेल्या मैत्रिणी मात्र भरपूर आहेत. ।।४।। 

सततच्या प्रवासात पाठीवर धरणारी माञ्जी आई पवित्र अशी पृथ्वी आहे 
माञ्चे नाव कोणास माहीत आहे का ? अहो ते तटिनी (नदी) आहे का ? ।।५॥ 


७८. जानाति को वा मम नामधेयम्‌ (३) 
(उपजातिवत्तम्‌) 
हस्तेन धृत्वा नयते बहिर्माम्‌ । आनीयते मां सदनं तथैव ॥ 
मां पाति नित्यं स्वशिशोः समानम्‌ । न बालकोऽहं न शिशुस्तथैव ।।१।। 
स्वामी न मां स्नाति कदापि नूनम्‌ । देवो हि मां सिञ्चति वृष्टिकाले ॥ 
जानाति को वा मम नामधेयम्‌ । तदस्ति वर्षासमयस्य छत्रम्‌ ।।२॥ 
अनुवाद - कोण जाणतो माञ्ञे नाव? (३) 
हाताने धरन मला बाहेर नेतात. त्याचप्रमाणे घरी आणतात. मला स्वतःच्या 
मुलाप्रमाणे साभाक्तात. परतु मी मूल किंवा लहान बाठ्छ नाही 
माल्या मालक मला कधीही आघोढ्छ घालत नाही, देवच मला पावसाव्व्यात आंघोढ् 
घालतो. माञ्चे नाव कोणास माहीत आहे का? ते तर पावसान््यातील छत्री आहे का? 


७९. जानाति को वा मम नामधेयम्‌ (४) 
(उपजातिवृत्तम्‌ ) 
नरस्य वेषस्य भवामि भागः । न सूचकः सीव्यति भागमेतम्‌ ॥ 
शुभेषु कार्येषु विराजमानः । श्रेष्ठोऽस्मि वेशेषु ममोर्ध्ववासात्‌ ।।१।। 
श्यामोऽस्ति वर्णो धवलस्तथा मे । प्रक्षालनं मे क्रियते न नित्यम्‌ ॥ 
जानाति को वा मम नामधेयम्‌ । तद्र्तते वा प्रथितं शिरसूत्रं ।।२॥ 


६८ 


-- हास्यप्रवाहः -~ 
अनुवाद - कोण जाणतो माञ्चे नाव? (४) 

मी पुरुष-वेशाचा एक भाग आहे. कोणीही शिपी माद्यी शिलाई करुन देत नाहीत, 
मी शुभकार्यामध्ये शोभून दिसिणारा असून माञ्च वेषामधील सर्वात वरचे स्थान असलेमुढे 
मी सर्व वेषामध्ये श्रेष्ठ आहे. माञ्चा काव्ठा व पांढरा रग असतो. मला नेहमी धुतले जात 

नाही. माञ्चे नाव कोणास माहीत आहे का? ते डोक्यावरील टोपीचे आहे का? 

८०. जानाति को वा मम नामधेयम्‌ (५) 
(उपजातिवत्तम्‌) 
पद्भ्यां नयन्ते सततं बहिर्माम्‌ । तथा गृहं मां पुनरानयन्ति ॥ 
कुटुबिकानां घटकोऽस्मि नूनम्‌ । जानाति को वा मम नामधेयम्‌ ।।१।। 


कुटबिकानां घटकोऽपि भूत्वा । स्थानं मदीयं सदनस्य कोणे ।॥। 
मार्गस्थगर्ताः बहु मां त्रसन्ति । परं तदर्थं न च कोऽप्युपायः ।।२॥। 


चण्डातपः पीडयते ममाङ्गम्‌ । शीतं तथा कम्पयते शरीरम्‌ ॥ 
नृणां तनूनां निजरक्षकोऽस्मि । तथापि ते मामवमानयन्ति ।।३॥ 


क्षिपन्ति मञ्चं प्रति मां सभासु । श्रुत्वाऽगप्रियां वाचमतिप्रकोपात्‌ ।। 
चित्वा न मां तेऽपि चिरं त्यजन्ति । क्रुद्धाः जनाः सन्ति विवेकहीनाः।।४।। 


भूत्वा विदीर्णा सुतनुं मदीयाम्‌ । क्षिपन्ति दूरं च विना विलम्बम्‌ ॥ 
जानाति को वा मम नामधेयम्‌ । तद्‌ वर्तते वा प्रथितं पदत्रम्‌? ।।५।। 


अनुवाद - कोण जाणतो माञ्चे नाव? (५) 
नेहमी मला पायानी बाहेर नेतात व त्याचप्रमाणे मला पुन्हा घरी आणतात. मी 
कुट्बाचा घटक आहे. माञ्चे नाव कोणी ओव्खतो का? ।९॥ 
मी कुटनाचा घटक असून सुद्धा घरातील कोपरा ही माञ्यासाठी जागा आहे. 
रस्त्यातील खड़े मला खूप त्रास देतात. परतु त्यासाठी काहीच उपाय नाही. ।।२॥ 
कडक उन्हाव्टा माञ्या शरीरास वेदना देतो. तसेच गारठ्याने माञ्चे अग कापते. 
माणसाच्या शरीराचा मी त्याचा स्वतःचा अगरक्षक आहे. परतु तरीही ते माञ्चा अवमान 


६९ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


करतात. ।।३।। 

सभामधील अप्रिय भाषण एेकून खूप राग आल्याने मला वक्त्याकडे फेकतात, 
मला गोव्ठा न करता ते माञ्चा कायमचा त्याग करतात. (अहो) रागीट लोक विचारशून्य 
असतात, ।४॥। 

माड सुद्र शरीर जीर्णं ाल्यावर ताबडतोब मला दूर फेकून देतात. माञ्चे नाव 
कोणास माहीत आहे का ?(अहो) ते तर पादत्राण/पायतण असेल का? ॥५॥। 


८१. विश्वदूतौ 


यमः स्याद्रा भटः स्याद्रा दूतौ स्तो भुवने खलु । 
देवदूतो यमः स्वर्गे राजदूतो भटो भुवि ।१॥ 


द्वारे वरं चागमनं यमस्य । परं वरं नास्ति भटस्य नूनम्‌ ।। 
द्वारे यमस्तिष्ठति चैकवारम्‌ । भटः परं तिष्ठति नैकवारम्‌ ।।२॥ 


यमोऽस्ति ते नाम, न तद्‌ यथार्थम्‌ । यतो न लोके नियमस्त्वदर्थम्‌ ॥ 
प्रणाननेकान्‌ हरतः सदा ते । कुतो विरामोऽपि कुतो निवृत्तिः ।।३।। 


कार्यं महत्ते किल राजदूत । व्याख्या परं का जनरक्षकस्य ॥ 

करोषि रक्षामिति रक्षकोऽसि । करोषि रक्षामिति नाशको वा ।(४॥ 
अनुवाद - विश्वदूत 

यम असो की, पोलीस असो, दोघेही विश्वातील दूतच होत. यम हा स्वर्गातील 
देवदूत आहे तर पोलीस हा पृथ्वीवरील राजदूत आहे. 

आपल्या दारात यम आलेला बरा. परंतु पोलिसाचे येणे काही चांगले नाही. यम 
दारात एकदाच येतो. परतु पोलीस मात्र दारात अनेकवार येतो. 

अरे यमा तुद्ये नाव काही योग्य नाही रे. कारण या जगात तुला काही नियमच 
नाही. अनेकाचे प्राण सतत हरण करणाय्या तुला सुदी किंवा निवृत्ती आहेच कोठे ? 

अरे राजदूता - पोलिसदादा, तुजे काम फार मोठे आहे रे. परंतु जनरक्षक 
असलेल्या तुञ्ची व्याख्या तरी काय आहे ? राखण करतोस म्हणून तुला रक्षक समजायचे 
की रक्षा म्हणजे राख करणारा म्हणून तुला नाश करणारा समजावयाचे ? 


७० 


-- हास्यप्रवाहः -- 
८२. सुखी मनुष्यः 
(उपजातिवत्तम्‌) 
को वर्ततेऽस्मिन्‌ भुवने सुखी सन्‌ । विद्रद्ररा वा धनिकास्तथा वा ॥ 
दीनाः सशक्ता अतिशिकषिता वा । बाला युवानः कविलेखका वा ॥ 


तस्योत्तरं स्यादिदमेव मन्ये । कृतापराधात्‌ धृतपापकर्मा ।। 
कारागृहे यो लभते सुनिद्राम्‌ । गाढां सुशान्तां सकलक्षपायाम्‌ ॥। 


धुता सुखी मनुष्यः 
या जगात कोण सुखी असणारा आहे ? विद्रान लोक, धनवन्त असतील का ? गरीब 
सशक्त, अतिशिकलेले किंवा बालके, तरुणलोक कवी-लेखक असतील कां? 


मला वाटते त्याचे हे उत्तर असेल की, अपराध केल्यामुठे पकडला गेलेल्या 
गुन्देगारास तुरुगात संपूर्णं रात्रभर गाढ शांत लोप मिक्ते तो. 


८३. नापितद्रयम्‌ 
(अनुष्भुवृत्तम्‌) 
सर्वत्र नापिताः सन्ति ग्रामेषु च पुरेषु च । 
ग्रामस्थस्य पुरस्थस्य मध्ये भेदश्च वर्तते । 
पौरः करे क्षुरं धृत्वा प्रयुङ्क्ते क्षौरकर्मणि । 
जल्पको नापितो ग्राम्यः प्रयुङ्क्ते वदनं करम्‌ ॥ 
अनुवाद - दोन न्हावी 
शहरात व खेड्यात सर्व ठिकाणी न्हावी असतात. खेड्यातील न्हावी व शहरातील 
न्हावी याच्यात फरक असतो. 


शहरातील न्हावी वस्तारा हातात धरून क्षौरकर्मात वापरतो. मात्र खेड्यातील 
बडबडणारा न्हावी त्यासाठी हातातील वस्तरया व तोंड वापरतो. 


७९१ 


-- हास्यप्रवाहः - 
८४. नापितविधिज्ञौ 


नापितस्य विधिज्ञस्य मध्ये भेदस्समानता । 
शिरसा सह संबन्धः जीविकायां द्रयोरपि ॥ 
साधुवृत्तस्तयोर्मध्ये नापितो वर्ततेऽधुना । 
कार्यातपूर्वं न गृहणाति ग्राहकात्‌ स्वधनं खलु ॥ 
अनुवाद - न्हावी आणि वकील 
न्हावी आणि वकील याचेमध्ये भेद्‌ तसेच समानताही आहे. दोघाच्याही धद्यात 

डोक्याशी संबध आहे. चालू काव्ात त्या दोघामध्ये न्हावी हा प्रामाणिक आहे. अहो 
काम होणेपूर्वीं तो गिद्हाईकाकडून कधीच पैसे घेत नाही. 


८५. देहस्य व्याख्या 


अथैकदा श्रावणमासे एकस्मिन्नगरे प्रवचनमालिकायां भाषमाणो 
विद्रद्ररः देहविषये भाषते । --- परोपकाराय इदं शरीरम्‌ । किन्तु 
अद्यतनकाले देहस्य का व्याख्या दृश्यते ? शृण्वन्तु भवन्तः । 

देहो जनानां निजभोगशाला । प्रयोगशालास्ति चिकित्सकानाम्‌ ॥ 

वणिग्जनानां व्यवसायशाला । आरक्षिता जन्तुविहारशाला ॥ 
कालाय तस्मै नमः । 

अनुवाद - देहाची व्याख्या 

एकदा श्रावण महिन्यात प्रवचन मालिकेत प्रवचन देणारे एक विद्वान मनुष्यदेहाबहल 
सांगतात - हे शरीर परोपकारासाठी आहे. परंतु आजकाल देह म्हणजे काय दिसते ते 
एेका.- 

देह म्हणजे लोकांचे स्वतःचे भोग भोगण्याचे ठिकाण आहे. डोक्टरलोकाची ती एक 
प्रयोगशाव्ठा आहे. व्यापारी (केमिस्ट) लोकाचे तर ते धद्याचे ठिकाण आहे. 
तसेच देह म्हणजे रोगज॑तूना आनंदाने विहार करण्याची ती राखीव जागा आहे. 
चालायचच. हा काव्ाचा महिमा आहे. 


७२ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 
८६. वर याचनम्‌ ( वरयाचना ) 


१) गुरु ययाचे तरुणो वरार्थम्‌ । न ताडनं मे प्रभवेत्‌ कराभ्याम्‌ ॥ 
किं कर्म ते पृच्छति सदुरुस्तम्‌ । वृत्त्या भटः भारतशासनस्य ।।१।। 


अनुवाद : एका तरुणाने आपल्या गुरुकडे वर मिक्णेसाठी अशी मागणी केली की, 
माया हातानी कोणालाही मारबसू नये. सद्गुरु त्यास विचारतात, “तू काय काम 
करतोस ?' (तो महणतो) “मी भारतसरकारचा पोलीस आहे." (भटः =पोलिस) 
२) गुरुं ययाचे पुरुषो वरार्थम्‌ । स्पर्शो हि मा भूत्‌ ललनाकराणाम्‌ ॥ 

किं कर्म ते पृच्छति सदुरुस्तम्‌ । मुख्यापणे काबविकोऽस्मि वृत्त्या ।। 
अनुवाद : एक पुरुष गुरुकडे असा वर मागतो की, स्तरियांच्या हाताला माञ्चा स्पर्श होऊ 


नये. गुरु त्यास विचारतात, तू काय काम करतोस ? तो म्हणतो, मुख्य बाजारपेठेतील 
मी कासार आहे. 


३) गुरु ययाचे पुरुषो वरार्थम्‌ । मुखेऽनृतं मे न भवेत्‌ कदापि ॥। 

किं कर्म ते पृच्छति सदुरुस्तम्‌ । आरोपितानामभिभाषकत्वम्‌ ।। 
अनुवाद : एक पुरुष गुरुकडे असा आशीर्वाद मागतो मी, माञ्या तोडी कधीही खोटे 
येऊ नये. सद्गुरु त्यास विचारतात, तू काय काम करतोस ? (तो म्हणतो) आरोपींची 
वकिली. 
४) गुरु ययाचे तरुणो वरार्थम्‌ । न रक्तपातः प्रभवेत्‌ कराभ्याम्‌ ॥। 

किं कर्म ते पृच्छति सदुरुस्तम्‌ । आखेटको वंशपरपरेण ।। 


अनुवाद : एक तरुण गुरुकडे वर मागतो, की माञ्या हाताने रक्तपात होऊ नये. सदगुरु 
त्यास विचारतात, की तुञ्चे काम काय? (तो म्हणतो) मी वशपरपरेने खाटीक आहे. 


७३ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


८७. प्रहेलिका - (१) 

(उपजातिवृत्तम्‌ ) 
के सन्ति लोकेषु परीक्षमाणः । कोषान्‌ नराणां स्वकरैः स्वभावात्‌ ॥। 
गृहे प्रवासे द्रुतरेलयाने । चौरो भटो वा रजकश्च भार्या ॥ 

अनुवाद्र = कू्टप्रन -(१) 
घरात, प्रवासात, धावत्या रेत्वेत स्वभावतः पुरुषाचे खिसे तपासणारे लोकमध्ये 
कोण आहेत ? (अहो) चोर, पोलीस किंवा धोबी आणि पत्नी हे आहेत कां? 


८८. प्रहेलिका - (२) 





(उपजातिवत्तम्‌) 
स्थानानि सर्पस्य कियन्ति सन्ति । जलं च भूमिश्च गृहं च नालः ॥ 
तथापि तस्यास्त्यपरा स्वभूमिः । गूढा प्रिया साऽपि सुरक्षिता च ।१।। 


न तत्र वृष्टि्नच तत्र तेजः । न शीतबाधा न च वातपीडा ॥ 
घनान्धकारः खलु वर्ततेऽत्र । एषाऽस्ति सर्पस्य ही पञ्चमी भूः ॥२॥ 


जानाति को वा बुधवाचकेषु । किं नाम सर्पस्य निगूढभूमेः ॥। 
तस्योत्तरं स्यात्‌ कठिनं महद्वा । तदस्ति किं वा विवरं द्रुमस्थम्‌ ।।३।। 

अनुवाद ~ कूटप्रश्न -(२) 

सर्पाची किती ठिकाणे आहेत ? पाणी, जमीन, घर व पाईप आहेत. परतु त्याची 
वेगव्टी अशी स्वतःची जागा आहे व ती गुप्त, त्याची आवडती व सुरक्षित सुद्धा आहे. 
|| १॥। 

त्या ठिकाणी पाऊस नाही, प्रकाश नाही, थडीचा त्रास नाही. तसेच वारा-वाद्व्ठही 
नाही. येथे दाट काल्ोख आहे. आणि हीच सर्पाची पाचवी जागा आहे. ।।२॥ 

सर्पाच्या या गुप्त जागेची माहिती जाणकार वाचकापैकी कोणास आहे का ? त्याचे 
उत्तर फार कठीण असेल का? अहो ती जागा तर ्ाडात असलेली ढोली (पोकन् 
जागा) आहे का? ।।३॥। 


141 


-- हास्यप्रवाहः - 
८९. समस्यापूर्तिः 


शिक्षेत दक्षतां कस्मात्‌ । वनानां कोऽस्ति रक्षकः ॥ 
चौरः करोति किं भीत्वा । शुनो व्याघ्रः पलायते ॥ 
अयना. = समस्यापूरती 
दक्षता कोणापासून शिकावी ? वनांचे रक्षण करणारा कोण आहे ? 
घाबरल्यावर चोर काय करतो ? कुत्र्यापासून वाघ पद्टून जातो. 
या समस्यापूर्तीतील प्रश्नाची उत्तरे - 
पहिल्या चरणातील प्रश्नाचे उत्तरे चवथ्या चरणाचा पहिला शब्द्‌ आहे. दुसन्या 
चरणातील प्रश्नाचे उत्तर चवथ्या चरणातील दुसरा शब्द आहे व तिस्या चरणातील 
प्रश्नाचे उत्तर चवथ्या चरणातील तिसरा शब्द आहे. 





९०. विस्मितगृहम्‌ 
(उपजातिवृत्तम्‌) 
गेहं मदीयं पटलं न यस्य॒ द्वारं हि नास्त्यस्य तथैव सीमा । 
विशन्ति लोकाश्च बहिः प्रयान्ति कालान्तरे ते निजलाभवुद्ध्या ॥ १॥ 


जानाति को मे भवनस्य नाम॒ तदस्ति गूढं कठिनं महद्वा । 
किञचिद्धवन्तः हृदि चिन्तयन्तु तद्‌ ^राजपक्षः' पृथुरस्ति किं वा ॥२॥ 

अनुवाद - चमत्कारिक घर 

ज्याला छप्पर नाही, दारपण नाही, तसेच हद्ही नाही, असेमान्ने घर 
आहे. लोक त्यात शिरतात व कालांतराने स्वतःचा फायदा व्हावा ह्या उदेशाने 
बाहेर पडतात. 

माल्या घराचे नाव कोणास माहित आहे का? ते गुप्त किंवा फार करटीण 
आहे का? (आपल्या) अंतःकरणात थोडा विचार करा. अहो, ते तर मोठा 
“राजकीय पक्ष' असे आहे. 


७५ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


९९१. वेतनवृद्धिः 

अथैकदा कस्यचित्‌ सज्जनस्यविशाले फलोद्याने कार्य कुर्वाणाः 
त्रयः भृत्याः आसन्‌। तेषु एकः पुष्टकायः आलस्यशीलः तथा उद्धतः च 
आसीत्‌। एकस्मिन्‌ दिने सज्जनस्य आज्ञापालकः विश्वसनीय ः द्वितीयः भृत्यः 
आग्रवृक्षस्य अधः एकाकिनं उपविष्टं स्वामिनं ब्रवीति, "महोदय, अहं 
जानामि यत्‌ भवान्‌ अस्मत्सु आलस्यशीलस्य भृत्यस्य विषये चिन्तितोऽस्ति। 
भवान्‌ तस्य वेतनं न्यूनीकर्तुम्‌ इच्छतीति मया स्वामिनीमहोदयायाः श्रुतम्‌ । 

स्वामी व्रवीति, “आम्‌ अहं तदेव चिन्तयामि। किन्तु तेन सः भृत्यः 
क्रुद्धः भवेत्‌। ' द्वितीयः भृत्यः वदति “भोः स्वामिन्‌ , चिन्तां मा करोतु । तस्य 
विद्यमानं वेतनमेव रक्षतु भवान्‌। वेतनस्य न्यूनीकरणात्‌ तस्य कुटुम्बस्य हानिः 
भवेत्‌। तस्योपरि अन्यायोऽपि भवेत्‌। तदर्थं अहम्‌ उपायमेकं सूचयेयम्‌ 
वा ?› स्वामी सानन्दं वदति, "कथय कथय आवयोः दयोः वेतनम्‌ अव्यक्तं 
(निभृतं) वर्धयतु येन तस्य वेतनं स्वयंप्ररितं न्यूनं भवेत्‌।' 
अनुवाद - पगारवाढ 


एकदा एका सज्जनाच्या विशाल फव्छबागेत काम करणारे तीन नोकर होते. 
त्यातील एक नोकर जाडजूड, आशी व उद्धर होता. एकदा आंव्याच्या ्याडाखाली एकांतात 
बसलेल्या मालकास तेथील आज्ञाधारक, विश्वासु दुसरा नोकर म्हणतो, "मालक मला असे 
समजते कौ आमच्यापैकौ आक्शी असलल्या नोकराच्या बाबतीत आपण विचार करीत 
आहात. आपण त्याचा पगार कमी करु इच्छिता असे मी मालकौणबाईकडून एेकले आहे.' 

मालक म्हणतात, “होय मी तोच विचार करीत आहे. परंतु त्यामुक्टे तो रागावेल.' 
दुसरा नोकर म्हणतो "मालक काजी करु नका. त्याचा पगार आहे तोच ठेवा. त्याचा पगार 
कमी केला तर त्याच्या कुटुंबाचे नुकसान होईल व त्याचेवर अन्यायही होईल. त्यसाठी मी 
आपणास उपाय सूचवृ कां?' मालक आनंदाने म्हणतो "सांग, सांग". "आमच्या दोधांचा पगार 
गुपचुप वाढवा. त्यामुटे त्याचा पगार आपोआप कमी होईल." 


७६ 


-- हास्यप्रवाहः -- 
९२. यत्र भावः तत्र देवः 


कस्मिंश्चिन्नगरे कश्चित्‌ सज्जनः निवसति स्म। कस्माच्चित्‌ 
विपणिकात्‌ तैलशर्कराधान्यादीनि वस्तूनि नित्यं क्रीणाति स्म। अथैकदा 
मार्गेण चलन्‌ सम्पुखमागतं विपणिकं ॒मुहूर्तमेक स्थित्वा वदति, “भोः 
महोदय, अहं भवन्तं, प्रश्नमेकं पृच्छेयम्‌ वा? विपणिकः ग्रीवां किञ्चित्‌ 
अवनमय्य सम्मतिं दर्शितवान्‌। 

सज्जनः वदति, (भवद्विपण्यां फलकमेकं स्थापितमस्ति। तस्मिन्‌ 
लिखितमस्ति यत्‌ यत्र भावः तत्र देवः। वस्तुतः विश्रम्भः स्तम्भितः वा 
किश्रस्भेण न दीयते इत्यादीनि वचनानि फलकेषु सन्ति। कथमेतद्‌ ?' 
विपणिकः वदति, "महान्‌ विदरुलभक्तः सावतामाव्टी यद्‌ वदति तदेव अहम्‌ 
अनुतिष्ठामि। प्लाण्डुगरूलिकाश्णाकं विटा केवलं पम । अतः विक्रयार्थं 
स्थापितानि सर्वाणि वस्तूनि एव विपणिकानां देवः वर्तते। यदा वस्तूनां मूल्यं 
वर्धते तदा अस्माकं विपणिकानां प्रभूतः लाभः भवति । ज्ञातं वा।' 


अनुवाद - भाव तेथे देव 


कोण्या एका गावात एक सदगृहस्थ रहात होता. एका व्यापाव्याकडून तो नेहमी 
तेल साखर धान्य इत्यादी वस्तु खरेदी करीत असे. एकदा रस्त्याने चालताना समोरून 
आलेल्या त्या व्यापाय्यास थोडा वेव्छ थांबून विचारतो, "अहो महोदय, मी आपल्याला एक 
प्रश्न विचारू का? ' व्यापारी थोडी मान वाकवून होकार देतो. 

सदगृहस्थ विचारतो, "तुमच्या दुकानात एक बोई आहे. त्यावर लिहिले आहे कौ, 
भाव तेथे देव. वास्तविक "उधारी बंद आहे* किंवा "उधारीने देत नाही" असे बो असतात, 
हे कसे काय? त्यावर दुकानदार म्हणतो, "अहो महान विदुलभक्त सावतामाव्ठी यांनी 
महटल्याप्रमाणेच मी व्यवहार करतो आहे, कांदा मुवा भाजी, अवधी विठाई माड्ी. म्हणून 
विक्रीसाठी ठेवलेल्या सर्वं वस्तू हाच माञ्ञा देव आहे. जेव्दा वस्तूंचा भाव वाढतो त्यावेव्ठी 
आमच्या दुकानदारांचा मोठा फायदा होतो. समजले कां? ' 


७७ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


९३. आज्ञापालनम्‌ 

अथैकदा कोणकणप्रदेशो निवसतः पौत्रस्य गृहं गन्तुम्‌ इच्छन्ती 
काचित्‌ वृद्धा कस्मिंश्चित्‌ ग्रामे राज्यपरिवहनस्य लोकयानं प्राविटत्‌। 
मार्गमध्ये कदाचित्‌ वमनं भवेत्‌ इति विचार्थं सहयात्रिकस्य सम्मत्या 
वातायनस्य निकटं सा उपाविष्टात्‌ । मार्गे कस्यचित्‌ ग्रामस्य नाम उच्चार्य 
वृद्धा वाहकं व्रवीति, "भोः बन्धो, यदा एतद्‌ ग्रामम्‌ आगमिष्यति तदा मां 
वद।' इटिति वाहकः तं वदति, *भोः महोदये, तद्‌ ग्रामं तु अधुना एव 
अतीतम्‌ अस्ति।' 

एतत्‌ सम्भाषणं शृण्वन्तः त्रिचतुयात्रिकाः वाहकं वदन्ति, “भोः 
महोदय, लोकयानं पूर्वस्थलं प्रतिनयतु यतः पूर्वस्थलं नातिदूरं वर्तते।' 
वाहकः दयालुः तथा भाले सिन्दूरतिलकं धारयन्‌ कस्यचित्‌ गुरोः 
साप्ताहिकप्रवचने नित्यगामी आसीत्‌ । चालकोऽपि तद्‌ अमन्यत। सपदि 
चालकः यानं पूर्वस्थलम्‌ आनीतवान्‌ । किन्तु वृद्धा न अवतरत्‌ । 

सा अव्रवीत्‌ , "मम चिकित्सकः यात्रायाः प्रारम्भे मह्यम्‌ एकां 
गुलिकाम्‌ अयच्छत्‌ अकथयत्‌ च यदा एतद्‌ ग्रामम्‌ आगमिष्यति तदा 
यानस्य विरामावधौ एतां गुलिकाम्‌ अल्पमात्रेण जलेन सह भक्षयतु 
भवती।' वराकौ चालकवाहकौ। 


अनुवाद - आज्ञापालन 


एकदा एक म्हातारी कोकणात नातवाचे घरी जाण्यासाठी एका गावात एसटी. 
बसमध्ये शिरली. वाटेत कदाचित उलटी होईल असा विचार करुन शेजारच्या प्रवाशाच्या 
संमतीने ती खिडकौजवव बसली. रस्त्यात एका गावाचे नाव घेऊन ती कडक्टरला म्हणते, 
"भाऊ सदर गाव येईल तेव्हा मला तू सांग." लगेच कंडक्टर तिला म्हणतो, "आजी, ते गाव 
तर नुकतेच गेले आहे.' 

हे भाषण एेकणारे तीन-चार प्रवासी कंडक्टरला म्हणतात, "अहो साहेब ही गाडी 


७८ 


-- हास्यप्रवाहः -- 
गेलेल्या स्टोपवर मागे न्या, कारण तो फार दूर नाही." कंडक्टर दयान्यू , तसेच कपाव्ावर 
शेटूराचा रिव्ा लावणारा, कोणत्यातरी गुरुच्या साप्ताहिक बैठकीस नियमित जाणारा होता. 
गाडीचा ड़ायव्हरही त्यासाठी कबूल इ्ाला. लगेचच ड़ायव्हरने गाडी पूर्वीच्या स्टोपवर 
आणली. परतु म्हातारी उतरली नाही. 

ती म्हणाली, प्रवासापूर्वीं माड्या डोंक्टरांनी मला एक गोव्टी दिली व सांगितले कौ 
हे गाव ज्यावे्टी येईल त्यावेव्दी एस.टी.च्या थांबलेल्या वेव्टात ही गोव्टी थोड्याशा 
पाण्याबरोबर खा.* विचारे डायव्हर-कंडक्टर. 


५१७ =१७ ०१७ ०१७ ०१ 
{= = = = म 


क 
शम 
सरस्वतीं पूजयितुं प्रदीर्धम्‌ 
गुग्फामि मालां चितशब्दरूपाम्‌ । 
मन्ये तदर्थं लघुपूजको ऽहम्‌ 


नाहं कविर्वा न च लेखको वा।। 
( उपजातिवृत्तम्‌ ) --- सत्यं. रहातेकर 


] ५१७ ५१७ ५१७ ५१७ ५१८ -] 
>< > > > > 


७९ 


-- हास्यप्रवाहः ~ 


पं सदाशिव त्रयबक रहातेकर लिखित 
संस्कृताभ्यासाठी सर्वाना उपयुक्त विविध विषयांवरील प्रबोधक व रजक 
संस्कृत-काव्यसंग्रह ( मराठी अनुवादासह ) 


संस्कृताभ्यासासाठी सर्वाना उपयुक्त 


काव्यप्रवाहः 


विविध विषयांवरील प्रवोधक व रजक 
संस्कृत-काव्यसंग्रह 
मराठी अनुवादासह 





वृत्तबद्ध व गेय रचना असलेल्या ह्या काव्यसंग्रहातील 
काही वैशिष्ट्यपूर्णं विषय -- 
स्वातनच्त्यवीर सावरकर, पोखरण स्फोट, कारगील विजय, भारत- 
वांगलादेश बससेवा, दिल्ली-लाहोर बससेवा, धर्मवीर आनंद दिघे, 
डो. नीतू मांडके, नेत्रदातृगौरव, पाव्टणाघर, बालमन, चित्रकारगौरव, 
कालिदासगौरव, इ. 


। 
। । शुभं भूयात्‌ ।। 
4१७ ०१७ ०१७ ०१७ ०१८ 





पं. सदाशिव व्रयंबक रहातेकर यांचा परिचय 


जन्म॒ - दि.२१/८/१९३३ (मु.कडाव, ता.कर्जत) 
शिक्षण - मेद्रिक मार्च १९५२. टिव्क महारा विद्यापीठ पुणे 
येथील प्रथम व द्वितीय परीक्षा उत्तीर्णं (संस्कृत) 
व्यवसाय - १९९१ साली रेल्वेतून "चीफ याई मास्टर 
या पदावरुन निवृत्त 





क काही वर्षे “ज्येष्ठ नागरिक संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, कोकण मराठी 


परिषद, रेल्वे निवृत्त कर्मचारी संघ' इ. संस्थामधून कार्य करताना आवडत्या 


संस्कृत विषयाचा पंडित काठेशास्त्री याचे मार्गदर्शनाखाली अभ्यास. १९९७ पासून 
आजपर्यत संस्कृत गद्यलेखन व वृत्तबद्ध काव्यरचनेचा व्यासंग 


सत्कार व पुरस्कार : 


१) दि.९/५/१९९९ जिल्हा व तालुकास्तरीय काव्यलेखन व वाचन स्पर्धत प्रशस्तीपत्र, 
स्मृतीचिन्ह, अध्यक्ष को.म.सा.प. याचेकडून 

२) दि.७/६/१९९९ अध्यक्ष निवृत्त रेल्वे कर्मचारी फेडरेशन याचेकडून 

३) १९९९ कै. शाहीर अण्णाभाऊ सादे स्मृती पुरस्कार, पुणे येथे 


४) दि.२१/११/१९९९ राज्य सरकारचे मानद संस्कृत सल्लागार पं. श्री.धु. कवीश्वर 


याचेकडून कल्याण येथे सत्कार 


५) दि.३०/४/२००० रायगड जिल्हा वृत्तपत्र लेखक संघाकडून 'समाजभूषण' पुरस्कार 
६) दि.२८/४/२००२ कर्जत येथे रायगड़ जिल्हा मराठी साहित्य समेलनात कविवर्य 


पदम्‌श्री कै.नारायण सुरे याचेकडून सत्कार. 


७) दि.२१/५/२००२ अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक संघ याचेकडून सत्कार. 
८) दि.९/४/२०१६ सनातन धर्मसभा अहमदनगर याचेकडून पू.जगद्गुरु शंकराचार्य 


करवीरपीठ याचे हस्ते शाल, श्रीफठ, स्मृतिचिन्ह देऊन अहमदनगर येथे सत्कार. 
९) दि.११/५/२०१६ "आदर्श साहित्यिक! पुरस्कार "साप्ताहिक रायगडची खाण', 
कर्जत याचेकडून 


१०) दि.१६/७/२०१६ लक्ष्मीकांत सार्वजनिक वाचनालय, कर्जत याचेकडून 


कविकुलगुरु कालिदास दिनानिमित्त सत्कार 

(माया जन्मगावचे वैदिक पंडित कै. तर्यबक नारायण रहातेकर व 
कै.भालचद्र गणेश उपाध्ये तसेच संस्कृतचे गाढे अभ्यासक, कवी, 
लेखक कै.भास्कर केशव कोशे हे विद्रान होऊन गेले आहेत.) 





